मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


सत्यमेव जयते 


न््ट 


महाराष्ट शासन 
मराठी भाषा विभाग 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास राज्य मराठी विकास सस्था स्वातत्र्याचा अमृत महात्सब 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥॥(७०५:/॥/॥॥४५.॥8७1811011.300५.॥ इ-पत्ता ॥॥७४5_॥11031(8४/3॥100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृब्यिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्पाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सद्र अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशााळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतीळ तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सद्र ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींबर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्दटा 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपेकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास | 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


शंकरराव देव यांनी आचायय शं. द. जावडेकर, ह. कृ. मोहनी, आचार्य स. ज. भागवत, 
इ. आपल्या काही सहकार्‍यांच्या साहाय्याने ' नवभारत ' मासिक ऑक्टोबर १९४७ मध्ये 
सुरू केले. स्वातंत्र्योत्तर काळात, भारताच्या आणि महाराष्ट्राच्या जीवनातील सामाजिक 
आणि सांस्कृतिक समस्यांची मोकळेपणे चर्चा करणारे वैचारिक व्यासपीठ मराठी विचार- 
वंतांना आणि अभ्यासक्रांना उपल्ब्ध करून द्यावे ही, ' नवभारत ' सुरू करण्यामागची त्यांची 
कल्पना होती. कोणत्याही विशिष्ट विचारप्रणालीचा पुरस्कार करणे हे “* नवभारता'चे 
उद्दिष्ट नव्हते. सर्व भिन्न वैचारिक दृष्टिकोणांना “ नवभारता'त प्रतिनिधित्व मिळावे, 
' नवभारता'त सवे महत्त्वाच्या प्रश्‍नांची गंभीरपणे आणि आस्थेने चिकित्सा व्हावी आणि 
वैचारिक देवाणघेवाणीतून महाराष्ट्राचे वचारिक जीवन निकोप आणि जोमदार होण्याला 
साहाय्य करावे, हे ' नवभारता'चे उद्दिष्ट होते. 

अनेक विचारवंतांनी विविध विषयांवर ' नवभारता'त आपले लिखाण प्रसिद्ध 
कळून “ नबभारता'चे अभिप्रेत स्वरूप स्थिर केले आणि महाराष्ट्राच्या वैचारिक जीवनात 
त्याला अनन्यसाधारण स्थान प्राप्त करून दिले 

१९५७ साली दांकरराव देव यांनी प्राक्षपाठशाळामंडळाने ' नवभारत ' मासिक 
चालवायला घ्यावे अशी विनंती तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांना केली व ती त्यांनी 
मान्य करून संपादकत्वाची जबाबदारी गोवर्धेत पारीख यांच्यावर सोपविली. पारीख यांच्या 

शल संपादकत्वामुळे ' नवभारता'चा वैचारिक दर्जा राखला आणि उंचावला गेला. आज 

बेचारिक नियतक्रालिक म्हणून “* नवभारता'ला जी प्रतिष्ठा आहे ते ह्या सर्व व्यक्‍तींनी 
निष्ठेने आणि सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांचे फळ आहे. 

त्या दृष्टीने नवभारत 'साठी आजीव सदस्य नोंदविण्याची योजना आखण्यात आली 
आहे. तिचे स्वरूप असे आहे : 

१. कोणाही व्यक्‍तीला रु. २००/- व संस्थेला रु. ५००/- बारा महिन्यांच्या आत देऊन 
“ नवभारता 'चे आजीव सदस्य होता येईल. 

२. आजीव सदस्य असलेल्या व्यक्तीस ' नवभारत ' मासिक आजीव आणि संस्थांना 
२० वर्षं दिले जाईल. यापूढे ' नवभारता 'ची बाषिक वर्गणी वाढविण्यात आली तरी ह्या 
व्यवस्थेत बदल होणार नाही 

३. ' नवभारत ' मासिकाचे प्रकाशन कोणत्याही कारणामुळे वीस वर्षांच्या आत बंद 
करावे लागल्यास आजीव सदस्यांना उरलेल्या काळाच्या प्रमाणात रक्‍कम परत केली जाईल 

प्राज्षपाठशाळा हे महाराष्ट्राचे एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र आहे आणि ' नवभारत ' 
हे लोकाश्रबावर चाललेले मराठीतील एक प्रमुख वैचारिक नियतकालिक आहे. आपण 
' नवभारता 'चे भाजीव सदस्य होऊन महाराष्ट्राच्या वैचारिक प्रबोधनासाठी चालविलेल्या 
ह्या उपक्रमात सहभागी व्हावे अशी विनंती आहे. 


खंपादक 


2 ] 


"करखग 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


प्राज्पाठशाळा मंडळ, वाई संचालित मासिक वि यवर 
वर्षे ३८ । अंक ४ । जानेवारो १९८५ 


लतभराएत क्रिमत ४ रुपये । वाषिक वर्गणी ३० रुपये 
अ या अंकातील लेखांत व्यक्‍त झालेल्या मतांशी 


> संपादक सहमत असतीलच, असे नाही. 
महाराष्ट्र आणि विज्ञान विशेषांक: २ ह्‌ ह 


अध्यक्ष ब विश्वस्त 


तर्कतीर्थ लक्ष्मणशञास्त्रो जोशी 


खपादुक 
भे. पुं. रेगे 


संपादकोय पत्रव्यवहार : 
मे. पुं. रेगे, 
संपादक, ' नवभारत ' मासिक, 


द्वारा : प्राज्ञपाठशाळा मंडळ, 
ब्राई-४१२ ८०२ (जि. सातारा ) 


मड. यायाम 
व्यवस्थापकोय पत्रव्यवहार : 


श्री. ग. दीक्षित, 

व्यवस्थापक, ' नवभारत ' मासिक, 
द्वारा : दी प्राज्ञ प्रेस, वाई-४१२ ८०२३. 
(जि. सातारा) 


झखपष्ठ : विलास सिदकर 


याकड पाशा 


या नियतकालिकाच्या प्रकाशनाथं महाराष्ट्र राज्य 
साहित्य संस्कृती मंडळाकडून अनुदान पिळारे. 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभार१ 


-सुनील शंकर आडगांवकर 


जानेवारी १९८५ वाने तिक्या .ॅॅ 
अनुक्रम 

खंपादकीरा 
गांधींचा अहिसाविचार १  अक्षरवेध ४९ 

-सु. श्री. पांढरीपांडे / 7रसीदी टिकट, अग्निपिसारा, भाषा व 

व्या । साहित्य संशोधन 

मराठी समीक्षकांपुढील काही प्रश्न | 

-रा. भा. पाटणकर वाद-संवाद "७ 
दलित चळवळीचे प्रादेशिक स्वरूप ४२ | 


र्काररशशिशिशिशिशशिशि॑णिशट0"ट0टॉटॉ?ॉट?0?0णण????न--_____ 


लेखक-परिचय 


७ सु. श्री. पांढरीपांडे : गांधीवादाचे अभ्यासक, ६० 

ष्ृरा. भा. पाटणकर : मंबई विद्यापीठात इंग्रजी वि 
सहवास, वांद्रे ( पूर्व ), मुंबई-४०० ०५१. 
सुभाषचंद्र कॉलेज, नांदेड-४३१ ६०१. 


अंबाझरी ले-आउट, नागपूर-४४० ०१०. 


भ7गात अध्यापक; ९ शाकुंतल, साहित्य 
७ सुतील शकर आडगांवकर : प्राध्यापक, नेताजी 
७ जयतकुमार बंड : मराठीचे प्राध्यापक, नवीरा महाविद्या- 
लय, काटोल; निवास : मुलमुले यांच्या. घरासमोर, जोकी 


समोर, वाडा ( शहर विभाग ) , काटोल-- 
४४१ ३०२ ( जि. नागपुर ). क्ष गं. ना. मोरजे : मराठीचे प्राध्याफ आणि विंभागप्रमख अहमद 
कॉलेज शि न 
नगर ' अहमदनगर; निवास : मोरजाई, सहकार सभागृह मार्ग, अहमदनगर-४१४ ००१ 


काही अपरिहर्व करणासुळे अ असत "एर र्‍---.___ अपरिहार्य कारणामुळे या अंकात ' सार- 


संकलन | 
दिलगीर आहोत. रे नेहमीचे सदर देता आले नाही. याबद्दल 


जय पादक 


च २: 

60 

1 ठे है “ही ९५? र. . 
संपादकीय क. बाह . १ 


विक्षान आणि संस्छृती - २ 


निगामी (डिडक्टिव्ह) गणित ही ग्रीक संस्कृुतीकडून आधुनिक विज्ञानाला लाभलेली एक देणगी 
होय. हिच्याशिवाय विज्ञान शक्‍य झाले नसते. पण विज्ञानाला पोषक अशी आणखीही एक देणगी ग्रीक 
संस्कृतीने आधुनिक संस्कृतीला दिली आहे. तिचे स्वरूप काहीसे धूसर असले तरी विज्ञानाला स्थये 
आणि चैतन्य देण्यात तिने महत्त्वाची कामगिरी बजाविली आहे. ह्या दुसर्‍या देणगीचे “ विवेकवाद ' 
असे वर्णन करता येईल. 

रेने देकाते (१५९६-१६५०) आणि जॉन लॉक (१६३२-१७०४) यौंना आधुनिक तत्त्वज्ञानाचे 
प्रणेते मानण्यात येते. मानवी ज्ञानाचे स्वरूप आणि व्याप्ती यांविषयी आणि विश्वाचे स्वरूप आणि 
घडण-यांविषयी त्यांनी जे (भिन्न) सिद्धांत विकसित केले त्यांची मांडणी आणि समर्थन करताना त्यांनी 
पुर्वीच्या, ' मध्ययुगीन ' स्कोलॅस्टिक तत्त्वज्ञानातील किती संकल्पनांचा वापर केला आहे हे पाहिले की 
आपल्याला आइचर्य वाटते आणि तरीही त्यांना आधुनिक तत्त्वज्ञानाचे प्रवतेक हे स्थान निविवादपणे 
देण्यात येते. ह्याचे कारण काय ? त्यांची आधुनिकता कशात होती ? 


एक तर मानवी ज्ञानाच्या व्यापात निगामी गणिताला त्यांनी मध्यवर्ती आणि मूलभूत स्थान 
दिले. निगामी गणित हा त्यांनी मानवी ज्ञानाचा आदे मानला आणि त्याला अनुसरून, वस्तूंची घडण 
आणि त्यांना घडणाऱ्या घटना ह्यांच्या विषयीच्या आपल्या ज्ञानाला निगामी किवा गणिती रूप देता 
आले पाहिजे हे साध्य त्यांनी स्वीकारले. वस्तूंची घडण आणि त्यांना घडणाऱ्या घटना ह्यांच्याविषयीचे 
नियम एका निगामो व्यवस्थेचे सिद्धांत म्हणून सिद्ध करता आले पाहिजेत, स्वत:प्रमाण असलेल्या 
प्रमाणकांपासून (अँक्शम्स) प्रारंभ करून, स्वत:प्रमाण अश्या पायर्‍्या-पायऱ्यांनी हे नियम निष्पन्न करून 
घेतले पाहिजेत आणि अक्शा रीतीने त्यांची सत्यता सिद्ध केली पाहिजे हे मानवी ज्ञानाचे मॉडेल 
त्यांनी स्वीकारले, 


अर्थात देकातं आणि लॉक यांच्या दृष्टीने ह्या स्वरूपाचे वस्तूविषयीचे ज्ञान साधणे हा कायंक्रमं 
होता. अशा ज्ञानाची प्रत्यक्ष उदाहरणे त्यांच्या डोळ्यांपुढे नव्हती. पुढे न्यूटनच्या (१६४२-१७२७) 
: प्रिन्सिपिया'ने अशा ज्ञानाचे मूते उदाहरण उपलब्ध करून दिले. ज्ञानाचे हे मॉडेल स्वीकारण्यात एक 
महत्त्वाचा प्रश्‍न उपस्थित होतो. अशा निगामी, गणिती ज्ञानात इंद्रियानुभवापासून लाभणाऱ्या ज्ञानाचे 
स्थान काय असते ? ह्या प्रश्‍नाला ह्या तत्त्ववेत्त्यांनी वेगवेगळी उत्तरे दिली. देकातंच्या मताप्रमाणे वस्तंचे 
निरीक्षण केल्याने त्यांच्या गुणधर्मांचे जे ज्ञान आपल्याला होते त्याला एकंदर मानवी ज्ञानात गौण स्थान 
तर असतेच; पण आदशे स्वरूपाचे जे ज्ञान असते त्याच्यात अश्या इंद्रियजन्य ज्ञानाला काही स्थानच 
नसते. (युक्लिडीय) त्रिकोणाच्या तीन कोनांची मिळून होणारी बेरीज (जवळजवळ) दोन काटकोनां- 
एवढी असते किंवा अशा त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ त्याच्या कोणत्याही भुजेवर आधारलेल्या चौरसाच्या 
निम्म्या क्षेत्रफळाच्या आसपास असते ही विधाने सत्य आहेत हे आपल्याला अनुभवाने, म्हणजे कोन 
किंवा क्षेत्रफळ मापून समजू शकते. पण युक्लिडीय भूमितीच्या प्रमाणकांपासून त्यांची सत्यता आपण 
सिद्ध करू शकतो. आणि हे साधल्यानंतर ह्या इंद्रियजन्य ज्ञानाला काही प्रयोजन राहत नाही. भौतिक 
वस्तूंविषयीच्या आपल्या ज्ञानाचेही असेच आहे. इंद्रियानुभवाने आपल्याला वस्तूंच्या काही गुणधर्माचे 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 


दोन नवभारत जानेवारी, १९८५ 


ज्ञान होते हे खरे आहे. पण ही जी विधाने इंद्रियानुभवाच्या आधारावर आपण सत्य म्हणून स्वीकारतो 
ती भौतिक वस्तूंच्या स्वरूपाविषयीचे जे मूल्भूत प्रमाणक आहेत त्यांच्यापासून निगमनाने निष्पादित 
करून घेता येतात आणि त्यांची सत्यता अज्ञा रीतीने सिद्ध केल्यानंतर हे इंद्रियजन्य ज्ञान गतार्थ होते. 
खरेखुरे ज्ञान शुद्ध निगामी स्वरूपाचे असते. वस्तूंच्या स्व॑रूपाविषयीच्या स्वत:सिद्ध अज्ञा प्रमाणकांपासून, 
स्वत:प्रमाण अशा नियमांना अनुसरून, ते निष्पादित केलेले असते. देकातंच्या ह्या भूमिकेहेन वेगळी 
भूमिका लॉक स्वीकारतो. भौतिक पदार्थांचे मूलभूत स्वरूप, त्यांच्या स्वरूपाचे सत्त्व किवा सार 
(एसेन्स) पकडणारे प्रमाणक मानवी बुद्धीला उपलब्ध होऊ शकतील अशी आद्या त्याला नाही. असे 
प्रमाणक शोधून काढण्याची क्षमता जर मानवी बुद्धीच्या अंगी असती तर मग अश्ा प्रमाणकांपासून 
निगमनाने ह्या पदार्थांच्या स्वरूपाविषयीची सर्व सत्ये तिला प्राप्त करून घेता आली असती. वस्तूंच्या 
स्वरूपाविषयीच्या ज्ञानाचे, म्हणजे विज्ञानाचे, हे आदश स्वरूप असते. पण मानवी बुद्धीची, दुर्देवाने, 
एवढी झेप नाही. निरीक्षणाला आढळून येणाऱ्या ज्या गुणधर्माचे मिळून वस्तूंचे स्वरूप बनलेले असते 
त्यांचा उगम ह्या स्वरूपाचे जे सत्त्व (सार) असते आणि जे वस्तुच्या स्वरूपात खोल दडलेले असते 
त्याच्यात असतो. ह्या सत्त्वाचे ग्रहण मानवी बुद्धी करू शकत नाही. म्हणून वस्तूंचे जे गुणधर्म 
इंद्रियानुभवाला प्रतीत होतात त्यांच्यापासुन आपण वस्तंच्या स्वरूपाविषयीच्या संकल्पना बनवितो 


८* 


आणि त्यांच्या साहाय्याने वस्तूंचे वर्णन करतो. जर वस्तूंचा, एखादा धरम दुसर्‍या धर्माशी निरपवाद- 


पदार्थांच्या स्वरूपाचे सार ग्रहण करावे आणि त्याच्यापासून निगमनाने त्यांच्या सर्व गुणधर्मा 
प्राप्त करून घ्यावे. पण हा पर्याय मानवाला उपलब्ध नाही. म्हणून वस्तूंच्या स्वरूपाच्या 
आपल्याला केवळ इंद्रियानुभवांवर अवलंबून रहावे लागते. 


चे ज्ञान 
ज्ञानासाठी 


देकात आणि लॉक ह्याच्या ज्ञानमीमांसेकडे आज आपण वळून पाहतो तेव्हा वैज्ञानिक रीतीच्या 
स्वरूपाचा शोध धण्यासाठी त्यांची वेचारिक धडपड चालू होती, वेगवेगळ्या दिद्ांनी ते चाचपडत 


जन्य संकल्पना यांची भिन्न स्थाने आणि त्यांच्यामधील परस्परसंबंध यांचे स्पष्टीकरण कान्टने 
बऱ्याच यशस्वीपणे केले. पण तोपर्यंत गॅलिलिओ, केप्लर, न्यूटन इत्यादिकांनी 
ज्ञानाचे अस्सल नमुने विश्लेषणासाठी उपलब्ध करून दिले होते. 


मानवी ज्ञान माणसाला स्वतःच्या ज्ञानशक्तीचा वापर करून प्राप्त करून घ्यावे लागते, अनुभव आ 
अनुमान यांच्याच केवळ साहाय्याने माणसाला सत्य शोधून काढून सिद्ध करावे लागते, ज्ञानाचा 
होण्याचा अन्य मार्ग नाही ह्याविषयी वरील दोन भूमिकांत एकवाक्यता होती. हा क्रांतिकारक सिद्ध 
होता. कारण तो श्रद्धेचे प्रामाण्य नाकारीत होता. 


' तुम्ही सत्य जाणाळ आणि सत्य तुम्हाला मुक्‍त करील ' असे बायबलचे आरवासत होते. दघ 
हे मातवी ज्ञानशक्‍तीच्या आवाक्यात येणारे सत्य नव्हते. ते श्रद्धेने स्व * पण 


| हीकारावे असे सत्य होते. आणि 
श्रद्धेशिवाय ह्या सत्याचे ग्रहण करण्याचा अन्य मागे नव्हता. मानवी ज्ञानशक्तीच्या आवाकक्‍्यापलीकडे 


णि 
लाभ 
न्त 


मराठीचा विक 


डा 
ह 
] । 
| विकार । 
ण ि ल डर डर । 
न पि [००] 1: 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
फोकत 


संपादकीय तीन 


असणारे असे अस्तित्व आहे पण माणूस त्याच्या ज्ञानापासून तुटलेला नाही, काही अधिकारी व्यक्‍तींना, 
उदा., प्रेषितांना हे ज्ञान उत्स्फूर्तपणे प्राप्त होते (किवा हे .अस्तित्व स्वतःच; इंद्रियगोचर विश्‍वात 
अवतरून स्वतःविषयीचे ज्ञान माणसांसाठी प्रगट करते) आणि माणसांना हे ज्ञान प्रमाण म्हणून श्रद्धेने 
स्वीकारावे लागते ही. मानवी संस्कृतीतील प्राचीन परंपरा :आंहे. भारतीय (वेदिक) संस्कृती, यहुदी, 
ख्मसिस्ती, इस्लामी संस्कृती ह्या सर्वांत ही परंपरा आढळते. श्रद्धेने जे ज्ञान प्राप्त होते . त्याच्या प्रामा- 
ण्याची चिकित्सा करण्याचा अधिकार आपल्याला नसतो आणि शक्तीही नसते. ' 

देकार्त आणि लॉक ह्यांच्या ज्ञानमीमांसेत श्रद्धेला स्थान नाही. त्यांच्या अगोदरची शख्त्रिस्ती, 
स्कोलॅस्टिक तत्त्वज्ञानाची परंपरा आणि त्यांचे स्वतःचे तत्त्वज्ञान ह्यांत असलेली खरी दरी येथे आहे. 
श्रद्धेला नाकारण्यात त्यांचा विवेकवाद सामावलेला आहे. हा विवेकवाद ही ग्रीक संस्कृतीची देणगी 
आहे असे जे वर म्हटले आहे त्याचे कारण असे की, ग्रीक संस्कृतीत वैदिक संस्कृतीप्रमाणे “ श्रुति ' 
नव्हंती किवा यहुदी-स्त्रिस्ती-इस्लामी धर्माप्रमाणे प्रेषित नव्हते. वेद, बायबल किवा कुरांण यांच्या- 
सारखे माणसाच्या ज्ञानशक्‍तीपलीकडे असलेले सत्य अधिकृतपणे प्रकट करणारे धमंग्रंथ नव्हते. शंब्द- 
प्रामाण्याची कल्पना नव्हती. इंद्रियगोचर विश्‍वापलीकडे असलेले अस्तित्व आहे आणि त्याचे ज्ञान 
माणसाला होऊ शकते ही गोष्ट प्लेटो आणि अँरिस्टॉटल़ स्वीकारतात. पण हे अस्तित्व इंद्रियगोचर 
नसले तरी बुद्धिगम्य असते. देकाते आणि लॉक हे विश्वाचे आदिकारण असलेल्या ईइवराचे अस्तित्व 
मान्य करतात. पण हे अस्तित्व ते श्रद्धेने स्वीकारीत नाहीत. प्रमाण अनुमानांनी ते सिद्ध करण्याचा. ते 
प्रयत्न करतात. जे अनुमानांनी सिद्ध करण्यात आलेले असते त्याच्या प्रामाण्याला कधीही आव्हान 
करता येते. त्या अनुमानांचे खंडन करण्याचा प्रयत्न करता येतो. रेनेसान्समध्ये ग्रीक वेचारिक संस्कृतीचे 
जे पुनरुज्जीवन झाले होते त्याच्यामुळे हे विवेकवादी वातावरण सोळाव्या-सतराव्या शतकांत युरोंप- 
मध्ये, अर्थात सुसंस्कृत वर्गात दृढ झाले होते. विश्‍वाकडे माणूस आत्मविश्वासाने पाहु लागला होता. 


दुसर्‍या शब्दांत ही गोष्ट मांडायची तर विशववात आता खरेखुरे, अभेद्य असे गूढ राहिले. नव्हते. 
अज्ञात असे खूपच काही होते पण तत्त्वत: अज्ञेय असे काही उरले नव्हते. आणि जे अज्ञात होते त्याला 
ज्ञानाच्या कक्षेत आणण्याचा राजमार्ग उपलब्ध झाला .होता. 

श्रद्धेला नाकारणारा आणि ह्या अर्थाने विवेकवादी असलेला. दृष्टिकोण भारतीय परंपरेतही 
विकसित झाला होता. चार्वाकांचे तत्त्वज्ञान विवेकवादी होते.'पण श्रद्धेने भारलेल्या वेचारिक वाता- 
वरणात काही काळ मंदपणे तेवणारा आणि नंतर विझून गेलेला दृष्टिकोण ह्यापलीकडे वैचारिक इति- 
हासात त्याला स्थान नाही. रेनेसान्सने प्रचलित केलेल्या विवेकवादी दृष्टिकोणाचीही ही अवस्था झाली 
असती. पण अस्सल वैज्ञानिक ज्ञानाचे काही भक्‍कम नमूने आता उपलब्ध झाले होते. प्राचीन भारतात 
ते नव्हते. एका पुर्णपणे नव्या अशा वैज्ञानिक यृंगाची पहाट आपण पाहत आहोत असा आत्मविश्वास 
देकाते आणि लॉक यांच्या विचारात आपल्याला आढळतो. ह्या युगाचे ते पुरःसर आणि प्रतिनिधी होते. 
विज्ञानाच्या शक्‍यतेने झपाटलेल्या, एका नवीन प्रकारच्या संशोधकांच्या दृष्टिकोणाला ते उद्दगार देत होते. 

मानवी ज्ञानाचे आदर्शे स्वरूप अशी विज्ञानाविषयीची ही जी कल्पना आहे तिच्याहून वेगळी 
असी कल्पनाही विज्ञानाच्या उदयकाली आढळते. उदा., फ्रॅन्सिस बेकन यांच्या विचारात. ही कल्पना 
अशी की, माणसाची ज्ञानशक्ती मर्यादित आहे. विश्वाला आधारभूत असलेले जे अंतिम तत्त्व आहे 
त्याचा शोध ती घेऊ शकत नाही. ह्या पातळीवरचे सत्य केवळ श्रद्धेनेच माणसाला स्वीकारावे लागते. 
माणसाचे जे इहलोकातील व्यावहारिक जीवन आहे ते सुखी कसे करावे ह्यांचे उपाय शोधून काढणे 
एवढेच मानवी ज्ञानशक्‍तीचे, अनुभव आणि अनुभवावर आधारलेल्या अनुमानांचे काये आहे. काय घडले 
असता काय घडते ह्याच्याविषयीचे सावंत्रिक, निरपवाद नियम माणूस घटनांचे काळजीपुर्वक निरीक्षण 
आणि विदलेषण करून शोधून काढू शकतो. ह्या नियमांच्या ज्ञानाचा उपयोग करून जे इष्ट आहे ते 


चार नर्वभारत जानेवारी, १९८५ 


माणूस घडवून आणू शकतो आणि अनिष्ट टाळू शकतो. म्हणजे ' दुय्यम ' कारणांपासून ज्या नियमांना 
अनुसरून कार्ये घडून येतात त्यांचे अनुभव आणि विदलेषण यांच्या आधारे प्राप्त करून घेतलेले ज्ञान 
असे विज्ञानाचे स्वरूप आहे. आणि विज्ञानाचे मूल्य मानवी जीवन सुखी करण्यासाठी त्याचा जो 
उपयोग करता येतो त्याच्यात, म्हणजे तंत्रज्ञानात, समावलेले आहे. ह्याच्या पलीकडे जाऊन माणस 
जर विश्‍वाच्या अंतिम कारणाचा, अस्तित्वाच्या अंतिम स्वरूपाचा शोध घेऊ लागला तर तो फसेल 

आपल्या ज्ञानशक्‍्तीच्या मर्यादांची जाणीव बाळगून जगण्यात शहाणपणा आहे. पण त्याबरोबरच तिच्या 
सामर्थ्याचीही योग्य ती कदर करण्यात, जे ज्ञान ती प्राप्त करून देऊ शकते त्याचे प्रयोजन ओळखण्यात 
शहाणपणा आहे. विज्ञानाविषयीचे हे दोन्ही दृष्टिकोण आधुनिक विज्ञानाच्या विकासात एकमेकांच्या 
शेजारी नांदताना आढळतात. मानवी ज्ञानशक्‍्तीचा आवाका विश्वाच्या पसाऱ्याएवढा आहे ह्या दष्टि- 
कोणात जसा आत्मविश्वास आहे, तसा माणूस आपल्या ज्ञानशक्‍तीच्या जोरावर तंत्रज्ञान विकसित 
करून आपले सामूहिक आणि वैयक्तिक जीवन सुखी करू शकतो ह्या दृष्टिकोणातही माणसाचा आत्म- 
विश्वास आहे. 


७"२/४४”०?5"9/४/४” ००८ "३/५०४”०> 73%/८”०>०' ९४८”०>८"%१७४०”० ५८"२५१४४”२>०"२/४०”० ७०९/७%८”२ ८ 7२/४%८”० 


नवे महत्त्वपूर्ण प्राश प्रकाशन ! : 
भारतीय दासप्रथा व सामंतप्रथा आणि त्यांची तत्त्वज्ञाने यांच्या उगमांची अन्वीक्षा करणारा ग्रंथ र 


, दास-शूदपी []हपीी 
| लेखक : | त्र ती 
। 


पृष्ठे : डेमी ५०६ किंमत : २५ रुपये टषाल खचे : ५ रुपये र 


- संपर्कासाठी पत्ता -- 


चिटणीस, प्राक्षपाठशाळा मंडळ, 
११५ गंगापुरी, वाई ४१२ ८०३ ( जि. सातारा ) 


(.५५९-०९.%...?९../७५..?(..»%. ५.७९ ०९..७/% ०९.०७ ० ९.७. ९.2९.» ५ 


गांधींचा अहिंसाविचार 


सु. श्री. पांढरीपांडे 


मॉनवी जौवंनातं व्यवहारांच्या पातळीवर अहिंसेचे 
शंभर टक्के पालन करणे ही गोष्ट केवळ अशक्य 
आहें. केंवळे जिवंतं रांहतों म्हटलें तरी हिंसा अनि- 
वार्य आहे. स'र जगदीशचंद्र बौस॑ याच्या वैज्ञानिक 
प्रयोंगांनी हे आता निरपवादपणे सिद्ध झाले आहे की, 
कवळ व॑नस्पतींच नव्हे त्र खनिज द्रव्य आणि धातू 
यांनांसुद्धा पूर्णाशाने निर्जीव, अचेतन अगर जड 
म्हणण्याची आता सोय राहिलेली नाही. आल्ड 
हक्‍्स्ले याने आपल्या एका छोटेखानी. निबंधात 
म्हटल्याप्रमाणे काचांचे तुकडे कराकरा खाणारा 
एखादा हिंदुस्थानी फकीर काय किवा प्रत्यक्ष नर- 
मांसाचे भक्षण करणारा एखादा आफ्रिकी टोळीवाला 
काय, या दोहोंतील फरक केवळ प्रमाणाचा आहे, 
परिमाणाचा नव्हे. वस्तुतः दोघेही सारखेच हिसक 
आहेत ! वस्तुस्थिती ही अशी असताना अहिंसेचे 
प्रतिपादन आणि पालन या दोन्ही गोष्टींना परा- 
कोटीच्या मर्यादा पडतात हे सांगण्याची गरज नाही. 
या अडचणीच्या संदर्भात जैन आणि ख्शरस्ती या 
अहिंसेचे प्रतिपादन करणाऱ्या धर्मांनी कोणते धोरण 
स्वीकारले असेल याचाही विचार करायला हवा. 
या दोन्ही धर्मांना जे अहिसापालन अभिप्रेत आहे 
ते प्रामुख्याने व्यक्‍तिगत जीवनाच्या पातळीवर 
आणि संभवनीयतेच्या कक्षेतच अभिप्रेत असावे असे 
वाटते, या संबंधातील शक्‍यतेचे अखेरचे टोक जेन 
धर्मीयांनी गाठलेले आहे. परंतु ते सर्वे व्यक्‍तीच्या 
पातळीवरच आहे. “ जो तलवार धरील, त्याचा 
तलवारीनेच नाश होईल ” अश्या अर्थाचे ख्थिस्ती 
वचन प्रसिद्ध आहे. तथापि, त्या धर्माच्या प्रसारा- 
साठी जी भौपण हिसा झाली तिचा कधीच अधिकृत 
असा धार्मिक निषेध झाल्याचे दिसत नाही. याचाच 
अर्थ येथेही अहिसेच्या पालनाला व्यक्‍तिगत जीव- 
नाच्या आणि शक्‍यतेच्या मर्यादाच अभिप्रेत होत्या 

न. सा. १ 


अनुक्रमणिका 


आणि आहेत. याचा परिणाम असा झाला की, 
व्यक्‍तिगत जीवनातील एक मूल्य अगर निष्ठा या 
नात्यानेच अहिसा प्रस्थापित झाली. एक सामाजिक 
अथवा समूहजीवनाचे मूल्य या नात्याने त्या 
तत्त्वाचा स्वीकार बहुषः केवळ ज्ाब्दिक पातळी- 
वरच राहिला. 
परंपरागत विचारात क्रांतिकारी भर 
परंपरागत, धमंप्रणीत अहिसा आणि गांधींची 
अहिसा यांतील जो मुख्य फरक आहे तो हाच. 
व्यक्तिगत जीवनाचे एक मूल्य इतक्या संकुचित आणि 
मर्यादित अर्थाने गांधीजींनी अहिसेचा कधीच स्वीकार 
केला नव्हता. माझ्यासाठी ती एक “ क्‍्लाइस्टड 
व्हर्च्यू ” नाही असे त्यांनी परोपरीने स्पष्ट केले आहे. 
त्यांच्या मते ज्या मूल्याचे समूहपातळीवर सहअनुष्ठान 
करणे शक्‍य आणि आवश्यक आहे असे अहिसा हे एक 
मूल्य आहे आणि याच्याही पुढचे पाऊल म्हणजे 
त्यांच्या दृष्टीने अहिसा हे समाजपरिवतनाचे एक 
प्रभावी आणि अमोघ असे अस्त्र आहे. गांधींचा हा 
विचार परंपरागत अहिसाविचारात एक क्रांतिकारी 
भर. घालणारा आहे यात शंकाच नाही. अर्थातच 
एक सामाजिक मूल्य या नात्याने अहिसेचा स्वीकार 
केल्यानंतर ज्या अनेक अडचणी निर्माण होऊ शकतात 
आणि पदोपदी तडजोडीचे आणि सवलतीचे जे अनेक' 
प्रसंग उद्धव शकतात त्यांची कल्पना करणे काहीं 
कठिण नाही. व्यक्‍तिगत जीवनातसुद्धा ज्या मूल्याचे 
पालन केवळ एका मर्यादित अर्थानेच शक्‍य होते. त्या 
मूल्याचा सामूहिक जीवनातील, आणि तोही परि- 
वतेनाचे एक साधन म्हणून, जो विनियोग असेल 
तो काही विशिष्ट मर्यादांच्या चौकटीतच शक्‍य 
होईल हे सहज समजण्यासारखे आहे. या सर्वे 
मर्यादांचे अतिशय सूक्ष्म असे भान गांधीजींना होते. 
यातही शंका नाही. एखाद्या संशोधकाच्या थाटाचें. 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


4 नवभारत 


अहिसाविचाराचे सिद्धांतत गांधीजींनी केलेले नाही 
हे खरे आहे. एका गतिशील आणि संघषंमथं जोवं- 
नालादेखील तत्त्वनिष्ठ आचरणाची प्रयोगशाळा 
मानणाऱ्या वपक्तीला तसे करणे शक्यही नसते. 
मुख्य म्हणजे जीवनप्रवाहाची विलक्षण गुंतागुंत 
कोणत्याही एका सरळसोट प्रमेयाच्या आधाराने 
गणिताच्या समीकरणासारखी सोडवंता ग्रेऊ शकते 
यावर अशा व्यक्तीचा विद्वासच नसतो. गांधींनी 
स्वत:च एका ठिकाणी म्हटल्याप्रमाणे “ सर्वमान्य 
अशा एखाद्या तत्त्वाला अनुसरून फारसा विंचांर 
न करताच माणसाला जेर आपल्या कृतीविषयी 
निर्णय घेता आला असता तर सारे जीवन कसे 
शांतपणे चालले असते. परंतु साऱ्या जीवनात मला 
असा एकही क्षण आठवत नाही की, ज्या वेळी इतका 
सहजासहजी निर्णय घेणे मला शक्‍य झाले असेल ! 
असे असले तरी अवलोकन, अनुभव आणि प्रयोग 
या जीवनाच्या तिन्ही अवस्थांचे गांधींनी जे परा- 
कोटीचे सावध आणि सुक्ष्म असे निरीक्षण केले, 
त्याच्या आधारे त्यांनी वेळोवेळी आपले अहिसा- 
विषयक विचार व्यक्‍त केले आहेत. त्या लिखाणावरून 
एक नजर टाकली तरी अहिसेच्या सामूहिक आच- 
रणाच्या संदर्भात ज्या अनेक मर्यादा आणि अडचणी 
निर्माण होऊ शकतात त्यांची त्यांना किती तौत्र 
जाणीव होती याची कल्पना येईल. याचे काहीसे 
गंमतीशीर परंतु तितकेच मार्मिक असे उदाहरण 
द्यायचे झाल्यास गांधींनी एका वेगळ्या संदर्भात 
लिहिलेल्या खालील पत्रोत्तराचे देता येईल. बोअर 
युद्ध आणि पहिले महायुद्ध यांच्या संबंधात गांधीजींनी 
जी भूमिका घेतली होती ती या पत्रोत्तराचा मूळ 
संदर्भ आहे. या भूमिकेच्या युक्‍तायुक्‍ततेचाही 
आपल्याला या लेखात विचार करावयाचा आहे. 
परंतु तुते आपला मुहा पटवून देण्यास गांधींनी जो 
दृष्टांत वापरला आहे तो बघण्यासारखा आहे. “ मी 
ज्या संस्थेचा सभासद आहे त्या संस्थेजवळ थोडी- 
बहुत जमीन आहे व तिच्यावरील पिकांना माकडां- 


पासुन धोका आहे. सारे जीवन पवित्र आहे अशी 
माझी श्रद्धा आहे आणि म्हणून माकडांना कोण- 
त्याही प्रकारची इजा होणे मला अहिसेचा भंग 
वाटत्तो आणि तरीसुद्धा त्या माकडांवर हल्ला 


जानेवारी, १९८५ 


करून त्यांनां घालवून लांवून पिकांचे संरक्षण करा 
असा सल्ला मी अगदी नि:संकोचपणे देत असतो. 
यात जे पाप आहे ते टाळावे अशी माझी इच्छा 
आहे. ते टाळणे म्हणजे एक तर संस्था सोडून जाणे 
अंगर ती बरखास्त कॅरणे; परंतु मी तसे करोतं 


 नोही. कांरण ज्या समाजात शेतीच राहणार नाही व 


पर्यायाने कुठल्याही प्रकारची जीवहानी करण्याची 
गरज राहणार नाही असा समाज कधी मला आढ- 
ळेल अशी मी अपेक्षा करू शकत नाही. आणि म्हणून 
पापभीरू मनाने, नम्रतापुवँक आणि तपस्यापूर्वक 
मला त्या माकडांना मारणे भाग आहे. अर्थात, 
कधीतरी यातूनही सुटण्याचा मार्ग निघेल अशी 
आशा माझ्या मनात मी बाळगून आहे." 


अहिंसेच्या मर्यादांचे वर्गीकरण 


सामूहिक जीवनाचे एक मूल्य या नात्याने अहि 
सेचा स्वीकार केला की, अगदी अनिवायंपणे ज्या 
मर्यादांचा आणि प्रश्‍नांचा विचार करावा लागतो 
त्यांची गांधींना जाणीव होती हे वरील परिच्छेदा- 
वरून स्पष्ट व्हावे. अहिसापालनाच्या संदर्मात ज्या 
मर्यादा गांधींनी स्वीकारल्या त्यांचेही एवादे ढोबळ 
असे वर्गीकरण करता येईल असे वाटते. त्या दृष्टीने 
वरील परिच्छेंदातून दोन प्रकारच्या मर्यादांचे 
दिग्दर्शन होते. एक तर ज्या जगात, ज्या प्राकृतिक 
संदर्भात अथवा ज्या समाजात माणूस जीवन जगत 
असतो त्याच्या काही अंगभूत अशा मर्यादा असतात. 
त्या मर्यादा मानल्याखेरीज ते जीवनच असंभव 
होऊन जाते. अक्षया वेळी ज्या मर्यादा मान्य करणे 
भाग आहे त्यांना स्थूलमानाने “ पर्यावरण मर्यादा 
(एन्व्हायरन्‌मेन्टल लिमिटेशन्स ) असे म्हणता येईल. 
जी दुसरी मर्यादा वरील अवतरणातून ध्वनित होते 
ती व्यक्‍तिगत पातळीवरील आहे. ज्या राजकीय व 
सामाजिक संदर्भात व्यक्ती जगत असते, स्वेच्छेने 
जगत असते, त्या व्यवस्थेचे जे लाभ असतात त्यांचा 
ती उपभोग घेत असते. त्या वेळी त्या समाजव्यव- 
स्थेच्या संदर्भात ती एका विशिष्ट भूमिकेच्या 
पातळीवरून समाजाशी बांधली गेलेली असते. या 
बंधनातून काही उत्तरदायित्वे तिला स्वीकारणे 
आवश्यक असते. ही उत्तरदायित्वे जर स्वीकारायची 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


ंगणकीकृत 


गांधींचा अहिंसाविचार डे 


नसतील तर तसा संकल्प करणे आणि त्या समा- 
जाच्या संदर्भातील आपली भूमिका जाणीवपूर्वक 
बदलविणे त्या व्यक्‍तीसाठी नेतिक दृष्ट्या आवश्यक 
ठरते. या मुद्याचा थोडा तपशीलवार विचार 
पुढे आपल्याला करावयाचा आहे. या ठिकाणी त्याचा 
केवळ उल्लेख केलेला आहे. 

व्यक्‍तिगत पातळीवरील अहिसाचरणाच्या बाब- 
तीत गांधींनी जी दुसरी मर्यादा स्वीकारली आहे 
तिचा संबंध व्यक्‍तीच्या मनोवृत्तीशी आहे. आपण 
पुरस्कारीत असलेली अहिसा म्हणजे एखाद्या नामंद 
पंढाचा बरखा नव्हे, ती शूराची आणि मर्द माण- 
साची अहिसा आहे हे गांधींनी अनेकदा, निर- 
निराळ्या संदर्भात आणि अगदी आवर्जून स्पष्ट 
केलेले आहे. “ नामदंपणापेक्षा हिसा पत्करली ” हे 
त्यांचे वाक्य प्रसिद्ध आहे. अहिसाचरण हे वीरतेचे 
प्रतिबिंब असेल तरच ती खरी अहिंसा, नाइलाजाने 
अगर भयापोटी जो अहिसाचरणाचा आसरा घेत 
असेल, त्याला अहिसेचा अर्थच समजलेला नाही. 


फार काय, “एखाद्या वेळी हिसक व्यक्‍तीच्या ठिकाणी 
अहिसेचा उदय होण्याचा संभव आहे; परंतु नेभळ- 
टाच्या बाबतीत ती शक्यताच नाही.” वीरता आणि 
अहिसा यांचा गांधीजींच्या मनातील जो अभेद्य 
संबंध होता तो त्यांनी अनेकदा स्पष्ट केला आहे. 
इ. स. १९०८ मध्ये त्यांच्यावर जो प्राणघातक हल्ला 
झाला त्याविषयी त्यांच्या मुलाने विचारलेल्या एका 
प्रश्‍नाला त्यांनी जे उत्तर दिले आहे ते या संदर्भात 
अत्यंत मार्मिक आणि बोलके आहे. गांधीजी म्हण- 
तात, “ भ्याडपणा आणि हिंसा. यांच्यात निवड 
करण्याचा जर प्रसंग आला तर मी हिसा करावी 
म्हणेन. उदाहरणाथ, माझ्य़ा थोरल्या मुलाने जेव्हा 
मला विचारले की, १९०८ साली तुमच्यावर प्राण- 
घातक हल्ला झाला होता त्या वेळी जर मी हजर 


अंसतो तर मी काय करायला पाहिजे होते ? पळून 
जाऊन तुम्हाला मारू द्यायचे हे योग्य झाले असते, की 
आपल्या शरीरबलाचा जो उपयोग मला करता आला 
असता आणि करावासा वाटला असता तो करून 
तुमचा बचाव करणे योग्य झाले असते ? मी त्याला 
सांगितले कौ, हिसा वापरूनसुद्धा माझा बचाव करणे 
हेच तुझे कर्तव्य ठरले असते. मी बोअर युद्धात, 


अनुक्रमणिका 


झुलूंच्या बंडात आणि पहिल्या महायुद्धात जो भाग 
घेतला तो या माझ्या मतांमुळेच. “ माणसाच्या वते- 
नाचे जे बाह्य अगर दृद्य स्वरूप असते त्याच्यापेक्षा 
ते वतन ज्या अव्यक्त मनोवृत्तीतून निर्माण होते 
त्या वृत्तीशी अहिसेचा संबंध अधिक आहे. एखाद्या 
वेळी आचरणाचे व्यक्‍त स्वरूप हिंसक वाटेलही, 
परंतु त्याच्या मागील अन्त:प्रेरणेंचा विचार करता 
तेच वर्तन अहिसक ठरू शकते. म्हणूनच “ अहिसेचा 
उगम मनात झाला पाहिजे” यावर गांधीजींचा कटाक्ष 


होता. केवळ शारीरिक हिसा वज्ये करून भागणार 


नाही हे त्यांनी पदोषदी स्पष्ट केळे आहे. मनात 
हेवेदावे, द्रेष आणि ईर्षा यांचे तांडव असावयाचे 
आणि बाह्यात्कारी आचरण मात्र  अहिसक 
ठेवायचे याला शुद्ध दांभिकपणा आणि दोंग- 
बाजीच म्हणायला हवे. अहिसक आचरणाच्या . 
या मर्माचे जर यथार्थ असे भान झाले तरत्या 
व्यक्तीचे हिसक भासणारे आचरणसुद्धा अंतोगत्वा 
अहिसकच ठरते. याचे प्रसिद्ध उदाहरण म्हणजे 
साबरमती आश्रमातील कालवडीसंबंधातील तो 
प्रसंग ! आश्रमातील एक कालवड कृठल्यातरी 
असाध्य रोगाने मरणोन्मुख होऊन पडली होती. 
सुधारणेचे सारे उपाय थकले होते. गांधीजींना त्या 
मुक्‍या प्राण्याच्या असह्य वेदना बघवत नव्हत्या. 
अश्या अवस्थेत मृत्यू हाच त्या जनावराच्या 
मुक्तीचा एकमेव मार्ग होता व म्हणून त्या 
प्राण्याला जिवंत मारण्याचा सल्ला गांधींनी दिला 
होता. यात हिसा झाली असे त्यांना कधीही वाटले 
नाही. याचेही समर्थन कर्माला प्रेरणास्थानी असलेली 
कर्त्याची जी मनोवृत्ती असते तिच्या चोकटीतच 
सापडते. लो. टिळकांनीसुद्धा मगीतारहस्यात याच 
भूमिकेचा पुरस्कार केला आहे. एखादे कम नीति- 
दृष्ट्या योग्य की अयोग्य याचा विचार कर्माच्या 
बाह्य फलाच्या संदर्भात करण्यापेक्षा त्या कर्माच्या 
मागील कर्त्याची जी “ वासनात्मक बुद्धी ' आणि 
“ ठ्यवसायात्मक बृद्धी ' होती ती शुद्ध होती किवा 
नाही हे ठरवून करणेच अधिक उचित असते ही 
टिळकांची नीतिविषयक भूमिका, एका मर्यादेपर्यंत 
गांधीजींनाही मान्य होती असे म्हणता येईल. 
म्हणूनच हिसेंच्या बाबतीत ते असे म्हणत की, केवळ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


ब नवभारत 


जीवहत्या केल्याने हिसा होते असे नाही, तर जी 
जीवहत्या स्वत:च्या मरत्ये शरीराच्या स्वार्थासाठी 
करण्यात येते ती हिसक ठरते. आता केवळ जगण्या- 
साठी सुद्धा जे खाणे-पिणे आवश्यक आहे त्यातही 
हिंसा होणारच. परंतु ती हिसा असूनही अटळ आहे. 
मात्र प्राणांतिक वेदना होत असलेल्या एखाद्या 
प्राण्याला नष्ट केल्याने जर त्याची सुटका होत असेल 
तर ती हिसा नव्हे. हिसा-अहिसेचा आपळा विचार 
एका ठिकाणी गांधीजींनी अगदी थोडक्यात आणि 
सूत्ररूपाने खालीलप्रमाणे मांडला आहे. 


१) कुठल्या ना कुठल्या स्वरूपात इतर जीवांची 
हत्या केल्याखेरीज आपले शारीररक्षण करणे 
अदाक्य आहे. 

२) सर्वांनाच काहीतरी 
लागते- 

अ] त्यांच्या स्वतःच्या जीवरक्षणासाठी, 

ब] ज्यांच्या रक्षणाची त्यांच्यावर जबाबदारी 
आहे त्यांच्यासाठी किंवा 

क] कधीकधी इतरांच्या जिवाचे रक्षण 
करण्यासाठी. , 

३) क्रमांक २ मधील [अ] आणि [ब] यांत कमी- 
अधिक “ हिंसा ” आहेच, [क] मध्ये हिसा नाही 
आणि म्हणून ती अहिसाच होय. [अ] व [ब] मधील 
हिसा अनिवार्य आहे 


जीवहृत्या करावीच 


उपयोगितावादाचा आक्षेप 


अहिसक आचरणाच्या विविध मर्यादा विषद 
करणारे हे सगळे विवेचन “ जर-तर ” आणि 
“ पण-परंतु “ यांनी इतके भरलेले आहे को, 
गांधींनी सरळ सरळ उपयोगितावादाचा पुरस्कार तर 
केला नाही ना, अक्ली शंका मनाला चाटून जाते. 
युद्धाच्या काळात गांधीजी कधी संनिकभरतीला 
मदत करतात तर कधी रेडक्रॉसच्या कामासाठी 
स्वयंसेवक गोळा करतात. प्राणघातक हल्ल्याच्या 
प्रसंगो शरीरबळाचा वापर करूनही संरक्षण करणे 
गैर नाही असे सांगतात, वेदनांनी कळवळणाऱ्या 
जनावराला चक्क जिवे मारण्याचा सल्ला देतात, 
पिके वाचविण्यासाठी माकडांना मारळे तरी चालेल 


प्रतिपादन आहे व गांधींनार्ह 


जानेवारी, १९८५ 


असे म्हणतात आणि भेकडपणापेक्षा हिंसा पत्करली 
असे विधानही करतात आणि तरीही यात कुठेच 
आपण आपल्या अहिसेच्या सिद्धांताशी बेइमानी केली 
असे त्यांना वाटत नाही ! याला काय म्हणावे ? 
हा एक प्रकारचा बटबटीत, अनुदार असा उप- 
योगितावादच नव्हे काय ? जी परिस्थिती नजरे- 
समोर असेल त्या परिस्थितीत आपल्या स्वार्थाला 
अनुकूल असे वागायचे व नंतर त्याच वर्तनाला 
ओढूनताणून अहिसाचरणाच्या चौकटीत कोंबायचे 
असेच गांधींचे धोरण दिसते अश्या स्वरूपाचा आक्षेप 
घेतला जाऊ शकतो. हा आक्षेप अंमळ कठोर होईल 
असे वाटून म्हणा किंवा इतर काही कारणांनी म्हणा, 
काही विचारवंतांनी गांधींचा हा अहिसाविचार 
वेगळघा चौकटीत समजून घेण्याचा आणि वस- 
विण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. उदाहरणाथ श्री. 
दि. के. बेडेकर यांनी गांधींचा हा विचार ' प्रॉक्सीस' 
या मार्क्सवादी संकल्पनेच्या चौकटीत समजून घेण्याचा 
प्रयत्न केलेला आहे. हिसा-अहिसा हा जीवन व्यव- 
हाराचाच एक भाग असल्याने व्यावहारिक अनकलता 
(एक्सपिडियन्सी) आणि नैतिकता (मारेलिटी ) 
या समानार्थी संकल्पनाच ठरत असतात, असे वेडे- 
करांनी मांडले आहे. एखादी कृती नेतिक की 
अनेतिक हे ठरविताना तिच्या प्रेत्यक्ष परिणामापेक्षा 
तिच्या दुरगामी आणि संभाव्य परिणामांच्या 
संदर्भातच विचार करावयास हवा असे बेडेकरांचे 
ही हेच म्हणावयाचे आहे 


असे त्यांचे मत आहे. यातुन “ क्रांतिकारी हिसेचे 


याची गांधींना 
उपयोगितावादी 


मनोवृत्तीचा असतो. गांधीजींनी यावर पराकोटीचा 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


गांधींचा अहिंसाविचार द्‌ 


भर दिला आहे हे जर आपण नजरेआड केले तर 
त्यांच्या विचाराचे मर्मच आपल्याला आकलन होणार 
नाही. सत्याग्रही व्यक्‍तीच्या वैयक्तिक जीवनाच्या 
संबंधातही त्यांनी ज्या अनेक अटी घातलेल्या आहेत 
त्यांचा संबंधही त्या व्यक्‍तीच्या विशिष्ट भूमिकेशी 
आणि मनोवृत्तीश्ीच आहे. “ अधिकांचे अधिकाधिक 
' सुख ” हा उपयोगितावादी दृष्टिकोन आणि “सर्वांचे 
अधिकाधिक सुख ” हा अहिसक व्यक्‍तीचा बाणा या 
दोहोंत एका मर्यादेपर्यंत सामंजस्य राहील हे तर 
स्पष्टच आहे. “ परंतु असाही एक क्षण येततो की, 
ज्या वेळी या दोघांचे मार्ग भिन्न होतात. अगदी 
तकंशुद्ध विचार करतो म्हटले तर उपयोगितावादी 
कधीही आत्मसमपेण करणार नाही. या उलट 
सर्वांच्या सुखाचा ध्यास असणारी व्यक्‍ती आत्मापेण 
करण्यास कचरणार नाही.” दोघांच्या वर्तनांतील 
हा फरक दोघांच्या मूलतः भिन्न असलेल्या भूमिकेतून 
आणि वृत्तीतून निर्माण झालेला असतो. भूमिकेचा 
हा मुहया गांधीजींना इतका महत्त्वाचा का वाटत 
होता हे यावरून लक्षात येईल. सत्याग्रही व्यक्‍तीची 
भूमिका कशी राहील याविषयी स्पष्टता असण्यावर 
त्यांचा जो इतका कटाक्ष होता त्याचेही कारण हेच 
आहे. मागे बोअर युद्धात आणि पहिल्या महायुद्धात 
त्यांती जो काही भाग घेतला त्याचेही समथन 
त्यांनी आपल्या विशिष्ट भूमिकेच्या संदर्भात केल्याचे 
आपण पाहिले आहे. इतकेच नव्हे तर गांधीजी 
आणि काँग्रेस पक्ष किवा गांधीजी आणि भारतीय 
जनता यांच्यातील परस्परसंबंधाची अनेक वैशिष्टये 
व त्यांचे यथार्थ स्वरूप या भूमिकेच्या व मनोवृत्तीच्या 
चौकटीतच समजून घेणे आवश्यक आहे. असे न 
करता गांधींचा अहिसाविचार समजून घेण्याचा 
प्रयत्न केल्यास दोन चुकीच्या दिशांनी प्रवास होण्याचा 
संभव असतो.एक तर बेडेकरांप्रमाणे “एक्सपिडियन्सी 
आणि मॉरॅलिटी ” समानार्थी आहेत मानले जाते. 
किवा तसे न झाल्यास लोकमान्य टिळक आणि 
गांधीजी यांच्या नीतिविचारांत कुठलाही मूलभूत 
फरक नाही अशी भूमिका घेतली जाते. गांधीप्रणीत 
अहिसाविचाराचे हे दोन्ही अन्वय चुकीचे आहेत 
याचे कारण त्यात गांधींना अभिप्रेत असलेला 
भूमिकाविचार दुलंक्षित झालेला आहे. ज्या 


अनुक्रमणिका 


गीतेचे म्मे टिळकांना कर्मयोगात दिसले त्याच 
गीतेचा गाभा हा अनासक्तियोगात आहे असे 
गांधींना वाटले ! वस्तुतः गांधींना कमंयोग अमान्य 
होता असे नाहो. तथापि, कम करणाऱ्या कर्त्याची 
भूमिका आणि मनोवृत्ती कशी राहील हा त्यांच्या- 
समोरचा मुख्य प्रश्‍न होता. त्यांच्या मते ही भूमिका 
एका विनम्र साधकाची म्हणजेच प्रयोग्याचीच असू 
शकते. कुठल्याही प्रयोगाचे निष्कषे जर वस्तुनिष्ठ 
असावयाचे असतील तर तो वतियंत्रित असणे 
आवश्यक असते. काही घटक अपरिवतनीय असल्या- 
खेरीज प्रयोगाला शास्त्रीयता येणेच शक्‍य नाही. 
मानवी जीवनातील आव्हानांना सामोरे जाताना 
जर अहिसेचे प्रयोग सिद्ध करावयाचे असतील तर 
साधकाला स्वतःच्या स्वेच्छेने स्वीकारलेल्या भमि- 
केच्या मर्यादांचे उल्लंघन करून कसे चालेल ? 
प्रयोगातील हा घटक तरी निदान शक्‍य तितका 
अपरिवर्तेनीय असण्याची गरज आहे. साधनांखेरीज 
साधकाच्या हाती दुसरे काहीच नाही व म्हणूनच 
ते यथाशक्य अकलंकित ठेवणे त्याचे परमकतेव्य 
ठरते. मर्यादापुरुषोत्तम रामचंद्र हे गांधीजींचे 
आवडते देवत होते. याचेही रहस्य गांधींच्या या 
मर्यादाविचारात अगर भूमिकाविचारात तर नसेल 
ना ? पहिल्या महायुद्धात आपण कोणत्या भूमिकेतून 
भाग घेतला हे स्पष्ट करताना गांधींनी एक चपखल 
दृष्टान्त दिलेला आहे. ते म्हणतात, “ प्रतिस्पर्ध्या- 
विषयी निरपेक्ष सेवा आणि मनःपुर्वेक प्रेम या भावना 
असल्याखेरीज अहिसक प्रतिकाराचा अधिकारच 
प्राप्त होत नसतो. एखाद्या पशूचा बळी देत असलेल्या 
एखाद्या रानटी माणसाला तू असे करू नकोस असे 
म्हणण्याचा मला तोपर्यंत॑ अधिकार पोहोचत नाही, 
जोपर्यंत त्या रानटी माणसाला माझ्या एखाद्या प्रेमळ 
कृतीमुळे मी त्याचा मित्र आहे असे वाटत नाही. 
म्हणूनच व्यक्तिशः जरी मौ युद्धाच्या विरुद्ध होतो 
तरी मला अहिसक प्रतिकार करण्याचा कोणताही 
नैतिक अधिकार नव्हता ”. अहिसक व्यक्‍तीच्या 
दृष्टीने तिची भूमिका किती महत्त्वाची आहे हे 
यावरून दिसून येईल. तसेच गांधींच्या अहिसाविचा- 
रात या संकल्पनेचे स्थान किती महत्त्वपूणे आहे 
याचीही यावरून कल्पना येईल. 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


द नवभांरत 


लो. टिळक आणि म. गांधी 


टिळकांचा कर्मयोग आणि गांधींचा अनासक्‍्ति- 
योग यांतील जो मुख्य फरक आहे त्याच्या बुडाशीही 
हाच विचार आहे. नेतिक आचरणाचे अधिष्ठान 
आत्मौपम्यवृत्ती हेच असावे असेच टिळकांप्रमाणे 
गांधींचेही मत होते. परंतु आत्मौपम्य कुणाचे- 
सिद्धाचे की साधकाचे ? हा मुख्य प्ररन होता. 
“ आत्मौपम्य साधकाचे ” असे यावर गांधींचे उत्तर 
होते. गीतेतील काही अत्यंत महत्त्वाच्या लोकांच्या 
अर्थाच्या बाबतीत दोघांच्या मतांत जो फरक 
आढळतो त्याचेही कारण हेच आहे. उदाहरणार्थ, 
गीतेतील खालील इलोकावरील गांधीजींचे भाष्य 
बघण्यासारखे आहे. 

यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्येस्य न लिप्यते । 

हत्वापि स इमांल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ।। 


आपल्या भाष्यात गांधीजी म्हणतात, “ वरवर 
वाचला तर हा इलोक मनुष्याला भ्रमात टाकणारा 
आहे. गीतेतील अनेक इलोक काल्पनिक आदर्शाचा 
अवलंब करणारे आहेत. त्यांची हुबेहुब नक्कल जगात 
मिळणे शक्‍य नाही व भूमितीत ज्याप्रमाणे काल्प- 
निक आदर्श आकृतीची आवद्यकता असते त्याच- 
प्रमाणे त्याची धमव्यवहारात असते. ज्याची अहंता 
नष्ट झालेली आहे व ज्याच्या बुद्धीत लेशमात्रही 
मलीनता उरलेली नाही, त्याच्या बाबतीत हे म्हटले 
जाऊ शकते की तो सार्‍या जगाला तष्ट करो. परंतु 
ज्याच्यात अहंता नाही त्याला शरीरही नाही. 
ज्याची बुद्धी शुद्ध आहे तो त्रिकालदर्शी आहे 
असा पुरुष केवळ एक परमेइवरच असू शकतो. तो 
करूनही अकर्ता आहे व मारूनही अहिसक आहे. 
यामुळे माणसापुढे न मारण्याचा व शिष्टाचाराचा 
शास्त्राचाच एक मार्ग आहे. ” संपूर्ण निरहुंकारी 
चित्त आणि विशुद्ध बुद्धी हो कुठल्याही शरीरधारी 
व्यक्‍तीच्या बाबतीत असंभव आहे ही गांधींची 
भूमिका टिळकांना मान्य नव्हती. लोकमान्यांच्या 
मते सिद्धावस्था प्राप्त झालेल्या. अथवा स्थितप्रज्ञ 
अवस्थेला पोहो'चलेल्या देहधारी व्यक्‍तीला ते शक्‍य 
आहे. म्हणजेच असे की गांधींचा ईश्वर हा लोक- 
मान्यांचा सिद्धपुरुष ठरला. पर्यायाने गांधींच्या साध- 


अनुक्रमणिका 


जानेवारी, १९८५ 


काला अहिसाचरणाच्या आणि शिष्टाचाराच्या 
ज्या मर्यादा पाळणे आवश्यक होते त्यांच्यापासून 
टिळकांच्या सिद्धपुर्षाची आपसूकच सुटका होते. 
लोकमान्यांच्या मते ही सिद्धावस्था म्हणजे एखादे 
काल्पनिक आदर्श नसून या जगात प्रत्यक्ष अस्तित्वात 
येऊ शकणारी अशी गोष्ट आहे. फार काय, ती एक 
ऐतिहासिक वस्तुस्थितीसुद्धा आहे. म्हणजेच असे की, 
“ ग्रीतादी शास्त्रे सांगतात त्याप्रमाणे एके काळी या 
जगात असे सिद्धपुर्ष वावरत होते. या काळाला 
कृतय॒ग असे म्हणतात. ..... आत्मज्ञानी, अहिसक, 
सवंभूतहितार्थ झटणाऱ्या अक्षया एकान्त धर्माच्या 
ज्ञानी पुरुषांनी जर हे जग भरून जाईल तर काम्य 
अगर स्वार्थबुद्धीने केळेळी सर्वे कर्मे या जगातून 
नाहीशी होऊन पुनः कृतयुग प्राप्त होईल- यावरून 
अश्ा प्रकारची स्थिती पूर्वी एकदा होती व पुन्हा ती 
केव्हातरी प्राप्त होईल असे आमच्या शास्त्रकारांचे 
मत आहे, हे उघड आहे. "” 

मुख्य मुद्या हा आहे को, मनोनिग्रहाने आणि 
प्रयत्नाने इहलोकोच सिद्धावस्था प्राप्त झालेल्या 
व्यक्तीचे या जगातील आचरण कसे राहील ? नैतिक 
आचरणाचा तो परमोच्च आदर्दा। असावयास ह्वा 
अशीच कुणीही अपेक्षा करील. परंतु सिद्धपुरुषाच्या 
निरपवाद आदश आचरणाच्या संदर्भातही काही शंका 
निर्माण होऊ शकतात असे लोकमान्यांनी स्वत:च 
कबूल केळे आहे. ही शंका त्यांनी पुढील शब्दांत 
व्यक्‍त केली आहे : “ परंतु यावरही कित्येकांचे असे 
म्हणणे आहे को, आत्मौपम्य भावाने वसुधैव 
कुटुम्बकम ' अशी वेदान्ती व व्यापक दृष्टी झाल्या - 
वर देशाभिमान, कुलाभिमान, धर्माभिमान वगैरे 
ज्या सद्गुणांनी काही कुले किवा राष्टे सध्या 
अभ्युदय पावलेली आढळतात ते सदगण नाहीसे 
होतात. इतकेच नव्हे तर कोणी आवणास मारण्यास 
किवा इजा करण्यात आला तरी “ निवर: सर्वभतेष? 
या गीतावाक्याप्रमाणे त्याला दुष्ट बुद्धीने उलट न 
मारणे हा आपला धर्म होऊन दुष्टांचा प्रतिकार नं 
झाल्याने त्यांच्या दृष्ट क्रृत्यास 
पडण्याची वेळ येते डि दुष्टांचे य य 


| काडा ल्य माजून 
एकंदर समाजाचा किवा राष्ट्राचाही त्यामळे नाश 
होतो.” सिद्धावस्था प्राप्त झालेल्या व्यक्तीच्या 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


गांधींचा अहिंसाविचार ७ 


ऑओंदर्श आचरणातून कसे अनवस्था प्रसंग निर्माण 
होण्याचा संभव आहें याचे असे प्रत्ययकारी दिग्दर्शन 
केल्यानंतर लोकमान्यांनी या शंकेचे निरस केले 
आहे. त्यांच्या मते “ कृध्यन्तं न प्रतिकृध्येत ' अशा 
स्वरूपाच्या ज्या आज्ञा आहेत त्या वस्तुतः केवळ 
यतिधर्मालाच लागू पडणाऱ्या ऑहितै* गृह्स्थधरम 
अगर राजधर्म यांना त्या गैरलागूच आहेत. पाश्‍चात्त्य 
टीकाकारांमुळेच आपल्याही मनात असले घोटाळे 
निर्माणं झाले आहेत. '' कर्मयोगी गृहस्थाने अशा 
प्रसंगी दुष्टांशी कसे वागावे याचें “ तं्स्मीन्रित्यं क्षमा 
तात । पंडितैरपवदिता “(मभा. वन. २८.८) यॉो- 
साठीच बाबा ! शहाण्या पुरुषाने नेहमी क्षमेस 
अपवाद सांगितले आहेत- असे परमभगवऱक्‍्त 
प्रल्हाद यानेच वर्णन केले आहे. आपल्याला जे दुःख- 
दायक होईल असे कर्मे करून दुसर्‍यास दुखवू नये 
हा आत्मौपम्यदृष्टीचा सामान्य धम खरा; पण 
परक्‍्यांनी आपणास दुखवू नये, असा याच धर्माच्या 
पडताळ्याचा जो दुसरा धर्म तो पाळणारे लोक ज्या 
समाजात नाहीत त्या समाजात केवळ एकानेच हा 
धर्म पाळून उपयोग नाही, असा महाभारतात निर्णय 
करेला आहे.” अश्शा रीतीने व्यावहारिक जीवनात ज्या 
ज्या वेळी कसोटीचे, संघर्षाचे आणि परीक्षेचे प्रसंग 
येतील त्या त्या वेळी सिद्धपुरुषाने कधी लोकयात्रे- 
साठी, कधी धर्मासाठी तर कधी आत्महितासाठी 
आपल्या विशुद्ध आचरणाला अपवाद करण्यास 
काहीच हरकत नाही अशी भूमिका टिळकांनी अनेक 
उदाहरणांनी पटवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे व 
अखेरीस “ आघाताइतकाच प्रत्याघात असा जो 
अचेतन सृष्टीतील कर्माचा न बदलणारा कायदा 
त्याचे “ जशास तसे ” हे सचेतन सृष्टीतील रूपान्तर 
आहे”, असा निकषे काढला आहे. या आधारावरच 
“ ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथव भजाम्यहम्‌ या 
इलोकामधन टिळकांनी “ शठं प्रति शाठ्यम्‌ 

असा व्यवहारधर्म सांगितला आहे ! हा अथ लाव- 
ताना टिळकांना अभिप्रेत असलेली भूमिका ही आहे 
की, सिद्धावस्थेला प्राप्त झालेली व्यक्‍ती इशवरा- 
प्रमाणेच तटस्थ आहे व पर्यायाने “ वेषम्य-नघृण्य 

या दोषांपासून अलिप्त आहे. टिळकांची नेमकी ही 
भूमिका गांधींना अमान्य होती. समाजात राहणारी 


अनुक्रमणिका 


कुठलीही व्यक्‍ती तटस्थाची भूमिका घारण करू 
शकत नाही. कारण ती समाजविरोधी भूमिका ठरते.. 
म्हणूनच ईइवराची तटस्थता साधकाच्या संदर्भात 
अँकॅक्येच ठरते. सिद्धाचे आचरणसुद्धा समाज- 
शीलतेच्या चौकटीतच असणे आवश्‍यक आहे. सामा- 
जिक सहजीवनाच्या मर्यादा त्यालाही तितक्‍याच 
हलॉगू पडतात. “ सिद्धाला कतेव्य राहत नाही” असे 
म्हणून चालत नाही. गांधींची भूमिका बोलून, चालून 
साधकाची होती. टिळकांची भूमिका मान्य केली तर 
आजच्या अपूर्ण जगात निरपवाद सत्य आणि निरप- 
ब्ॉद आहिसा यांचे आचरण करणारा एकही सिद्ध- 
पुरुष कधीं बघायला मिळेल असे वाटत नाही. आणि 
हे जर खरे असेल त॑र गांधींची साधकाची भूमिकाच 
मनाला अधिक पटणारी, वस्तुस्थितीस अधिक धरून 
असणारी व अधिक शास्त्रशुद्ध वाटते. समाजधार- 
णेंच्या माध्यमातून आत्मोन्नती हा ज्या साधकाचा 
मार्ग आहे त्या साघकाला “ जश्यास तसे ” या व्यव- 
हारधर्मावर बहिष्कारच टाकणे भाग असते. कारण 
तो व्यवहारधमं समाजशीलतेला अनुकूल नसतो.. 
एकदा ही भमिका स्वीकारली म्हणजे “ ये यथा मां; 
प्रपद्यन्ते ' या इलोकाचा अथे किती विलक्षण वेगळा 
करता येतो व त्यातून साधकाच्या समाजशील भूमिकेचे 
कसे मनोज्ञ दर्शन घडते याचे प्रत्यंतर गांधींच्या त्याच 
इलोकावरील खालील भाष्यावरून स्पष्ट होते. गांधी 
म्हणतात, “ माझ्या हातून अपराध घडला तर मी 
देवाकडे जाऊन क्षमा मागतो. पण दुसऱ्याकडून 
अपराध घडला तर त्याला शिक्षा करण्याचा विचार 
माझ्या मनात येतो. स्वतःकरता क्षमा, दुसऱ्याकरता 
न्याय ही माझी आजची प्रवृत्ती आहे. जे मी 
माझ्याकरिता दुसऱ्याकडून इच्छितो, तेच दुसर्‍याच्या 
बाबतीत मी करावे म्हणून न्याय माझ्याकरता, 
क्षमा दुसऱ्याकरता. ' समाजधारणेच्या दृष्टीने हा 
अथे किती पोषक आहे हे सांगण्याचीही गरज नाही. 
सामाजिक प्रश्‍न, सामाजिक दुर्गुण हे सार्‍या समा- 
जाचे आहेत असे मानले तरच त्यांच्या निराकरणाचे 
सामूहिक प्रयत्न केले जाऊ शकतात. यातून अहिसक 
प्रतिकाराची प्रेरणा साकार होऊ शकते. गांधींची 
ही भूमिका जर नीट ध्यानात घेतली तर ती टिळ- 
कांच्या भूमिकेपेक्षा किती भिन्न आहे याची कल्पना 
येईल. 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
स रन्स फास सं गर वीन 
राज्य मराठा [वकास सस्थद्वार 


संगणकीकृत 


ठू नवभारत 


आणखी एका महत्त्वाच्या मुद्द्याच्या संदर्भात हे 
भमिकान्तर स्पष्ट करावयास हवे. कितीही नाही 
म्हटले तरी सिद्धाच्या नेतिक आचरणाची भूमिका 
काहीशी नकारात्मक अगर प्रत्युत्तरातमकच आहे. 
सुरवात दुसऱ्याकडून व्हावी, म्हणजे आम्ही प्रत्यु- 
त्तरादाखल कृती करू अश्या स्वरूपाची ती भूमिका 
आहे. या विचारातूनच टिळकांचा प्रतिसहकार- 
वादाचा सिद्धान्त निघाला. ही भूमिका भावात्मक 
नाही हे स्पष्टच आहे. या उलट, गांधींची अहिसेची 
संकल्पना साधकाची असल्याने कतृत्वाचा सारा 
अभिक्रम साधकाकडेच जातो. गांधींना अहिसा या 
शक्दाचा मनोमन जो अर्थ अभिप्रेत होता तो म्हणजे 
“ प्रेम ” ! आता प्रेम प्रत्युत्तरादाखळ करणे याला 
काहो अर्थच नाही. प्रेम हा साधकाच्या जीवन व्यव- 
हाराचा प्राणच आहे. कारण त्याच्या दृष्टीने मानवी 
जीवनाचे तेच एकमेव धृवसत्य आणि गतितत्त्व 
आहे. प्रेमाखरीज जीवन नाही, समाज नाही अश्ली 
त्याची अविचल निष्ठा आहे. मानवी इतिहासाने 
त्याला हाच धडा शिकविलेला असतो. कारण इति- 
हासाकडे बघण्याची त्याची दृष्टीही वेगळीच असते. 
आजपर्यंत मानवी इतिहासाच्या वाटचालीत जुलूम, 
जबरदस्ती, रक्‍तपात आणि हिंसा या मार्गांचा सतत 
वापर झालेला असला तरी त्या मार्गानी समस्या 
सुटलेल्या नाहीत हेही एक तितकेच महत्त्वाचे ऐति- 
हासिक सत्य आहे. हे सत्य बघण्यासाठी नव्या 
दृष्टीची आणि धेर्याची गरज असते. कारण ते सत्य़ 
बघितल्यानंतर जुन्याच मळवाटा चोखाळण्याचे 
स्वातंत्र्य उरत नाही. आपल्या मार्गाचाच मुळातून 
पुनविचार करावा लागतो व त्यासाठी अचाट मनो- 
धेर्याची गरज असते. गांधींच्या ठिकाणी हे 
धेये असल्यामुळेच त्यांना हे जाणवले की, “ सर्वे 
सुसंघटित समाजाचा पाया अहिसाधम हा आहे. 
आजूबाजूला सववत्र विनाश चालू असतानासुद्धा 
त्यामध्ये जीवन टिकाव धरून राहते यावरून विनाशा- 
हनही श्रेष्ठ असा एक ' ईश्‍वरी नियम असला 
पाहिजे असे मळा दिसून आले. ” असा नियम 
असला तरच सुसंघटित समाजाची उपपत्ती लागू 
शकते आणि जीवन जगण्यालायक बनते. मानवी 
इतिहासाकडे आणि सामाजिक विकासाकडे 


अनुक्रमणिका 


ज्ञानेवारी, १९८५ 


वघण्याची गांधींची ही एंक विशिस्ट दृष्टी 
होती. मानवाच्यां सांमूहिक वं सांस्कृतिक 
जीवंनांचे अधिष्ठान अहिसेखेरीज दुसरे असूच 
शकत नाही ही त्यांची अवलोकनावर आधारलेली 
शास्त्रीय निष्ठा होती. यो मुह्याकडे फारसे गांभी- 
यांने लक्ष देण्यात आलेले दिसत नाही. अहिंसेचा 
विचार आपण प्रायः एक प्रकारच्या डायलेक्टिकल 
पद्धतीनेच करतो. आअहिसेच्या अव्यवहायंतेविषयी 
सांगताना हिसा ही मानवी जीवनाचेच कसे एंक 
अविलग अंग आहे हे आपण सांगतो तसे करताना 
जीवशास्त्रीय आणि नैसगिक अंशी उंदाहरणे देतों व 
मुहा स्पष्ट करतो. अलीकडच्या काळात सॉरेल, 
मार्क्स आणि सार्त्रे यांनीही असेच केले आहे. यांपैकी 
मार्क्सेला हिसेचा पुरस्कर्ता मानता येणार नाही हे 
खरे आहे. तथापि, समाजपरिवर्तनाच्या प्रक्रियेत 
हिसा अटळ ठरू शकते एवढे त्याने मानले आहे. 
आणि म्हणूनच वर्णसंघर्ष हा क्रांतीच्या बाबतीत 
सुईणीची भूमिका बजावतो असे म्हणून या प्रक्रियेत 
हिसा असूही शकेल व नसूही शकेल, असे तो 
सांगतो आणि. असलीच तर ती मुलाचा जन्म 
होण्याच्या प्रक्रियित जशी ह्सिा अटळ असते, 
तयाप्रमाणे अटळ राहील असे माक्‍संने ध्वनित केले 
आहे. समाजपरिवतंनाच्या प्रक्रियेतील हिसेचे समथन 
करताना माक्स एक जीवशास्त्रीय दृष्टान्त देतो हे 
या ठिकाणी लक्षात घ्यावयास हवे. तकेशास्त्राच्या 
भाषेत सांगावयाचे झाल्यास यात एक कॅटेगोरिकल 
फॅलप्ती दडलेली आहे. दोन अगदी भिन्न अशा 
कोटींमधील प्रक्रियांना एकाच कोटीमधील समजन 


त्यांना सारखेच नियम लागू करायचे ही एक तर्क- 
शास्त्रीय चूक आहे. । 


णा त्यातून पुढे अनेक तात्त्विक दोष 
नमाण होतात. नियतिवाद हा त्या दोघांपेकीच ए 

आहे. माक्‍संप्रमाणे सॉरेल यानेही हिसा हा पाकतिक 
जावनाचा कायदा असल्याने तो समाजक्रातीच्या 
प्रक्रियेतही अनिवार्य मानला आणि सात्रेने हिसे 
खेरीज री नाही अशी भूमिका घेतल्याने क्रांती 
मध्ये हिसा अटळ मानली. या तिन्ही विचारवंतांच्या 
मांडणीत एकचएक दोष आहे व तो वर सांगितलेल 
कटेगॉरिकल फॅलसीचा आहे. या उलट, गांधीच 


अहिसेला मानवाच्या सामूहिक, सांस्कृतिक आणि 


| 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


| 
गांधींचा अहिंसाविचार क प्र 


वं ; 
(22.1 २७ ७ ०” >“ क्ट “ 


आंध्यांत्मिक जीवंनांचो धर्म मानले. पर्यायाने मागील 
तकदोषापासून त्यांची आपोआपचं सुटका झोली. 
दुसरे असे को, त्यांच्या विचारात कर्त्याच्या 
संकल्पशक्‍तीला आणि स्वायत्ततेला पूर्ण वाव राहतो. 
इतकेच नव्हे तर अहिंसेच्या संदर्भातील अपयशाचे 
समर्थन करताना कुठल्याही जीवशास्त्रीय अगर 
प्राकृतिक नियमांची कास धरण्याची त्यांना गरज 
पडंत नाही. त्यांच्या विचाराने हे अपयश एक तर 
व्यंक्तिंगंत॑ मर्यादांच्या पोंटी निर्माण होऊ शकते, 
किवा अहिसक संघर्षाच्या तंत्राचा चूकीचा वापर 
क्रेल्यानेंही पदरी पडूं शंकतें, या भूमिकेमुळेच अंगदी 
नौआखलीतील हिसांचारांच्या भीषण वणव्याच्या 
ज्वाळांनी होरपळून निघंत असतानासुद्धा आपल्या 
अंपयशाची शांतपणे मीमांसा करतांना त्यांनी जो 
दोौंपं दिला तो स्वंतःच्या चृकोच्या तंत्राला दिला. 
हिसांचारांनें त्यांचा अह्सिंवरील विइंवास डळमळीत 
झाला नाही. उलटपक्षी ते म्हणतात, “ माझ्या तंत्रत 
काहीतरी चूक झाली असावी. या जाणिवेमुळे माझी 
निष्ठा अधिकच बळकट झाली." कर्त्यांचे स्वातंत्र्य 
आणि कर्त्याचे उत्तरदायित्व या दोन्ही गोष्टींचे 
गांधींना किती सूक्ष्म भान होते याची यावरून 
कल्पना यावी. 
सदास्त्र क्रांतिकारी आणि गांधीजी 

तेव्हा, नकारात्मक आणि भावात्मक अशा दोन्ही 
अंगांनी गांधींचा अहिसाविचार टिळकांच्या त्या- 
संबंधीच्या भूमिकेपेक्षा फार मोठ्या प्रमाणात भिन्न 
आहे हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. हे लक्षात न 
घेतल्याने अनेक घोटाळे होतात. अनेकदा जे साम्य 
दिसते ते अगदी वरवरचे असते. कारण त्या साम्याच्या 


मागील दोघांच्या भूमिका कमालीच्या वेगळ्या 
असतात. उदाहरण द्यायचे झाल्यास सहस्त्र क्रांति- 
कारकांच्या चळवळीसंबंधाने टिळक आणि गांधी 
यांनी जी भूमिका घेतली होती तिचे घेता येईल. 
गांधींचा या चळवळीला पाठिंबा नव्हताच, टिळकां- 
चाही या चळवळीला पाठिंबा आणि आश्रय नव्हता 
असे न. चि. केळकरांचे म्हणणे मान्य केल्यास 
दोघांच्याही भूमिका सारख्याच होत्या असे म्हणता 
येईल. परंतु हे विधान फार तर अर्धसत्य आहे असे 
म्हणावे लागेल. याचे फारण सदास्त्र क्रांतिकारकांच्या 
चळवळीला पाठिंबा न देण्यामागे दोघांच्याही भूमिका 
अगदी वेगवेगळ्या होत्या. टिळकांच्या दृष्टीने रण- 
न. भा. २ 


अनुक्रमणिका 


>. 
२ फर 


० धक 3” 
नीतीम'धील एक पवित्रा या मैवत्प्मचे--प्पसस्थिंतीच्या 
त्या विशिष्ट संदर्भात इंग्रजांशी सशस्त्र संघर्ष करणे 
मूंखंपणांचे होते. कुठल्याही आतंकवादी विरोधाला 
दडपून टाकणे इंग्रजांच्या हातचा मळ आहे याची 
त्यांना जाणीव होती. सन १८५७ पासून तर थेट 
वासुदेव वळवंत फडक्यांच्या वंडापर्यंत सदास्त्र विद्रो- 
हाचा सगळा इतिहास आणि त्या इतिहासाची 
शोकांतिका टिळकांच्या नजरेसमोर होती. आणि 
म्हणून सारासारविवेक करता हा मार्ग यशस्वी 
होण्याचा संभव नगण्य होता असे त्याच अनुमान होते. 
यातूनच त्यांनी पाठिबा न देणेच श्रेयस्कर मानले. 
आता गांधींचा सशस्त्र मार्गाला जो विरोध होता तो 
या कारणांमुळे होता काय? या प्रश्‍नाचे उत्तर 
नकारार्थी आहे हे तर स्पष्टच आहे. परंतु कुठल्याही 
सशस्त्र क्रांतिकारकाचे वकीलपत्र मी घेऊ शकत 
नाही असे ज्या वेळी ते म्हणतात, त्या वेळी त्यांच्या 
मतात व्यावहारिक किवा रणनीतीचे आधार नसतात. 
कुठल्याही परिस्थितीत मी खून आणि हिसक मार्ग 
यांचे समर्थन करू शकत नाही, मग या मार्गाचा 
अवलंब ज्या ध्येयासाठी करण्यात आला ते ध्येय 
किती का श्रेष्ठ असेना, ही त्यांची भूमिका होती. 
श्रेष्ट ध्येयासाठी अशा मार्गाचा अवलंब करण्यात 
कुठेतरी भयंकर चूक होते असे त्यांचे मत होते. 
यात कुठेतरी नेतिक प्रमाद आहे असे त्यांना वाटे. 


आणि म्हणूनच “ सुळावर गेलेल्या क्रांतिकारकाचे 


जीवन कोकरासारखे म्हणजेच येशू स्त्रिस्तासारखे 
निष्कलंक असले तरच त्या देश्यासाठी त्या जीवनाचा 
काही फायदा होतो”, असे त्यांनी म्हटले आहे. 
“ आजपर्यंत स्वातंत्रय आणि स्वायत्तता यांच्या 
अविवेकी आणि आंधळ्या भक्तांनी खुन्याचा खंजीर, 
विषाचा चपक, बंदुकधाऱ्याचे काडतूस आणि भाला 
यांसारख्या हिसक साधनांचा उपयोग केला आहे. 
त्यांचे समर्थन करणे कसे शक्‍य आहे ? एका सेता- 
नाच्या विरोधात सशस्त्र कटकारस्थाने करायची 
म्हणज एका सेतानाला दुसर्‍या संतानाशी लढायला 
लावण्यासारखेच आहे.” गांधींची ही भूमिका आप- 
ल्याला पटते किवा नाही हा प्रश्‍न नाही. मुख्य प्रश्‍न 
आहे तो हा की, जरी टिळक आणि गांधी यांच्या 
भूमिकांत साम्य दिसत असले तरी ते केवळ वरवरचे 
आहे. या साम्याच्या बुडाशी जीवनदृष्टीचे जे मह- 
दंतर आहे ते लक्षात घेणे या ठिकाणी महत्त्वाचे 


१-2 मेड 
ज्ञ डु ळात 


"नेप नियतन 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


१० 


आहे. एखादा उपयोगितावादी आणि आपण स्वतः 

यांतील भेद गांधीजींनी जो आवर्जून स्पष्ट केला 

आहे त्याचेही कारण हेच आहे. 

रिक्रूटभरती, पाकिस्तानी आक्रमण इत्यादी 
गांधीजींच्या अहिसाविचारातील हे बारकावे 

लक्षात घेतले तरच त्यांच्या अनेक निणंयांसंबंधी 

आपल्या मनात ज्या शंका निर्माण होतात त्यांची 


उत्तरे मिळण्याचा संभव आहे. पहिल्या महायुद्धाच्या 
वेळी त्यांनी केलेली रिक्तूभरती हा असाच आक्षे- 


पाहें मानला गेलेला निर्णय म्हणून अनेकदा सांग- 
ण्यात येतो. गांधींनी आपली भूमिका स्पष्ट कर- 
ण्याच्या दृष्टीने जो तक या संदर्भात पुढे मांडलां 
आहे तो अभ्यसनीय आहे व पटणाराही आहे. 
त्या काळी आपण ब्रिटिश साम्राज्याचे एक नागरिक 
आहोत अशी गांधींची भूमिका होती. त्यामुळे एका 
बाजूला नागरिकाचे कर्तव्य आणि दुसरीकडे अहिसे- 
वरील निष्ठा असा संघष गांधींच्या मनात होता. 
ब्रिटिश सरकार जे काही करीत होते ते प्रामाणिक- 
पणे करीत होते अशी त्या काळी त्यांची समजूत 
होती. त्या सरकारात जरासा आडमुठेपणा आणि 
बेदरकारपणा होता हे खरे; परंतु त्या सर- 
कारच्या अडचणींचा विचार करता ते पुर्णाक्ाने 
वाईट आणि टाकाऊ आहे असे त्या वेळी त्यांना 
वाटत नव्हते. अश्या परिस्थितीत एखाद्या समजूतदार 
नागरिकाने जे करावयास हवे तेच गांधींनी एक 
नागरिक या नात्याने केले. ब्रिटिश सरकारविषयीचे 
आपले मत त्यांनी नंतर बदलविले, तरी त्या विशिष्ट 
संदर्भात आपण चुकीचा निर्णय घेतला असे गांधींना 
पुढेही कधी वाटले नाही हे विशेष. याचे कारण हेच 
आहे की, नागरिकत्व ही एक भूमिका आहे असे 
मानून गांधींनी निर्णय घेतला होता. या भमिकेचा 
त्याग करणे अशक्‍य नाही. परंतु त्याचा अर्थ सर- 
कारी असहकार करण्याची भूमिका स्वीकारणे 
असा होतो. ती भूमिका नंतरच्या काळात गांधींनी 
धारण केली हे आपण जाणतोच. परंतु तसा संकल्प- 
पुर्वेक व विवेकपुर्ण असा निर्णय घेणे आव्यक असते. 
जोपयंत असा निणंय घेतला नाही तोपर्यंत नाग- 
रिकाची भूमिका आणि एका लोकद्याही व्यवस्थे- 
मधील नागरिकाचे उत्तरदायित्व अशी दोन्ही बंधने 
नागरिकाला मान्य करणे भागच आहे. लोकशाही 
म्हणजे जर जबाबदारीचे शासन असेल तर नागर 


नवभारत 


जानेवारी, १९८५ 


रिकाला जीपर्यंत॑ त्यांने नार्गरिंकत्वोंच्या भूमिकेचा 
संकल्पपूवेक त्याग केलेला नाही तोपर्यंत स्वतःच्या 
जबाबदार्‍या टाळणे कसे शक्‍य आंहें ? भौरतोलां 
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारतीय नागरिकानेही 
हीच भूमिका घ्यायला हवी अश्ली अपेक्षादेखील 
गांधींनी व्यक्त केली आहे. प्रत्येक व्यक्ती जर 
ऊठसूट आपल्या मनानेच वागू लागली आणि सर- 
कारच्या दरेक निर्णयाचे आपल्या तराजूत मोजमाप 
करू लागली तर कुठल्याही लोकशाही राष्ट्राचा 
कारभार व्यवस्थितपणे चालूं शकणार नाही है 
गांधींनी परोंपरीने स्पष्ट केलेले आहे. “ स्वराज्यांत 
लोकप्रतिनिधी निवडताना मी काळजी घेईन; परंतु 
एकदा निवडल्यानंतर मी त्याचा निणेय अधिका- 
धिक बाबंतीतं शिंरोंधार्य मांनीन '' अंशी गांधींची 
भमिका होती. या त्यांच्या भूमिकेचे अगदी सुसंगत 
असे प्रत्यंतर पुन्हा येते ते म्हणजे फाळणीनंतर 
पाकिस्तानी आक्रमं॑णोच्यां वेळी ! हौसुद्धा एंक 
आक्षेपाची जागा असल्याने गांधींची त्या वेळची 
भूमिका काय होती, ते बघणे आवश्यक आहे. 
गांधीजी म्हणतात, “ सर्व प्रकारच्या युद्धाला मी 
सदोदित विरोधच करीत आलो. परंतु पाकिस्तान- 
पासून न्याय मिळविण्याचे सारेच उपाय जर थकले, 
सिद्ध करून दिलेली चूकही, पदरात घातलेले पापही 
साहील तर हि बल णाने ताकवूलच करीत 
करण्याखेरीज दुसरे गत्यंतर राहणार ही काच 
म्हणजे थट्टा नाही. यद्ध कोणालाही अचि न डक 
मार्ग विनाशाचा आहे परंतु मिती शा 
मी कधीच कुणाला | सांगणार वय क्य टर कय 
आपल्या इच्छेप्रमाणे सरकारला ळक पाती 
माझा मार्ग विचाराल तर तो ोळुनी- 

् निराळा आहे. मी 


ईश्वराचा उपासक आहे आणि सत्य, अहिसा हे माझ्या 
ईश्वराचे स्वरूप आहे.” कुठल्य 


भूमिका स्पष्ट केली आहे. हिंदी सं 
स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व असलेली 


भारतीय नागरिकाच्या भावनेचे प्रतिविब पडाव 
हवे. त्याचे निर्णयही भारतीय 


गांधींची भूमिका होती. हिंदी संघराज्याने ' आपल्या? 


निर्णयाची अमलबजावणी करावी अशी आपेक्षा 
त्यांनी कधीच मनात बाळगली नव्हृती. अशा परि- 


गांधींचा अहिंसाविचार 


स्थितीत गांधींच्या अहिसेचे काय होणार ? असा 
प्रश्‍न कुणी विचारू शकेल. एडगार स्नोने विचार- 
लेल्या एका प्रश्‍नाला गांधींनी ज उत्तर दिले आहे, 
ते या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. “स्वातंत्र्योत्तर काळात 
भारत सैनिकीकरण करील काय आणि युद्धनीतीचा 
अवलंब करील काय?” हा स्तोचा प्रश्‍न होता. 


उत्तरादाखल गांधीजी म्हणतात, “ स्वतंत्र भारत 
सैनिकीकरणाचे धोरण स्वीकारील को अहिंसेचे हे 


सांगणे मला शक्‍य नाही. परंतु भारताला अहिसेकडे 
वळविणे जर मला शक्‍य झाले तर मी ते अवद्य 
करीन. चाळीस कोटी जनतेला जर मी अहिसेच्या 
दिझ्ञेने वळवू शकलो तर ती एक महान गोष्ट ठरेल, 
एक आइचरयंकारक परिवतंन ठरेल. “ यावर एडगार 
स्नोने आणखी एक टोकदार प्रश्‍न विचारला आहे, 
“ पण आपण संविनय कायदेभंगाच्या मार्गाने या 
सैनिकीकरणाला विरोध तर नाही ना करणार?" 
यावर गांधी म्हणतात, “ माझी तशी मुळीच इच्छा 
नाही. स्वतंत्र भारताच्या इच्छाशक्तीचा सविनय 
कायदेभंगाने मी विरोध करू शंकत नांही. ते संपूर्ण- 
पणे चुकीचेच ठरेल. '" गांधींच्या अहिसाविचाराचे 
एक अभिन्न अंग जो “ भूमिकाविचार ' अगर 
“ मर्यादाविचार ” त्याचे स्थान किती महत्त्वाचे 
आहे याची वरील विवेचनावरून कल्पना येईल. 
दुदैवाने याच्याकडे अनेकांनी दुलंक्षच केले आहे व 
त्यामुळेच त्यातून अनेक अपसमजही निर्माग झालेले 
दिसतात. 
गांधी आणि काँग्रेस 

आपल्या सवे ध्येयधोरणांच्या संदर्भात काँग्रेस व 
गांधी अगदी एकरूप होते ही समजूतदेखील या 
गांवढळ अपसमजाचाच एक भाग आहे. गांधी आणि 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस यांच्या परस्परसंबंधांचे जे 
सखोल, सूक्ष्म आणि मामिक असे विश्लेषण निर्मल- 
कुमार बोसांनी आपल्या पुस्तकात केले आहे, ते 
वाचल्यानंतर अशा स्वरूपाचा भ्रम वस्तुत: क्षणभरही 
टिकू नये. तसेच अहिसेला प्रतिकूल असणाऱ्या 
काँग्रेसच्या सवच धोरणांना किवा निर्णयांना जणू 
गांधींचा पाठिबा होता असा समज करून घेणेदेखील 
किती चुकीचे आहे याचीही या पुस्तकावरून फार 
चांगली कल्पना येते. वस्तुतः गांधीजी आणि काँग्रेस 
संघटना यांच्यातील परस्परांच्या संबंधाचे स्वरूप 
फार मोठ्या प्रमाणात एक प्रकारे “ डायलेक्टिकल ” 


अनुक्रमणिका 


११ 


होते असेच म्हणावे लागते. गांधींनी कांग्रेसचे नेतृत्व 
केले हे विधानसुद्धा एका मर्यादित अर्थानेच आणि 
काही मर्यादित काळापुरतेच पूर्णपणे मान्य करता 
येईल. फार काय', गांधींची अहिसादेखील काँग्रेसने 
जी मान्य केली होती, ती राजकीय धोरणाचा एक 
भाग म्हणूनच मान्य केली होती. या ढळढळीत 
वस्तुस्थितीकडे आपण काणाडोळा करून चालणार 
नाही. हे जर आपण नीट जाणले नाही तर १९३८ 
मध्ये दिल्ली येथील काँग्रेस वकिग कमिटीच्या सभे- 
समोर काँग्रेसने संपुण अहिसेचा एक तत्त्व या नात्याने 
स्वीकार करावा अशी जी सूचना गांधींनी मांडली 
होती तिचा स्वीकार करण्याच्या बाबतीत जे विलक्षण 
टाळाटाळीचे धोरण काँग्रेसने सुमारे दोन वर्षेपर्यंत 
सतत चालविले होते त्याची आपल्याला नीट संगती 
लागणार नाही. काँग्रेस वकिग कमिटीचे मन वळ- 
विण्यात मला यश आले नाही अशी कबुलीही. दर- 
म्यानच्या काळात गांधींनी एका लेखाद्वारे व्यक्‍त 

ली होती. वर्धा निवेदन म्हणून प्रसिद्धी पावलेला 
काँग्रेसचा ठराव गांधींच्या इच्छेच्या पूणपणे विरो- 
धात होता. १९४० च्या जुलेमध्ये या निवेदनावर 
पुनरच विचार करण्यात आला. या वेळी अध्यक्ष 
मौलाना अबुल कलम आझाद यांनी जे निवेदन सादर 
केले त्यातील काहा वाक्ये काँग्रेस पक्ष आणि गांधीजी 
यांच्या संबंधावर प्रकाश टाकणारी आहेत. निवेद- 
नाच्या अखेरीस मोलानासाहेब म्हणतात, '' सठस्त्र 


प्रतिकारातळी विफलता लक्षात आली असली 
तरी, मानवी स्वभाव उस्त्रबललावरचा आपला 


अवलंब सोडण्यास तयार नाही हेही आपणास दिस- 
तेच आहे. त्यामुळे आपण शस्त्रबलाची कास सोडर्ल 
तर ती चूक ठरेल. महात्माजींना साऱ्या जगाला 
अहिसेचा संदेश द्यावयाचा आहे. तेव्हा त्यांनी 
अहिसिेचा प्रचार करावा हे त्यांचे कतंव्यच आहे. 
परंतु भारतीय राष्ट्राचे प्रतिनिधी म्हणून आपण या 
राष्ट्रसभभेत जमलो आहोत, हे आपल्याला विसरून 
चालणार नाही. राजकोय स्वातंत्र्य मिळविण्याची 
प्रतिज्ञा केलेला काँग्रेस हा एक राजकोय पक्ष आहे. 
जागतिक शांतता प्रस्थापित करण्याचे काम करणारी 
ती संस्था नाही. आमच्यापैकी बहुतेकांना असे 
वाटते की, देशात फार मोठीं बंडाळी माजली 
किवा आपल्या राष्ट्रावर आक्रमण झाले तरी 
कोणत्याही प्रकारच्या हिसेचा आश्रय न घेता 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


सगणव णकीकृत 


१२ 


त्यांचा आम्ही अहिसेनेच प्रतिकार करू असे घोषित 
करण्यातली गंभीर जबाबदारी स्वीकारण्याएवढी 
आपली तयारी झालेली नाही.” मोलानासाहेबांचे 
शब्द पुरेसे बोलके आहेत. गांधींनी प्रतिपादिलेली 
अहिसा आणि काँग्रेसने आणि पर्यायाने भारतीय 
जनतेने स्वीकारलेली अहिसा या एकच नव्हेत एवढे 
जरी यावरूनं ध्यानात आले तरी गांधींच्या अहिसा- 
विचाराची चिकित्सा अधिक न्याय्य पद्धतीने करण्यास 
मदत होईल. ज्याला आपण अहिसक संघर्ष समजलो 
तो निःशस्त्र प्रतिकार होता. तो दुर्बेलांचा शस्त्र- 
विहीन प्रतिकार होता. या लढ्यातील अहिसा केवळ 
नामधारी होती याची जाणीव गांधींनाही ४६-४७ 
मध्ये झालेल्या व्यापक हिसाचारामुळे प्रकर्षाने झाली. 
“ ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध केलेल्या गेल्या तीस वर्षांच्या 
लढ्यामध्ये अहिसेसंबंधीचे खरोखर आकलन लोकांना 
झालेच नाही ! त्यामुळे गेल्या एका पिढीच्या काळात 
झालेल्या लढ्यांत लोकांनी अत्यंत अनुकरणीय अशा 
सहनशीलतेने जी शांती राखली ती अंतरातून झालेल 
शांती नव्हती. तो जो दडपून राहिलेला प्रक्षोभ, 
त्याला ब्रिटिश सत्ता जाताच वाव मिळाला. तो 
मग जातिजातींतल्या अत्याचाराच्या रूपाने बाहेर 
पडला. विद्वेष नाहीसा कधीच झाला नव्हता. तो 
ब्रिटिश संगिनीमुळे दबून राहिला होता.” “माझ्या 
बाबतीत जे काय स्पष्टपणे घडून आले ते हे 
की, माझ्या अहिसेच्या तंत्रात काहीतरी महत्त्वाचा 
दोष राहिला आहे यांचा मळा शोध लागला...... 
अहिसेच्या तंत्रात मला अपयश आले म्हणून खद 
अहिसेवरील माझ्या श्रद्धेत मुळीच कमतरता येण्याचे 
कारण नाही. उलट, ती श्रद्धा तंत्रातील संभाव्य 
दोष दिसून आल्यामुळे अधिकच दृढ झाली आहे.” 
आपल्या या आत्मचितनातून गांधींनी आपल्या अप- 
याची जी मीमांसा केळी आहे तिचे त्यांच्या 
अहिसाविचाराच्या संदर्भात दुहेरी महत्त्व आहे 
एक तर भारतीय जनतेने काय किवा काँग्रेस पक्षाने 
काय, ज्या अहिसेचा स्वीकार केला होता ती गांधी- 
जींना अभिप्रेत असलेली अहिसा नव्ह्ती. तिचा गाभा 
उपयोगितावादाचा किवा एक्सपिडियन्सीचा होता. 
त्यामुळे गांधींना ती मान्य होती असे समजणे चक 
ठरेळ. या बाबतीत गांधीजींनी आवळी जवाबदारी 
नाकारलेली नाही तथापि,त्यांच्या अहिसाविचाराच्या 
यथाथ आकळनासाठी वरीळ महत्त्वाचा भेद करणे 


नेवभारत 


जानेवारी, १९८५ 


आवद्यक आहे. दुसरे असे की, गांधींनी आपल्या अप- 
यशाला आपल्या तंत्रातील दोष कारणीभूत मानला 
आहे. त्यामुळे त्यांची अह्सिवरील निष्ठा डळ- 
मळीत होण्याऐवजी अधिक कणखर झालेली आहे. 
हा तंत्रगत दोष कोणता ? अहिसेच्या बाबतीत तंत्र- 
गत दोष आणि तांत्रिक दोष असा काटेकोर 
भेद करणे शक्‍य आहे काय ? या अपयक्षाच्या 
मीमांसेतून गांधींना नेमके काय ध्वनित करावयाचे 
आहे ? इत्यादी प्रश्‍नांचा विचार व्हायला हूवा. 
सत्य, अहिंसा आणि आत्मराद्धी 

“ तंत्रातील दोष ” ही कल्पना आपल्याला पुन्हा 
एकदा गांधीजींच्या साधकाच्या भूमिकेची आठवण 
करून देते. साधनेचा संबंध प्राय: आपण अध्या- 
त्माशी जोडत असतो. त्यामुळे त्या शब्दाला आध्या- 


त्मिक आशयाचे एक वलय प्राप्त झालेले आहे. 
गांधीविचाराच्या दृष्टीने या गोष्टीला विशेष 
महत्त्व आहे. कारण जेव्हा जव्हा गांधींनी मानवी 
जीवनाच्या परमोच्च नि:श्रेयसाचा विचार मांडला 
आहे, त्या दरेक वेळी त्यांनी तो विचार '' मोक्ष- 
प्राप्ती ”, ' आत्मसाक्षात्कार ”, “ सत्याचा साक्षा- 
त्कार ” इत्यादी भारतीय आध्यात्मिक परंपरेला 
चिरपरिचित अद्या शब्दांच्या आणि संकल्पनांच्या 
चौकटीतच मांडला आहे. आपण स्वत: राजकारणा- 
कडे जे खेचलो गेलो तेसुद्धा आपल्या सत्याच्या 
पुजेमुळे असे त्यांनी स्वत:विषयी सांगितले आहे. 
विठवव्यापी सत्याच्या साक्षात्कारासाठी जीवमात्रा- 
विषयी आत्मवत प्रेम बाळगण्याची आव्यकता 
आहे. आणि असे जर असेल तर जीवनाचे कोणतेही 
क माय त्या प्रेमक्षेत्राच्या वाहेर राहू शकत नाही. म्हण- 
नेचधमाचा राजकारणाशी संबंध नाही असे म्हणणा- 
राना धमच कळत नाही असे ते म्हणत असत. या 
भूमिकेच्या सोबतच गांधींना असेही वाटत असे की 
शि सत्याचे संपुर्ण दर्शन या देहात तरी अशक्‍य आहे. ' ' 
दहू मुळात क्षणभंगुर. त्यायोगे नित्य आणि श्ाढवत 
अश्या सत्याचा साक्षात्कार होणे कसे शक्‍य आहे ? 
माणसान ज्याला आपल्या जीवनाचे अंतिम सार्थक 
मानळ ते जर “याचि देही याचि डोळा 0 प्राप्त 
होणार नसेल तर त्याच्या हाती काय शिल्लक 
राहते ? “ त्या अंतिम ध्येयाच्या शोधाची साधना 
हेच या प्रश्‍नाचे एकमेव उत्तर असू शकते. आणि 
म्हणूनच साधकाने आपले संपुर्ण जीवन त्या अंतिम 


ल ] 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


गांधींचा अहिंसाविचार 


सत्याच्या दर्शनासाठी सर्वार्थाने अनुकूल करणे हीच 
साधकाची साधना ठरते. सत्यमय व्यवहाराखेरीज 
सत्याच्या साक्षात्काराची आपण कल्पनाही करू 
शकत नाही आणि अहिसेखेरीज सत्यमय व्यवहार 


असंभव आहे. त्यामुळे सत्य आणि आअहिसा या जणू 
एकाच नाण्याच्या दोन बाजू ठरतात सत्याच्या 


साक्षात्कारासाठी अहिसा आणि सत्य यांवरील 
अविचल निष्ठा अनिवार्य असली तरी तेवढ्याने 
भागते असे मात्र नाही. कारण अहंतेचा निरास 
झाल्याखेरीज, संपूर्ण अहंकार विरून गेल्याखेरीज 
खऱ्याखर्‍या आत्मौपम्याची निमितीच अशक्य आहे 
आणि म्हणनच चित्तशुद्धीची गरज आहे. व्यक्तीचे 
चित्ताकाशह निवॅर, निविकार, द्वेषरहिंत झाले 
तरच अस्सल अहिंसक आचरण घडण्याची शक्‍यता 
आहे आणि म्हणून आत्मशुद्धीची अखंड आव्यकता 
आहे. तेव्हा सत्य, अहिंसा आणि आत्मशुद्धी ही 
साधकाची वैशिष्ट्ये आहेत. तीच त्याची साधना 
आहे. आत्मशुद्धीची अवस्था गांधींच्या मते एखादी 
अभावाची अगर पोकळीची अवस्था नाही. शुद्ध मन 
याचा अथे उचित विचारांनी युक्‍त असे मन. उचित 
विचार म्हणजे उचित योजना अगर आणखी नव्हे. 


ती मनाची एक भावयुक्त अशी अवस्था आहे. 


गांधींच्या दृष्टीने याला फार महत्त्व होते. कारण 
नैतिक आचरणाचे मूल्यांकन त्या आचरणाच्या बाह्य 
अथवा व्यक्‍त स्वरूपावरून करण्यापेक्षा त्या आचरणा- 
मागील ज्या मानसिक प्रेरणा आहेत त्यांच्यावरून 
करण्यात यावे असे गांधींचे मत होते. एखादी कृती 


तिच्या व्यक्‍त स्वरूपावरून अनेकदा योग्य अथवा. 


नैतिक ठरू शकेल. परंतु तीच कृती जर अनुचित 
विचारातून अगर भावनेतून निर्माण झाली असेल 
तर ती नैतिकदृष्ट्या गेरच मानायला हवी अशी 
गांधींची भूमिका होती. कृतीचे नेतिक औचित्य- 
अनौचित्य त्यामागील मनोभमिकेवर अवलंबून असते 
व त्यामळेंच अनेकदा क्रूषी, तपस्वी, योगी यांच्या 
सारख्यांच्या बाह्य आचरणाचे यथायोग्य आकलन 
सर्वसामान्य माणंसाला होऊ शकत नाही. अश्या थोर 
व्यक्तीचे आचरण बाह्ात: जरी कधीकधी “ हिसक 
वाटले, तरी ते अहिसक ठरू शकते आणि सर्वे- 


सामान्य माणसाचे बाह्यात्कारी अहिंसक वाटणारे 
वर्तनसुद्धा त्या व्यक्‍तीच्या मनोभूमिकेच्या संदर्भात 


हिंसक असू शकते. असे असल्यामुळेच साधकाच्या 


अनुक्रमणिका क. 


१३ 


दृष्टीने आत्मशुद्धी आणि उचित विचार यांना 
अनन्यसाधारण असे महत्त्व प्राप्त होते. जीवनातील 
कसोटीच्या प्रसंगी वर्तनाची दिद्या ठरविण्यासाठी 


या सदगणांचा जण होकायंत्रासारखा उपयोग होतो 
कारण “ मनाला उचित विचारांची सवय लागली 


की, उचित कृती आपोआप घडते... उचित विचार 
नसेल तर अहिसेत श्रद्धची- किवा निष्ठेची म्हणा- 
प्राणभूत शक्‍ती कधी येणार नाहो. तसेच जो मनुष्य 
नित्प उचित विचार करणारा नाही (त्याला त्याची 
इच्छा असली तरी) अमुक वेळी आपण यथोचितच 
वागू असा भरवसा बाळगता येणार नाही.” 
साधकाच्या चित्तवृत्तीच्या शुचितेवर इतका भर 
देण्याचे एक कारण असेही असू शकते कौ, अहिसक 
आचरणासंबंधी कुठलेही साचेबंद समीकरण सांगता 
येणे शक्य नाही याची गांधींना जाणीव होती. 
अहिसेचा मार्ग किती कठिण आहे ते त्यांनी वारंवार 
सांगितले आहे. एका ठिकाणी ते म्हणतात, “डोंबारी 
ज्या दोरीवर नजर खिळवूनच चाल शकतो, त्या 
दोरीपेक्षाही सत्य-अहिसेची दोरी सूक्ष्म आहे. थोडा 
जरी गाफीलपणा झाला तरी पडलोच समजा. क्षणो- 
क्षणी साधना करीत राहिल्यानेच त्यांचे दशन 


ठायचे. ” अज्षा परिस्थितीत परीक्ष ची वेळ आली 
असताना अहिसक आचरणाचा निर्णे अनेकदा 


व्यक्तिनिष्ठ निर्णयच ठरत असतो. चित्तशुद्धी 
आणि उचित विचार यांच्या साधनेने व्यक्‍तीच्या 
इंद्रियांना जणू तसे वळणच पडले असते असे 
मानावे लागते. तथापि, वतेनविषयक निणंय घेणे 
ज्या वेळी अतिशय कठिण होऊन बसते, त्या वेळी 
अहिसेच्या साधकाला अखेरीस त्याच्या अन्तरा- 
त्म्याच्या आदेशाला स्मरूनच निर्णय घेणे भाग 
असते. “ निमळ अन्तःकरणाला ज्या वेळी जे वाटेल 
ते सत्य, आणि त्या सत्यातूनच सरळ अहिसा निष्पन्न 
होते '' असे मानणे भाग पडते. म्हणनच अन्त:कर- 
णाच्या निर्मळतेची, चित्ताच्या शुद्धतेची गांधींना 
इतको पराकोटीची गरज वाटत होती. पाउचात्त्य 
नीतिविचारातही सद्सद्विवेकबुद्धीच्या आदेश्याला 
स्मरून वतेनविषयक निणय घेण्यासंबंधीचा विचार 
आढळतो. परंतु चित्तशुद्धीचा गांधींचा आग्रह जर 
आपण नीट ध्यानात घेतला तर त्यांच्या विचाराचे 
वेगळेपण आपल्या लक्षात येईल. गांधींना या ठिकाणी 
जे अभिप्रेत आहे, त्याला आचार्ये जावडेकरांनी 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


१४ 


“ साधकाचे आत्मप्रामाण्य ' असे म्हटले आहे. सिद्ध- 
पुरुषाच्या आत्मप्रामाण्याचा भारतीय तत्त्वविचाराला 
परिचय आहे. परंतु साधकाच्या आत्मप्रामाण्याचे 
गांधीप्रणीत प्रमेय म्हणजे पारंपरिक विचाराला 
गांधींनी दिलेली एक क्रांतिकारी देणगी आहे हे 
आचार्य जावडेकरांचे मत गांधींच्या अहिसाविचा- 
राच्या संदर्भात अतिशय मोलाचे आहे. स्वानुभवाच्या 
पणतीच्या प्रकाशात गीताविचाराचे ममं शोधण्याचा 


गांधींचा प्रयत्नही असाच अपुर्वच म्हटला पाहिज. 
स्वानुभवजन्य अक्या या आत्मप्रत्ययामुळेच ते आपल्या 
अनासक्तियोगात असे म्हणू शकले को, “या वाब- 
तीत ४० वर्षांचा माझा अखंड प्रयत्न मला सांगतो 
को, संपुर्णे फलत्याग सरव प्रकारच्या अहिंसेचे सर्वा- 
गीण पालन केल्याशिवाय असंभव आहे असेमी 
नम्रपणे सांगू इच्छितो.” आत्मप्रामाण्याच्या कल्प- 
नेला गांधीविचारात किती महत्त्वाचे स्थान आहे हे 
यावरून स्पष्ट होते. गांधीजी ज्याला “ आतला 
आवाज " म्हणायचे तेसुद्धा विशुद्ध चित्तवृत्ती अस- 
लेल्या साधकाचे आत्मप्रामाण्यच होय. गांधींनी 
त्याला नेतिक निर्णयाचा एक महत्त्वाचा निकष 
मानला होता. 
साधकाचे आत्मप्रामाण्य 

या आत्मप्रामाण्याच्या आधाराने सर्वांगीण अहिसे- 
खेरीज फलत्याग अशक्‍य आहे असा जो गांधींचा 
निष्क्षे आहे त्यातून काही महत्त्वाचे प्रश्‍न निर्माण 
होतात. उदाहरणार्थ, गांधींचा हा निकष जर 
भारतीय युद्धाच्या बाबतीत लागू .केळा आणि अर्ज 
नाने नि:शेष फलत्यागातून युद्ध केले असे मानले तर 
त्या युद्धालासुद्धा “ अहिसक युद्ध ” असे म्हणावे 
लागेल आणि अहिसक युद्ध हा तर वदतोव्याघात 
आहे असे गांधींनीच म्हटले आहे. तसेच कोणत्याही 
परिस्थितीत मी युद्धाळा पाठिंबा देणार नाही असे 
विचार त्यांनी अनेकदा व्यक्‍त केले आहेत. अद्या अव- 
स्थेत भारतीय युद्धासंबंधी कोणती भूमिका घ्यायची 
असा प्रश्‍न शिल्लक राहतोच. या तर्कापत्तीमधून 
स्वतःची सुटका करून घेण्यासाठी गांधींनी एक 
वेगळाच दृष्टिकोन समोर मांडला आहे. त्यांच्या 
मते हिसा कशाला म्हणायचे आणि अहिसा 
कशाला म्हणायचे यासंवंधीच्या कल्पनासुद्धा काल- 
मानानुसार बदलत असतात. आज ज्या गोष्टी 
आपण अहिसक मानतो, त्य़ा पुढील पिढ यांना 


अनुक्रमणिका 


नंवभारसे 


जानेवारी, १९८५ 


हिसक ब्राटू शकतील. आपण दूध पितो आणि अन्न- 
धान्य खातो आणि तरीही स्वतःला अहिसकच मानतो. 
त्याचप्रमाणे गीतेच्या काळात युद्ध ही इतकी सामान्य 
गोष्ट होती की, ती अहिसेला प्रतिकूल आहे असे 
कुणाच्याही कधी मनात आले नाही. अहिंसेच्या 
संकल्पनेची कालसापेक्षता तर या विधानातून स्पष्ट 
होतेच, परंतु ती एक व्यक्तिसापेक्ष कल्पना -आहे 
असाही एक ध्वनी त्यातून निघतो. कोणते वर्तन 
अहिसक मानायचे याचा निर्णय घेताना सिद्धावस्था 
प्राप्त झालेल्या स्थितप्रज्ञाच्या मनावरही अहिसा- 
विषयक रूढ* कल्पनांचा पगडा असतो, असा एक : 
ध्वनी गांधींच्या विवेचनातून निघतो. मग स्थ्रित- 
प्रज्ञावस्थासुद्धा कालमानानुसार आपल्या आशयाच्या 
संदर्भात बदलते असे मानावे लागते. आचार्य 
विनोबांनी आपल्या स्थितप्रज्नद्शनात या विचाराळा 
समर्थन दिले आहे. समाज जसजसा वरवरच्या 
भूमिकेवर चढत जाईल तसतसे समाजातील ज्ञानी 
माणसाचे विचारही अधिक खोल होत जातील असे 
विनोबा म्हणतात. यावरून गांधींच्या अहिसा- 
विचारात एक प्रकारची कालसापेक्षता आणि व्यक्‍्ति- 
सापेक्षता आहे असे मानावे लागते. प्रत्येक पावला- 
शणिक हिसा कोणती आणि अहिसा कोणती हे 
ठरविण्यासाठी माणसाला आपल्या विवेकबद्धीचा 
वापर करावा लागतो, असे खुद्द गांधींनीच म्हटले 
आहे. परंतु एवढ्यावरून जर कुणी असा आक्षेप 
घेतला को, यातून एक प्रकारच्या नैतिक अनागोंदीला, 
अराजकाला गांधींचा पाठिंबा होता तर ते सपशेल 
चूकच ठरेल. एका वेगळ्या पातळीवर अश्याच 
स्वरूपाचा आक्षेप गांधींच्या सविनय कायदेभंगाच्या 
संदर्भातही घेतला जात असे. कायद्याचा भंग कर- 
प्यास सांगून गांधीजी बेशिस्तीला आणि अराजकाला 
निमंत्रण देत आहेत असे बोलले जात असे. य़ा दोन्ही 
ळा भिन्न पातळीवरची परंतु मल्त; सारखीच 
उत्तरे गांधींनी दिलेली न काड मी 
चित्तगद्धीचा गा घयाहीजया कवळा 
मेन्यू के आग्रह होता त्यातून 
प क क व्यक्तिसापेक्षतेला आपोआपच 
पतो आणि गानंतर ₹ 
बिनतक्रार आणि म जा पाती तिका । 
ग्रहींच्या तयारीतून राजकीय व साम पिक व्यय 
वरदेखील कायद्याच्या पालनाला ल कमवा 
होत असते. ही भमिका जर अ न 
* पका जर नीट ध्यानात घेतली 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संरय्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


गांधींचा अहिंसाविचार १५ 


तंर॑ वंरील आरोपांना फारशी धार उरत नाही. 
तंथापि, भावी जींवंनांतील नैतिक आचरणाविषयी 
ज्यांतून सतंतं मांगेदर्शंन मिळेल अशी कुठलीही 
चौकटं गांधींच्या यां ओत्मप्रामांण्यवादी विचारातून 
मिळत नाही हेही मान्य केलें पाहिजे. मात्र याचा दोष 
गांधींना देता येणार नाही. अशी चौकट आपल्याला 
द्यावयाची आहे असा दावा गांधींनी चुकूनही केला 
नाही. त्यांची भूमिका सदोदित एखाद्या प्रयोग- 
कर्त्याची अथवा साधकाचीच राहिली आहे. जो 
स्वत:च मार्ग शोधत आहे, तो मार्गदर्शन करणार 
तंरी कसें? म्हणूनच आपल्या प्रतिभेच्या आणि 
विशेषत: अनुभवाच्या आधारे गांधींनी वेळोवेळी व 
प्रेंसंगविशहषोषी अहिसेविषयी मतप्रदर्शन केले आहे. 
एंखादे सिद्धान्तन करावे अशी त्यांची भूमिका कधीच 
राहिलेली नांही. असे असले तरी, अहिसेच्या ज्या 
अनेक मर्यादांचा त्यांनी उल्लेख केला आहे त्यांचा 
साक्षेपाने विचार करून आपण गांधींना अभिप्रेत 
असलेल्या विचाराची एखादी संभाव्य चौकट ढोबळ- 
मानाने का होईना, आपल्या डोळ्यासमोर उभी करू 
शकतो काय, याचा वस्तुतः गांभीर्याने विचार 
व्हायला हवा. 
अहिंसेचा व्यापक आदाय 

अश्या स्वरूपाचा काहीसा रचनात्मक आणि 
संशोधनात्मक विचार करताना जो एक महत्त्वाचा 
मुद्या ध्यानात घेण्याची गरज आहे तो म्हणजे 
गांधींनी अहिसेच्या संकल्पनेला दिलेला व्यापक आणि 
वधिष्णू असा आशय. गांधीजी म्हणतात, * “अहिंसेचे 
ढोबळ स्वरूप आपल्यापुढे आज मांडले जाते तीच 
काही अहिसा नव्हे. कोणाची हत्या मुळीच करू 
नये ही तर अहिसा आहेच, पण ते तिचे बाहेर 
दिसणारे यत्‌किचित स्वरूप आहे. प्रत्येक कुविचार 
हिंसा आहे. उतावीळपणा ही हिसाच आहे. मिथ्या 
भाषण हिसा आहे. एखाद्याचे वाईट चितणे हिसा 
आहे. जे जगाला हवे ते हट्टाने आपल्या ताब्यात 
ठेवणे हीसुद्धा हिसा आहे.” हिसेच्या व्यक्तिनिष्ठ 
घटकांकडून तिच्या सामाजिक-राजकीय घटकांकडे 
गांधीजी किती सहजपणे येतात हे वरील विधानात 
लक्षणीय आहे. सर्व प्रकारचा परिग्रह ही हिंसा आहे 
असे एकदा मानले म्हणजे समतेचा सगळा सघष 
आणि शोषणाविरुद्धवषी सगळी लढाई आपोआपच 
संत्याग्रही अहिसेचे अविभाज्य अंग बनून जाते. 


अनुक्रमणिका 


समताप्रधान, शोषणविहीन आणि स्वायत्त अज्ञा 
समाजजीवनाच्या निमितीचा प्रयत्न हा अहिसेच्या 
पालनाचाच एक भाग बनून जातो. ज्या जीवनात 
व समाजात शोषण, विषमता, पारतंत्र्य आणि वेर- 
भाव आहे तो समाज टिकणे अथवा टिकविणे अहि- 
सेला अमान्यच आहे. म्हणूनच आहिसा एक उदात्त 
असें * क्रियात्मक तत्त्व ' आहे असे गांधीजी म्हणत 
असत. जीवनाच्या उदात्तीकरणाचे गतितत्त्व त्यांच्या 
मते अहिंसा हेच होते. त्याच माध्यमातून एका नव्या 
समाजाची निर्मिती शक्‍य आहे असे त्यांना ठामपणे 
वाटत होते. पर्यायाने, अहिसा हे एक क्रांतिकारी 
समाजपरिवतेनाचे साधन ठरते. त्या संकल्पनेच्या 
संदर्भात प्रस्थापित व्यवस्थेचे जसे विदलेषण करता 
येते तसेच भावी, आदर्श समाजरचनेचे स्वरूपही 
सांगता येते. गांधींची शासननिरपेक्ष, शोषणविहीन 
स्वायत्त ग्रामस्वराज्याची कल्पना एका अहिंसा या 
संकल्पनेच्या परिघात सामावू शकते असे म्हटले तरी 


चालेल. माक्‍क्‍संने प्रस्थापिताचे विश्‍लेषण करताना 
दोन आधारभूत संकल्पनांचा वापर केला- १) एलि- 
नेशन (परात्मभाव), २) एक्सप्लॉयटेशन (शोषण). 
या दोन्ही संकल्पनांतून ध्वनित होणारे वास्तव 
गांधींनी हिसा या एकाच संकल्पनेच्या माध्यमातून 
जाणले आणि त्याच्या परिहारासाठी अहिसेचा 
विचार समोर मांडला. 

अहिसाविचाराचे हे सगळें आयाम ध्यानात घेतले 
म्हणजे भारतीय जीवनदृष्टीतील गांधींनी स्वीकार- 
लेल्या दोन तत्त्वांशी त्या विचाराचे किती घनिष्ट 
नाते आहे हेही लक्षात येते. भारतीय जीवनसृष्टी- 
तील ही दोन तत्त्वे म्हणजे “अद्वैत” आणि “आत्म- 
साक्षात्कार." या अद्वैतालाच गांधीजी “ युनिटी 
ऑफ लाइफ *“- जीवनाची समग्रता- असे म्हणत 
असत. त्याच्या साक्षात्काराचा मारग सामाजिक 
व्यावहारिक जीवनाच्या उन्नयनाखेरीज आणि आरो- 
हणाखेरीज सापडणे अशक्य आहे अल्ली त्यांची 
भमिका होती. त्यांनी राजकारणात जो भाग घेतला 
तो त्यांच्या सत्याच्या आणि आअहिसेच्या- म्हणजेच 
ईरवराच्या शोधाचाच एक भाग होता असे त्यांनी 
स्वतःच सांगितले आहे. हिसे-अहिसेच्या प्रश्‍नाकडे- 
सुद्धा या चौकटीतून बघितल्यास त्याची अधिक 
सुसंगत अशी मांडणी करता येते. भारतीय तत्त्व- 
ज्ञानात ज्याला “ अनात्मा ” आणि “' दंत " म्हटले 


| 
क हाचा... सा वि कास लपा पापात वि सा 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे । 


संगणकीकृत 


शट 


आहे त्यालाच गांधींनी “ हिंसा ' हे नाव दिले आहे. 
ज्याने जीवनाची समग्रता भंगते, ज्याने निरामय 
मानवी संबंधाचे विघटन होते, ज्यामुळे माणसे 
जोडली न जाता तोडली जातात, ज्याने जोवनातील 
दुरावा वाढतो आणि स्वायत्तता कमी होते त्या सवं 
घटकांचे दिग्दर्शन करण्यासाठी गांधींना हिसा ही 
संकल्पना वापरावयाची होती असे दिसते. भारतीय 
जीवनदृष्टीलाही हाच आशय अभिप्रेत असावा असे 
वाटते. भारतीय तत्त्वज्ञानातील अहिसाविचारा- 
- विषयीचे मुलकोर्ड सिव्लीचे खालील विवेचन या 
दृष्टीने अतिशय उद्बोधक आहे- 

“ शला 15 एट लाठ) ० ता5- 
७81८6 ग ८ डगाली पाट ० एवा. 5०00]- 
5प55(8100 णाला 15 ८९ ९011101 1611- 
४४० 0 8]] ॥९. 1( 15 वाफ 9० काला 
हात ७0 वल्ट्यातावरालट [12 $९[)91'931011 ९55 
0 खाट 50] ठा वा00ल' द्यात. तीला 
[1९ (४०१ (0 एकाला 5005 81९ 5९लेताट 0 
16९॥॥॥-5९813101685 एला 15 10 5011९ 
वह््ाहट गाल्वा ट एणाय 01८ 1291111 01 
ग] 11091114101 ७0 ७ला 195 (० 
5९ 16515(९त.!) र्‍ 

मूल्भूत अद्वेंताच्या जाणिवेत विसंधान आणि 
व्यवधान निर्माण करणारा घटक म्हणजे हिसा हे 
सिन्लीचे मत अनेक दृष्टींनी फार मौलिक वाटते 
आणि गांधींचा अहिसाविचार त्या चौकटीत समजून 
घेतल्यात ते अधिक यथार्थ ठरेल. जीवनातील 
विघटनाच्या म्हणजेच परात्मतेच्या, शोषणाच्या 
आणि आध्यात्मिक पातळीवरील अनात्म्याच्या सर्व 
घटकांना गांधींनी हिसाच मानले होते. त्याविरुद्धचा 
सारा प्रयत्न म्हणजे अहिसा. 

हिसा-अहिसेचा अक्या स्वरूपाचा विचार पादचात्त्य 
विचारवंतांकडून फारसा झालेला दिसत नाही. हॅना 
आरन्ट, नोम कॉमस्की, मारक्‍्यूज इत्यादी अली- 
कडच्या विचारवंतांचे चितनही फार वरवरचे, स्थल 

आणि केवळ राजकारणापुरते मर्यादित असल्याचेच 
दिसून येते. तर्थापि, सुप्रसिद्ध शांतिवादी मत्से आणि 
विख्यात गांधीवादी विचारवंत रिचडं बी. ग्रेग 
यांच्या विचारांत गांधीविचाराचा प्रतिध्वनी उमट- 


नवभारत 


जानेवारी, १९८५ 


हेला दिसतो. या बोन्ही विचारवंतोंवर गांधींचा 
प्रभाव होता हें तरं घंरेंचं आहें. रिचर्ड ग्रेग यांनी 
आपल्या “ पॉवर ऑफ नॉनव्हायलन्स " या ग्रंथात 
जगाच्या इतिहासातील शतस्त्रनिरपेक्ष पुरुषार्थाच्या 
चित्तथरारक प्रसंगांचे संकलन केले आहे. आणि 
त्या अनेकविध घटनांच्या आधारे हिसा म्हणजे 
काय ? या प्रश्‍नाच्या उत्तराचा शोध घेण्याचा 
प्रयत्न केला आहे. ते म्हणतात- 

 णळोलयालट 18 ६७ 8०, शा०॥४८, ॥0- 
पठ, १०१७८ ल्ला, ण ०७ए७२३्यात 
चाल्ललत चाट एला 5 तापडाश्‍ट 1 
1८ ठा ०55 7051200 (0 €पणा0- 
[11015 017 11161 (तट, (18 15 (0 59%, 
1120195811 ७९]॥ ७011009] 110७." 

मानवाच्या आध्यात्मिक एकतेला बाधक ठर- 
णारा घटक-मग तो लौकिक पातळीवरचा असा, 
अगर मानसिक पातळीवरचा असो- म्हणजे हसा 
असाच ग्रेगचाही निष्कर्षे आहे. सिव्ली आणि ग्रेग 
यांच्या विचारांतील साम्य तर अगदी उघडच 
आहे. तथापि, ग्रेगचा विचार कोणत्याही एका 
विशिष्ट आध्यात्मिक-सांस्कृतिक परंपरेच्या चौक- 
टीत कोंबणे योग्य होणार नाही. एका शाश्‍वत 
अशा मानवी जाणिवेचाच त्यातून प्रत्यय येतो असे 
म्हणणेच अधिक योग्य ठरावे. पाश्‍चात्त्य आध्यात्मिक 
विचारामध्येसुद्धा जी एक आत्मसाक्षात्कारवादी 
आणि अद्वैती अशी परंपरा जाहे तिच्याज्षी गांधींचा 
अहिसाविचार जवळीक सांगणारा आहे 
अनेक पाइचात्त्य विचारवंतही या 
वळले असावेत असे एक मत कालं पॉटर याने 
भापल्या एका लेखात व्यक्‍त केले आहे. ही शकयता 
मान्य करूनसुद्धा असे म्हणावेसे वाटते को, गांधींचा 
जीवरनेक्यवादी दृष्टिकोण कुठल्याही एकांगी अशा 
आध्यात्मिक परंपरेशी जोडणे अन्यायाचेच ठरेल. 
" सैकयूळर आणि सेक्रेड ” किवा आधिभौतिक 
आणि आध्यात्मिक अश्ञी कोणतीही पृथकतावादी 
भूमिका गांधींच्या जीवन-समग्रतेच्या सिद्धान्ताला 
मानवण्यासारखी नाही. गांधींचा अहिसाविचार 


म्हणजे शाश्‍वत अशा मानवनिप्ठ नीतिविचाराचे 
प्राणतत्त्व ठरावे असाच आहे. 


व त्यामुळे 
विचाराकडे 


७). > १७) 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


मराठी समीक्षकांपुढील काही प्रश्न 


रा, भा. पाटणकर 


येथे प्रामुख्याने दौन गोष्टी करण्याचे योजिले 
आहे. मी गेल्या ४/५ वर्षांत तौन लेखकांच्या संपुण 
साहित्यावर तीन. बृहतलेख लिहिले: १ ) कमल 
देसाईचे कथाविश्‍व ( खमाज प्रबोधन पत्रिका 
१९७९-८१), २) शांतारामांच्या कथा (तवभारत 
१९८२-८३), ३) मुक्‍्तिबोधांचे साहित्य (अनुष्टुभ्‌ 
१९८३-८४). या लेखांमध्ये मी जी समीक्षापद्धती 
वापरली तिचे स्वरूप स्पष्ट करणे हे माझे पहिले 
उद्दिष्ट आहे. गेल्या दीडशे वर्षातील मराठी 
वॉड्मयात मोठेपणाची बीजे विखुरलेली सापडतात; 
पण कोठेही त्या बीजांतून फळाफुलांनी भरलेला वृक्ष 
झाल्याचे दिसत नाही; असे का झाले व यावर 
उपाय काय, याचा शोध घेणे हे माझे दुसरे उदिष्ट 
आहे. 

मी गेली ३०-३५ वर्षे वाड्मयाचे अध्ययन व 
अंध्यांपन करीत आलिलो .आहे; त्याचबरोबर मी 
विशिष्ट वाळू्मयकृतींवर समीक्षणात्मक लेखनही 
केले आहे. अध्ययन व अध्यापन हे केवळ परीक्षा- 
लक्ष्यी नसेल तर त्यात व समीक्षालेखनात खरे पाहता 
काहीच फरक नसतो. दोन्ही संदर्भात समान प्रक्रियाच 
प्रस्तुत असतात. दोन्ही ठिकाणी ( वर्गातील व्याख्या- 
नात व समीक्षालेखात) जे केले जाते त्याचे समान 
मापनदंडाने मूल्यन करणे आव्यक असते हे ओघा- 
नेच आले. | 

अभ्यासिकेत, वर्गात आणि समीक्षालेखनात वेग- 
वेगळया वाड्ययकृतींच्या विशलेषणांबरोबर मी आत्म- 
विइलेषणही करीत होतो. क्राइम अँड पनिशामेट, 
मॅकवेथ, पॅराडाइझ लॉस्ट, मेघदूत, शाकुंतल, 
मी, एकच प्याला अशांसारख्या वाड्‌मयकृतीं- 
विषयी विचार करीत असतानाच मी स्वतःला 


विचारत होतो की, “ मी नक्की काय करतो आहे 
विशलेषण-मूल्यनाच्या कोणत्या पद्धती वापरतो 
आहे, कोणती बौद्धिक कौशल्ये व मूल्यनिकष यांचा 
उपयोग करतो आहे, या सर्वातून एखादी संकल्पना- 
त्मक-मूल्यात्मक चौकट उभी राहिल्यासारखी दिसते 
आहे का, ही चौकट केवळ वाडमयापुरती मर्यादित 
आहे की तिच्यात आणि इतर कलांच्या व विष- 
यांच्या चौकटींमध्ये काही संबंध निर्माण झालेले 
आहेत, या व इतर विषयांबाबतचे माझे ज्ञान कित- 
पत पुरेसे व शास्त्रशुद्ध आहे...?' वरील निवेदना- 
वरून हे ध्यानात येईल को, माझा मूळ विषय 
वाड्मय; त्याचा आस्वाद' घेत असताना, त्यावर 
विचार करीत असताना, वर उल्लेखिलेल्या प्रश्‍नांचा 
मागोवा घेत असताना, अगदी स्वाभाविकपणे मी 
अमूंतंतेच्या पातळीवर गेलो. एखाद्या कादंबरीचे 
वाचन, विश्‍लेषण व मूल्यमापन करताना कादंबरी 
या वाडमयप्रकाराचे स्वरूप काय, कोणत्या गुणांमुळे 
एखादी कादंबरी चांगली ठरते, असे प्रश्‍न उभे 
राहणे नैसगिक आहे. याच्या पुढची पायरी म्हणजे 
एकूण वाड्‌मयाच्या व चित्रकला, संगीत इत्यादींच्या 
स्वरूपांविषयी प्रश्‍न निर्माण होणे. या प्रश्‍नांना सामोरे 
जाताना मी अपरिहार्यपणे सौंदर्यशास्त्र, तत्त्वज्ञान 
इत्यादी विद्याशाखांकडे वळलो. या इतर विद्या- 
शाखांकडून मी वाडममयाकडे आलेलो नाही. 
मराठीत एक गैरसमज प्रचलित आहे. तो असा 
की, काही माणसांना प्रतिभेची दैवी देणगी मिळा- 
लेली असते; या प्रतिभावंतांना निर्वात पोकळीत 
सौंद्येसिद्धांत अचानक असे सुचतात; व मग ते आपले 
सिद्धांत विविध कलांना लावून दाखवितात. सिद्धांत 
प्रसवितानाच जर ते थकून गेले तर त्या सिद्धांतांचे 


% मौज प्रकाशनतर्फे लौकरच प्रसिद्ध होणाऱ्या कमळ देखाइंचे कथाविश्व या पुस्तकाची 


प्रस्तावना. 
न, भा. २३ 


अनुक्रमणिका 


राज्य मराठी विकास संरय्थेद्वारे 


१८ 


उपयोजन करण्याची जबाबदारी त्यांच्या निष्ठावंत 
अनुयायांवर पडते. त्यांना या कामात अपयश आले 
तर तो दोष या अनुयायांचा होय असे मानण्यात 
येते. परंतु त्या सिद्धांतांची निमिती अनैसगिक रीतीने 
झाल्याने ते जन्मापासूनच सदोष असणे शक्‍य आहे 
हा विचार मात्र आपल्याकडे कोणालाच सुचत नाही. 
या गैरसमजाबरोबर त्याच्या जुळ्या भावासारखा 
येणारा दुसरा गेरसमज म्हणजे सौंदर्यशास्त्र किंवा 
सोंदर्यसिद्धांत ही कोणा एकाची निर्मिती असते, 
असू शकते. निसर्गविज्ञानातील शोध जसे न्यूटन, 
आइन्स्टाइन यांच्यासारख्या विशिष्ट व्यक्‍तींनी लाव- 
लेले शोध आहेत असे म्हणता येते तसे मानवी 
मूल्यांबाबतचे शोध विशिष्ट व्यक्‍तींनी लावलेले 
- शोध आहेत असे म्हणता येते का, हा प्राथमिक 
पण महत्त्वाचा प्रश्‍न कोणी विचारीत नाही; म्हणून 
हा दुसरा गेरसमज निर्माण होतो. न्यूटनचा गुरुत्वा- 
कर्षणाचा सिद्धांत, आइन्स्टाइन'चा सापेक्षतावादाचा 
सिद्धांत या शब्दप्रयोगांप्रमाणे कांटचा सोंदय- 
सिद्धांत, लँगरचा सोंदर्यसिद्धांत हे शब्दप्रयोगही रूढ 
आहेत हे खरे, पण वास्तवाच्या स्वरूपोविषयीचा 
सिद्धांत व मूल्यांच्या स्वरूपाविषयीचा सिद्धांत यांची 
ताकिक जात एक नाही, हे लक्षात ठेवणे अगत्याचे 
आहे. समाजात विज्ञानाची परंपरा असेल तर स्वतंत्र 
प्रज्ञेच्या न्यूटनसारख्या वैज्ञानिकाला नवीन सृष्टि- 
नियम सापडू शकतात व या शोधांच्या निर्मातृत्वा- 
वर तो रास्तपणे अधिकार सांगू शकतो, मूल्य. 
सिद्धांत असे सापडत नाहीत. मूल्ये ही केवळ मानव- 
संस्कारित किवा मानवी वास्तवाचा भाग असल्याने 
हा फरक पडणे अपरिहार्य आहे. समाजाचे घटक 
म्हणून आपण मूल्ये जगतो, व या जगण्यातून 
ती मूल्ये घडतात. सृष्टिविज्ञानातील सिद्धांतांच्या 
बाबतीत प्रत्यक्ष व अनुमान ही दोन प्रमाणे वैध 
समजली जातात. मूल्यविषयक सिद्धांतांच्या बाबतीत 
सर्वांत महत्त्वाचे प्रमाण म्हणजे कृति-प्रमाण किवा 
जीवनप्रकार-प्रमाण होय. 
प्रथम लेनिनने व नंतर माओने मार्क्संवादात नवी 
सैद्धांतिक भर टाकली असे म्हटले जाते. याचा अर्थ 
असा नव्हे की, या दोघांनी माक्‍क्‍संच्या ग्रंथांचे विशेष 
कसोशीने फ्रिशीलन केले होते व म्हणून त्यांना 
मासंच्या सिद्धांतांचा नवा अर्थ लागला, या प्रकारे 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जानेवारी, १९८५ 


क्रियाप्रवण, जीवननियामक अशा कोणत्याच सिद्धां- 
ताचा नवा अथे लागत नसतो. वेगवेगळ्या परि- 
स्थितींत असा एखादा सिद्धांत जगतासों त्यांवर 
एखादा जीवनप्रकार उभा करताना त्याचे नवे अर्थ 
गवसतात; किंवा पर्यायाने असे म्हणता येईल को, 
त्याला नव्या अर्थाच्या फांद्या फुटतात. यामुळे 
इंग्लंड, रशिया, चीन, पश्‍चिम युरोपातील देशं यांना 
मार्क्सवाद वेगवेगळा दिसला तर त्यात नवल 
वाटण्यासारखे काही नाही. 

ज्याच्या बाबतीत जीवनप्रकारप्रामाण्याचा प्रामु- 
ख्याने व अपरिहार्यपणे उपयोग करावा लागतो असा 
जीवननियामक सिद्धांत व मूल्यसिद्धांत हा कोणा 
एका व्यक्‍तीने निर्माण केलेला नसून तो एकूण समा- 
जाने किवा त्यातील एखाद्या गटाने निर्माण केलेला 
असतो. गोतम बुद्धाचा धर्म हा विशिष्ट काळाच्या 
गरजेतून निर्माण झाला, विशिष्ट आा्थिक-सामाजिक 
परिस्थितीत तो निर्माण होणे, त्याचा विस्तार होणे 
अपरिहायं होते, असे कोसंबींसारखे इतिहासकार 
सांगतात.' मासं ही व्यक्‍ती जन्माला आली नसती 
तरी अठराव्या-एकोणिसाव्या शतकातील परिस्थिती 
अशी होती को, माक्‍संवाद जन्माला आल्यावाचून 
राहिला नसता असे एंगल्ससारख्यांनी म्ह्टले आहे.' 
त्यात अतिशयोक्तीचा अंश असला तरी बराच 
तथ्यांशही आहे. मानवी जीवनप्रकारांमध्ये अनस्यत 
असलेले संकल्पनाव्यूह त्या प्रकारांमध्ये देहीभत 
झालेल्या स्थितीतच सापडतात. ते स्पष्टपणे पाहणे, 
मांडणे, त्यांतील अंतर्गत ताणांचे गुंते सोडविणे, 
त्यांच्यात व्यवस्था निर्माण करणे इत्यादी कायं 
सेद्धांतिकांना करावी लागतात; म्हणून मासं, बद्ध 
याच महत्त्व मान्य करायलाचं हवे. परंतु त्यांच्या 
नावे ओळखले जाणारे जीवनसिद्धांत व जीवनप्रकार 
ही त्यांची एकट्याने केलेली निमिती नव्हू, या 
मुद्द्याला फार महत्त्व आहे हे विसरून चालणार 
नाही. वास्तवाचा अर्थ लावताना ज्यांचे तत्काळ 
उपयोजन करता येत नाही अशा भूमित्या निर्माण 
झाल्या आहेत; त्यांना महत्त्वही आहे असे शास्त्रज्ञ 
सांगतात. पण ज्यांना मानवी वास्तवात मुळे नाहीत 
असे मूल्यसिद्धांत केवळ वांझ, निरथेक असतात. 

याच कारणामुळ असे म्हणावे लागते की 
कोणत्यातरी जीवनप्रकारातुन जो उमललेला नाही 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


मराठी समीक्षकांपुटील काही प्रश्न 


असा सोंद्यसिद्धांत असूच शकत नाही. जो 
मुह्ाम कलाकृतींना लावून दाखवावा लागतो, तो 
कलासिद्धांत मुळातच कृत्रिम व खोटा असतो. 
वाडःमयमीमांसेत, सोंदर्यमीमांसेत नवे काही घडतच 
नाही असा याचा अर्थ नाही. नव्या गोष्टी घडतात 
यात संशय नाही. त्यांचे वर्गीकरण पुढीलप्रमाणे 
देता येईल :- अ) नव्या कलापरंपरेच्या जन्माच्या 
वेळी झालेले संद्धांतिक लिखाण. यात पुन्हा 
कवि-सैद्धांतिकांचे लिखाण विशेष महत्त्वाचे. 
याचे चांगले उदाहरण वर्डस्‌वर्थंच्या लिरिकल 
बॅलड्सच्या प्रस्तावनेत सापडते. मराठीतील उदा- 
हरण द्यायचे तर केशवसुतांच्या किवा रविकिरण- 
मंडळाच्या काळातील सैद्धांतिक लिखाणाकडे बोट 
दाखविता येईल. आ) यालाच प्राय: समांतर अस- 
लेळे समीक्षकांचे लिखाण. जॉन्सन, ए. सी. ब्रॅडली, 
विल्सन नाइट, एल्‌. सी. नाइट्स, आर्‌. एस्‌. क्रेन 
यांनी शेक्सफ्अिरवर वेगवेगळ्या काल्खंडांत जे 
लिहिले आहे त्याचा या संदर्भात निदेश करता येईल. 
इ) इतर विद्याश्याखांच्या दृष्टिकोणांतून लिहिलेले 
वाड्मयकृतींवरील लिखाण. फ्रॉइड व युंग यांनी 
वाड्मयकृतीविषयी केलेले लिखाण याचे उदाहरण 
ठरेल (इतर विद्या्याखांकडून जे घेतले जाते ते सर्व 
वाडःमयमीमांसेत प्रस्तुत ठरेलच असे नाही हे लक्षात 
ठेवले पाहिजे). ई) सनातन सिद्धांतांची पुनःस्थापना 
करणारे लिखाण. याचे चांगले उदाहरण ऑफझ्‌वर्नने 


मांडलेल्या सोंदर्यसिद्धांतात सापडते. हा सिद्धांत. 


गेस्टाल्ट मनोविज्ञानावर आधारल्यासारखा वाटला 
तरी तो विद्वचेतन्यवाद्यांच्या माफत थेट क्रांटपर्यंत 
जाऊन पोचतो. 

वरीलपैकी अ, आ आणि काही प्रमाणात ई 
येथेच खऱ्या अर्थाने नवसिद्धांतनिमिती घडते असे 
म्हणता येईल. ह मधील सिद्धांतांमुळे समाजाच्या 
(-ज्यात लेखक, वाचक, समीक्षक हे सर्वे आले-) 
एकूण जाणिवेत परिणाम होतो व त्यामुळे अव आ 
मध्ये बदल घडतात; आणि हेच इ चे महत्त्व अते 
इ हे सवे कलापरंपरेत, समाजजीवनात अंतर्भूत 
असतात. म्हणून असे म्हणता येईल की, ज्याची मुळे 
कलापरंपरेत व समाजाच्या एकूण जीवनात नाहीत 
असा पूर्णपणे स्वतंत्र सौंदयंसिद्धांत असू शकत नाही, 
असा सिद्धांत मांडण्याचा व लावून दाखविण्याचा 


अनुक्रमणिका 


र 


प्रयत्न केल्यास तो हमखास फसतो. सोंदर्यमीमांसक 
हा कलावंताप्रमाणे व समीक्षकाप्रमाणे नवा सोंद्यं- 
सिद्धांत देत नसतो. कलावंत व समीक्षक या 
दोघांच्या आणि एकूण समाजाच्या मनात, जीवन- 
प्रकारात जे अस्फुट स्वरूपात असते ते. स्पष्ट करणे, 
त्याचे व्यवस्थापन करणे हेंच त्याचे वेध काम आहे. 
एकाच समाजात, एकाच कालखंडात वेगवेगळे 
सौंदर्यसिद्धांत असु शकतात, कारण जिला आर्‌. 
एस्‌. क्रेन ( समाजमनातील ) चिकित्सापुर्वे ( सब्‌ 
क्रिटिकल ) जाणीव म्हणतो तिचा आवाका व 
तिच्यातली व्यामिश्रता फार मोठी असते. आणि या 
जाणिवेच्या विषयाचे क्षेत्रही बरेच व्यापक व 
व्यामिश्र असते. 

वाड्मयाचा अभ्यासक, शिक्षक व समीक्षक 
म्हणून काम करताना मी जे आत्मविशलेषण 
करीत होतो त्यातुन मला काय मिळाले ? ज्या 
संकल्पना, संकेत, निकष मी अजाणता वापरीत 
होतो त्यांची मला स्पष्ट जाणीव झाली. त्या संकल्प- 
नादींमधील संबंध मी तपासु शकलो. तत्त्वज्ञानाचा 
अभ्यास केलेला असल्याने या संकल्पनांची तार्किक 
वैशिष्टये व आशय यांची चिकित्सा करू शकलो, 
त्यामुळे बर्‍याच समीक्षकांच्या व संद्धांतिकांच्या 
हातून ज्या चुका होतात त्या टाळू शकलो. मी 
निर्वात पोकळीतून स्वतःच्या प्रतिभेच्या जोरावर 
एक नवा, कोरा सिद्धांत निर्माण केला व तो वेग- 
वेगळ्या वाडमयकृतींना लावून दाखविण्याची जबाब- 
दारी आता पार पाडत आहे अशातला प्रकार 
नाही; कारण अशातला प्रकार कोणाच्याच 
बाबतीत कधीच नसतो. 

वर वणिलेली वेचारिक आत्मजाणीव झाल्यामुळे 
मला सौंदर्याची, कलेची, वाड्मयाची कोणतीही एक- 
पदरी व्याख्या स्वीकारण्याचा मोह टाळता आला; 
व आपल्या हातून एकसत्त्वतर्काभास होणार नाही 
याबद्दल मी जागरुक राहू शदकलो. याचा तत्काळ 
जाणवलेला फायदा म्हणजे ज्याला कांट ' म्युझिक 
बिदाउट वड्‌ स ' म्हणतो त्याच्या ( अथविरहित 
संगीताच्या ) संदर्भात जे खरे असेल ते अपरिहाये- 
पणे व स्वभावतः अर्थसंपृक्‍्तच असणार्‍या वाडम- 
याच्या संदर्भात खरे असेल असे नाही; भाव- 
कवितेला जे चोखपणे लागू पडते ते कादंबरीला 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


2० 


अजिबात लागू न पडण्याची शक्‍यता आहे ... इत्यादी 
गोष्टी माझ्या ध्यानात आल्या. 

वाड्मयकृतीकडे सामान्यपणे तीन संदर्भात पाह- 
ण्यात येते: ( १ ) लेखक-वाडमयकृती, (२) 
वाचक-वाडमयकृती, ( ३ ) कला-परंपरा आणि 
सामाजिक-आथिक-सांस्कृतिक-वेचारिक वाता- 
वरण व वाड्मयकुती, 

यांपैकी पहिला संदर्भ वाडू्मयकृतीच्या विदले- 
षणाच्या व मूल्यनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा नाही. 
लेखकाच्या वैयक्तिक जीवनाचा अभ्यास करून जी 
माहिती मिळते ती समीक्षेत अप्रस्तुत असते व काही- 
वेळा तिच्यामुळे दिश्याभूल होण्याची शक्‍यता असते. 
पुढील दोन वाक्ये पाहिली को, हा मुद्दा लक्षात 
येईल :- (अ) 'क्ष ही कादंबरी फार चांगली आहे. 
कारण तिच्यातील झोपडपट्टोमधल्या जीवनाचे वर्णन 
फार प्रत्ययकारी व प्रभावी आहे. ' (जीवनातील 


एखाद्या भागाचे प्रत्ययकारी व प्रभावी वर्णन असणे. 


हा विशिष कादंबर्‍यांच्या चांगळेपणाचा निकष म्हणून 
वापरला जातो. म्हणून क्ष या कादंबरीच्या समी- 
क्षणात वरील विधान प्रस्तुत, वेध, व महत्त्वाचे 
ठरते. कादंबरीतले वणन प्रत्ययकारी व प्रभावी आहे 
हे आपण वर्णनविषयाचा स्वतंत्रपणे अभ्यास करून 
ठरवू हाकतो व ठरवितो; या कामात लेखकाची 
मदत टाळलेलीच बरी.) (आ) ' लेखकाने केलेले 
झोपडपट्टीचे वर्णन इतके प्रभावी व प्रत्ययकारी झाले 
आहे कारण तो स्वतः झोपडपट्टीत राहिलेला आहे. ' 
वास्तवाचे वर्णन प्रत्ययकारी व प्रभावी असणे हा 
वाड्मयीन चांगलेपणाचा एक निकष आहे म्हणून 
त्याची नोंद समीक्षकाने केलीच पाहिजे. पण झोपड- 
पट्टीत राहणे हा वाड्मयीन चांगलेपणाचा निकष 
नव्हे. तेव्हा समीक्षेत या घटनेची नोंद करणे पूर्ण- 
पणे अप्रस्तुत ठरते. एखादा माणूस उंच आहेकी 
नाही हे ठरवायला त्याच्या आई-वडिलांची माहिती 
असणे आवश्यक नाही. तसेच एखादी वाड्मयकृती 
चांगली आहे की नाही हे ठरवायला तिच्या लौकिक 
जनकाची माहिती असण्याची गरज नाही. मराठी- 
तील एक दोन उदाहरणे दिल्प्रास हा मुहा स्पष्ट 
होईल. बालकवि-रमाई व कोल्ह्टकर-हिराबाई 
यांच्यातील खऱ्या-खोट्या वैयक्तिक संबंधावरील 
लिखाणातून कार्यकारणभावी  स्पष्टीकरणापेक्षा 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
मराठी डु त र 
राज्य मराठा [वकास सस्थद्वार | 
। 


नवेभारत 


जानेवारी, १९८५ 


( कॉजल एक्स्‌प्लेनेशन ) जास्त काय मिळाले, या 
पद्धतीतून ( तिची ताकिक वैशिष्ट्ये पाहता ) 
जास्त काय मिळू शकले असते, याचा विचार वाच- 
काने करावा; आणि या प्रकारच्या स्पष्टीकरणाला 
समीक्षेत वेध स्थान असते का हेही स्वत:ला विचा- 
रावे. संद्धांतिक पातळीवर जाऊन विचार करण्याची 
क्षमता व सवय असलेल्या कोणत्याही वाचकाला 
वरील प्रश्‍नाचे उत्तर देणे कठीण नाही. विशिष्ट 
वाड्मयकृती ही कादंबरी, नाटयकृती, कविता 
ठरते ती विशिष्ट समाजजीवनातील वाडमयाच्या, 
वाडूमयप्रकाराच्या परंपरांमुळे, एकूण सांस्कृतिक 
वातावरणामुळे. या चौकटींमध्ये तिला स्थान 
मिळाल्यामुळेचे ती वाडू्मयकृती म्हणून उभी 
राहते; आणि या चौकटींमधून मिळालेल्या निकषां- 


मुळेच ती मूल्ययुक्‍त किंवा मूल्यहीन ठरते. तिचा 


तिच्या लौकिक जनकाशी काय संबंध होता याला 
येथे महत्त्व नाही. 

मराठीमध्ये नव्याने रूढ होऊ लागलेल्या एका 
अपप्रवृत्तीचा या संदर्भात निदेश केला पाहिजे. ती 
पद्धती म्हणजे वेगवेगळ्या लोकप्रिय, रंजक माध्य- 
मांतून लेखकांच्या मुलाखती घेणे. याला अपप्रवत्ती 
म्हणण्याचे कारण असे की, मुलाखतविषय झालेल्या 
लेखकाने केलेल्या विधानांचा वास्तवात पडताळा 
पाहण्याची किमान जबाबदारीसुद्धा मुलाखतकारावर 
पडत नाही. चरित्रकारांकडून मात्र ही अपेक्षा केल॑ 
जाते. मुलाखतकाराची भूमिका बहुधा अतिविनयाची, 
अत्यादराचो, खर्‍या-खोट्या भाबड्या भावकतेची 
असल्याने ज्याची मुलाखत घेतलो जाते त्याच्या- 
वरही कसलीच बंधने नसतात. या मलाखती रंजक 
असतात; लेखकाविषयी खरे-खोटे, ी पण रोचक, 
स्वतंत्र मार्गांनी न तपासलेले असे त्या बरेच देतात. 
ही चविष्ट सामग्नी वाचताना आपण समीक्षा वाचीत 
आहोत असा सात्त्विक भ्रम भाबड्या, करमणक- 
प्रिय वाचकांत त्या निर्माण करतात. या मुलाखतींना 
समीक्षा म्हणण्याऐवजी ' साहित्यिकांभोवती 'च्या 
गप्पा म्हणणे उचित ठरेल. माझ्या समीक्षालेखनातून 
मी लेखकाच्या लौकिक जगातील व्यक्‍्तित्वाला पूर्ण- 
पणे का बाहेर ठेवले आहे हे वरील विवेचनावरून 
ध्यानात येईल. मी काही वेळा मनोविदलेषण-प द्ध- 
तीचा अवलंब केला आहे हे खरे; पण तो केवळ 


1 
2) | 
| 


संगणकीकृत 


मराठी समीक्षकांपुटील काही प्रश्न 


वाडयायक्वतींमधील पात्रांचे जीवन नीटपणे समजावे 
म्हणनच 

वर उल्लेखिलेल्या तीन संदर्भापैकी दुसरा संदभ 
वाडःमयकृती व तिचा वाचक यांचा होय. हा संदभ 
महत्त्वाचा आहे यात शंका नाही, म्हणून याविषयी 
आपण विद्वोष सावधगिरी बाळगली पाहिजे. कारण 
बरेच समीक्षक या बाबतीतला प्रस्तुत-अप्रस्तुतताचा 
विवेक ठेवीत नाहीत असे आढळते. समीक्षा ही 
वाडू्मयकृति-लक्ष्यीच असायला पाहिजे; ती जशी 
लेखक-लक्ष्यी असायला नको, तशी ती समीक्षक- 
लक्ष्यीही असायला नको. वाडू्मयक्ृतीचे निमित्त 
करून लेखकाविषयी चविष्ट गप्पा मारणे जसे सर्वांना 
आवडते, तसे समीक्षकाने स्वतःच्या खाजगी प्रति- 
क्रिया, आठवणी यांच्याविषयी बोलणे हेही सर्वांना 
आवडते. अनेक वेळा या प्रकारच्या समीक्षेला एका 
वाडमयकृतीमुळे निर्माण झालेली व कमीअधिक प्रमा- 
णात स्वतंत्र असलेली वेगळी वाडूमयकृती असे स्वरूप 
प्राप्त होते. अश्या समीक्षेला अनेकदा “ आस्वादक 
समीक्षा ! हे नाव देण्यात आलेले आहे. ('आस्वाद 
हा शब्द कसा फसवा आहे याबद्दलच्या पहिल्या 
तळटीपेतील विवेचनाची वाचकास आठवण करून 
द्यायला हवी.) ही तथाकथित “आस्वादक ' समीक्षा 


वक्‍्तृत्वपूणे किंवा गुजगोष्टीसारखी लाडिक, भावुक | 


चटकदार, ललित, एकण वाडमयावरील ' वेडी 
भाबडी माया ' व्यक्‍त करणारी, उपमा-उत्प्रक्षामध्य 
रमणारी... अशी असते. या प्रकारची समीक्षा 
लिहिणार्‍्यांचा दावा असा असतो को वाड्मयकुतींची 
समीक्षा ही अशीच असायला हवी; तिच्यात संद्धा- 
तिक काथ्याकट नसावा; शोजारच्या माणसाला 
दाढदुखीने विव्हळताना पाहून एखाद्या प्रमळ, 
हळव्या माणसाच्या डोळयात जसे चटकन पाणी 
उभे राहते तशी उत्स्फूत प्रतिक्रियाच समीक्षकाकडून 
अपेक्षित आहे 

समीक्षकाकडन उत्स्फत प्रतिक्रियेची अपेक्षा असते 

अगदी खरे. पण उत्स्फ्त प्रतिक्रिया म्हणजे नक्की 
काय, तिचे स्वरूप कसे असते याची खोलात जाऊन 
चिकित्सा करणे आवश्यक आहे. कारण तिच्या 
स्वरूपाबहल बरेच गैरसमज प्रचलित आहेत. त्यांतला 
फार मलगामी गैरसमज असा की, उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया 
कोऱ्या मनाने केलेली, कोणत्याही नियमांच्या 


र* ० 
प ह. 
६-4) 
-<] 
शन 


है 
र 4 अ 
डे 
*५>>* *-“ 


अनस्तित्वामुळे निरंकुश, अंशी असते. पण 
जास्त विचार केल्यास, तात्त्विक पातळीवरील 
विचार करण्याची क्षमता व सराव असल्यास, हा 
गरसमज आहे हे लक्षात येईल. 

सतत ध्यानात ठेवायला पाहिजे असा पहिला 
मुद्या हा कौ, आपले झारीरिक रिफ्लेक्सेस सोडले तर 
आपल्या सर्वे प्रतिक्रिया या कोणत्या ना कोणत्या 
तरी संदर्भ-चौकटीत घडतात. या संदर्भचौकटीवर 
आपल्या अनुभवविषयाचे व त्याविषयीच्या आपल्या 
प्रतिक्रियांचे स्वरूप अवलंबून असते. 

एक उदाहरण घेतल्यास हा मुहा स्पष्ट होईल. 
समजा आपल्यासमोर एक कागद आहे व त्यावर 


,काही मुद्रित केलेल्या खुणा आहेत. (या गोष्टींनाही 


या गोष्टी म्हणून विशिष्ट संदर्भचौकटीतच अस्तित्व 
आहे. पण क्षणभर त्याकडे दुलंक्ष करू.) जर 
आपण मुद्रणतज्ज्ञ असलो तर आपण टाइप-फेस 
वगैरेंच्या वैशिष्ट्यांकडे लक्ष देऊ. संदर्भचौकट 
बदलली कौ, याच खुणांकडे आपण शब्द, वाक्य 
म्हणून पाहु; आपण जर प्रुफरीडर असलो तर 
मुद्रित मजकूर मुळाबरहुकूम आहे की नाही, ऱ्हस्व 
दीघ इत्यादी व्यवस्थित आहेत को नाही याकडे 
लक्ष देऊ. पुन्हा संदर्भघऔौकट बदलली व आपण 
वैयाकरणी असलो तर मुद्रित शब्दसमूहात व्याक- 
रणाचे नियम पाळले गेले आहेत की नाही याची 
शहानिशा आपण करू. जर आपण शेलीशास्त्राचे 
अभ्यासक असलो तर विशेष परिणाम साधण्यासाठी 
लेखकाने फोरग्राउंडिगसारखी शेलीसंबद्ध परिणामांची 
काही खास साधने वापरली आहेत का हे आपण 
शोधून काढू. यावरून असे लक्षात येईल की, संदर्भ- 
चौकटीनुसार आपल्या अनुभवाचे, अनुभवविषयाचे 
स्वरूप बदलत असते. प्रत्येक संदर्भचौकट म्हणजे 
एक जीवनप्रकार, जीवनव्यवहार होय. ही चौकट 
तिच्याशी संलग्त असलेल्या व्यवहाराचे नियमन 
करणारे नियम, संकल्पना, संकेत, निकष घेऊन येत 
असते. 

जीवनातील इतर व्यवहारांप्रमाणे कलाव्यवहारा- 
बद्दल व वाडू्मयव्यवहाराबहदल हे सवे खरे आहे. 
वाडमयकृतीचे स्वरूप, तिची निमिती व तिचा 
आस्वाद या गोष्टी वाड्मयाच्या संदर्भचौकटीतच 
अस्तित्वात येतात. ही चौकट पुष्कळ व्यामिश्र आहे. 


श्र 


कला ही एक अशी महाजाती आहे की, जिच्यात 
जाती व उपजाती नसून फक्त विशिष्ट सभासद 
(इंडिविज्थुअल मेम्बर्स) असतात असे जे क्रोचे 
म्हणतो ते आपल्या अनुभवाच्या विरुद्ध जाणारे 
असल्यामुळे स्वीकारणीय नाही. जी भावकविता 
नाही, कादंबरी नाही, कथा नाही, नाटयकृती 
नाही. . . अशी केवळ वाड्मयकृती आपण कधीच 
वाचत नसतो. कधी वाचूच शकत नाही. उत्तर 
भारतीय संगीताच्या संदर्भात असे म्हणता येईल 
को, आपण केवळ संगीत कधीच ऐकत नाही; 
आपण जे ऐंकतो ते म्हणज घराणे, त्याची सांगीतिक 
नजर, राग, ताल, ख्याल, ठुमरी, टप्पा, गझल, 
भावगीत इत्यादींपेकी कश्याने तरी नियमित केलेली 
स्वररचना. वाड्मय या महाजातीत कादंबरी, नाटय- 
कृती, शोकात्मिका, सुखात्मिका इत्यादी जाती व 
उपजाती अपरिहार्यंपणे असतातच. यात अनृस्यूत 
असलेल्या संकल्पनाव्यूहांनी वाड्मयव्यवहार, कला- 
व्यवहार नियमित झालेले असतात. मन मानेल तसे 
पुर्ण निरंकुशपणे, मुक्‍तपणे येथे काहीही घडत नसते; 
तसे घडले तर ते या व्यवहारांचा वैध भाग 
ठरत नाही. या नियमांच्या चौकटीत स्वातंत्र्याला 
वाव आहे; पण चौकट मोडणारे स्वातंत्र्य म्हणजे 
स्वातंत्र्य नसुन बावळटपणा, अर्वाच्यपणा, किंवा 
- तत्सम काहीतरी. वेगवेगळया फलंदाजांच्या खेळ- 
ण्यात भेद जरूर असतात; कोणी संथपणे खेळून 
धावसंख्या वाढवतो, तर कोणी अनेक चौकार 
मारून खेळ चमकदार करतो. पण चेंडू मैलभर 
लांब टोलवला म्हणून कोणीही एकदम पन्नास 
धावा काढीत नाही, खेळाच्या नियमांप्रमाणे काढू 
दकत नाही. जवळजवळ अज्लीच स्थिती वाडमय- 
व्यापारातही आहे. वाळूमयक्ृतीचे निमित्त करून 
आस्वादक समीक्षेच्या नावाखाली स्वतंत्र ललित 
गद्य-निमिती करणे वाडूमयव्यापाराच्या नियमांना 
न' जुमानता एका चेंडूवर पन्नास धावा काढण्या- 
सारखाच प्रकार होय. 

वाळूमयव्यापार हा इतर मानवी व्यवहारांप्रमाणे 
संकल्पना, नियम, संकेत, परंपरा यांनी बांधलेला 
असतो हे जरी खरे असले तरी वाडू्मयनिमिती 
करताना लेखकाला किवा वाडूमयसमीक्षा करताना 
टीकाकाराला या संकल्पनादींची स्पष्ट जाणीव 


नवभारत 


जानेवारी, १९८५ 


असतेच, असायला पाहिजेच असे नाही. संभाव्य 
संकल्पनात्मक गोंधळ टाळायचे असतील तर ती 
असलेली बरी इतके मात्र नक्की. 
वाडूमयव्यापारात, कलाव्यापाराता व एकूण 
सौंदर्यानुभवाच्या संदर्भात संकल्पनांचे अस्तित्व व 
हत्त्व नाकारणारे काही विचारवंत आहेत; त्यांच्या 
मताचा आता आपल्याला थोडक्यात विचार करा- 
यचा आहे. हे मत महत्त्वाचे अशासाठी की संकल्पना, 
नियम यांचे प्रस्तुत संदर्भातील अस्तित्व नाकारले 
कौ निमिती व आस्वाद या दोन्ही बाबतीतल्या 
निरंकुशतेचा दावा करता येतो. आस्वादक समीक्षा 
या नकाराशिवाय उभीच राहू शकत नाही. सोंदर्या- 
नुभवातील संकल्पनांच्या स्थानाविषयी मराठीत 
कोणी तात्त्विक विवेचन केल्याचे दिसत नसल्याने 
त्यासाठी पाइचात्त्य समीक्षकांकडे व सौंदर्यमीमांस- 
कांकडे वळणे आवद्यक ठरते. मराठीतील साहित्या- 
बहृल अनेक वेळा असेच होते. ज्या विषयांबहलचे 
मूलभूत विचार पाइचात्त्यांकडे होतात, त्याबद्दल 
त्या कसाचे विचार मराठीत होत नाहीत. पण 
पाइचात्त्य विचारांची भ्रष्ट, तकलादू अनुकरणे, 
त्यांच्यातून काढलेले ढिसाळ निष्कर्ष मात्र मराठीत 
धुमाकूळ घालतात. म्हणून मराठीत एखादा प्र्न 
उपस्थित झाला को, त्याची नीट चिकित्सा करायची 
असेल तर प्रश्‍नाच्या मुळातल्या इंग्रजी स्वरूपाकडे 
वळण उपयुक्‍त ठरते. 
वःती. बची पाध्या मलता भगत तशी 
करणार आहोत. त्याने वि त णी विधि 
वाचन, आस्वाद व तिचे विश्लेषण डिलि ) 
व कल्पिता ससून नचा र समीक्षण यांच्यात 
आहे असा दावा केला आहे य क गजनी 
कृतीचा आस्वाद (वाचन ) हा का डा पवाडा 
असतो. आस्वादाच्या वेळी व ल 9 
घटकांमध्ये- उदाहरणार्थ, आशय त (तिव्या 
पात्रे, प्रसंग यांच्यामध्ये- पथक रप प ती, 
व. _- «करण झालेले नसते. 
हम्ळटचा आस्वाद घेत असताना हॅम्लेट या पात्राची 
वेगळी अशी जाणीव आपल्याला नसते. पण जेव्हा 
आपण हा अनभ र स. 
करीत तो टना जला का झळा ज्म 
२"७ट इत्यादी घटकांची 


ऱधगात्म जाणीव आपल्याला होते. यावर जास्त 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


मराठी समीक्षकांपुढील काही प्रश्न 


विचार केल्यास हे मत टिकण्यासारखे नांही है 
आपल्या ध्यानात येईल. ब्रॅडलीच्या मतावरील पहिला 
आक्षेप अंसा कीं, जे हॅम्लेंट इत्यादी पृथगात्म घटक 
आस्वादाच्या स्थितीत अनुभवविषय झाले नव्हते, ते 
स्मरणविषय होणे ताकिक दृष्ट्याच अशक्य आहे. ते 
भारतीय तत्त्वज्ञानातील सुपुप्तीप्रमाणे अनुमान- 
विषय होऊ शंकतील, पणं स्मँरणविषय मात्र होऊ 
शकणार नाहीत. दुसरे असे को, जेव्हा ब्रॅंड्ली स्वत; 
कवितावाचनाचे वर्णन करतो, तेव्हा तो पृथगात्मतेने 
जाणवलेल्या गोष्टींचा- उदाहरणाथे, प्रतिमा, भावना 
यांचा- उल्लेख करतो; कवितानिर्मितीच्या त्याने 
केलेल्या वर्णनातही नेमके हेच घडते. यावरून असे 
दिसते की, ब्रॅडलीची सैद्धांतिक भूमिका काहीही असो, 
एक समीक्षक म्हणून आस्वाद, निर्मिती व विद्लेषण, 
समीक्षा यांच्यातील भेद जातीचा आहे असे तो 
मानीत नव्हता.' 

ब्रॅंडलीच्या मताची जास्त खोलात जाऊन 
चिकित्सा करणे फलदायी ठरेल. आस्वादप्रक्रियेच्या 
व निमितिप्रक्रियेच्या वणंनात प्रतिमा, भावना इत्या- 
दींची पृथगात्म जाणीव होत असल्याचे ब्रॅंडूली मान्य 
करतो. येथे असे विचारता गय्रेईल की, शब्दांतील 
केवल अर्थरहित नादांची किवा आकारांची, टाइप- 
फेसची पृथगात्म जाणीव त्याला का झाली नाही ? 
ती होण्यास अडचण नव्ह्ती, कारण याही गोष्टी तेथे 
उपस्थित होत्या. अशी जाणीव झाली नाही कारण 
ज्या संदर्भचोकटीत ब्रॅडली विचार करीत होता त्यात 
टाइप-फेस वगेरे गोष्टी प्रस्तुत नसतात; प्रतिमा, 
भावना या गोष्टी मात्र प्रस्तुत असतात. संदर्भचोकट 
लक्षात आली की, कश्याकडे लक्ष द्यायचे, कशाची 
अपेक्षा मनात बाळगायची हे लक्षात येते. समजा, 


आपण एका गवयाचे गाणे ऐकतो आहोत. पहिल्या 


काही क्षणातच तो कोणता राग पेश करतो आहे 
हे कळते; लगेचच स्वरांबद्दलचे वर्ज्यावज्ये लक्षात 
येते; पुढे ऐकताना कशाची अपेक्षा बाळगायची व 
कशाची नाही हेही कळते. तो कोणत्या घराण्यातला 
आहे हे कळले कौ, या अपेक्षा जास्त विवक्षित होतात. 
त्यांचे गायन आधी ऐकलेले असले तर त्यांच्यात 
आणखी नेमकेपणा येतो. वाड्मयकृतीच्या आस्वा- 
दाच्या वेळी नेमके हेच घडते. आपण वाचत असलेले 
पुस्तक कादंबरी आहे हे लक्षात येताच आपल्या 


अनुक्रमणिका 


अ: 


मनात ज्या अपेक्षा निर्माण होतात त्याप्रमाणे क्रमाने 
जास्तजास्त विवक्षित असलेल्या अपेक्षा, ही ऐति- 
हासिक कादंबरी आहे, ही हरिभाऊंच्या पठडीतली 
नसून रणजित देसाईंच्या पठंडीतली आहे असे कळ- 
ल्याने निर्माण होतात. वेगवेगळ्या संदर्भचौकटींत 
ज्या वेगवेगळया अपेक्षा अनुस्यूत असतात, त्यांनुसार 
आपण वेगवेगळे जीवनव्यवहार करीत असतो. 
उदाहरणार्थ, आपण फलंदाजाकडून धावांच्या शत- 
कांची अपेक्षा करतो, त्याने कोणता लव्ह गेम द्यावा 
अशी अपेक्षा करीत नाही. हरिभाऊंच्या पठडीतल्या 
कादंबऱ्यांत विस्तृत, तपश्लीलवार वणंनांची अपेक्षा 
करतो, इव्सेनच्या पठडीतील, (खरे म्हणजे कोण- 
त्याही पठडीतील) नाटकात त्यांची अपेक्षा करीत 
नाही. येथे दोन उपमुहे ध्यानात ठेवायला हवेत. एक 
तर वाडमयकृतींबाबतच्या या अपेक्षा बदलू शकतात 
व प्रत्यक्षात बदलतातही. दुसरे असे को, या अपे- 
क्षांच्या पूर्तीचा व मूल्ययुक्‍ततेचा संबंध असला तरी 
कोणत्या अपेक्षांना किती महत्त्व द्यायचे याविषयी 
मतभिन्नता असू शकते; निराळ्या शब्दांत असे 
म्हणता येईल को, चांगली कादंबरी, चांगली शोका- 
त्मिका इत्यादी संकल्पना स्वभावत: वादग्रस्त 
(इसेन्शली कन्टेस्टेड कॉन्सेप्ट्स) आहेत. 
आतापर्यंतच्या आपल्या विवेचनात आपण असे 
मानले आहे कौ, कलाव्यवहारात संकल्पना, नियम 
असतात; त्यांची उदाहरणेही आपण नमूद केली. या 
सर्व विवेचनावर एक मूलभूत आक्षेप घेता येऊ 
शकेल. तो मराठी सेद्धांतिकांपेकी कोणीही मांडलेला 
नाही हे खरे. पण ' प्रत्येक कलाकृती अनन्यसाधारण 
आहे', असे मानणारे समीक्षक मराठीत अधून 
मधून भेटतात. त्यांचे हे मत कांटच्या मुक्‍त 
सोंदर्याच्या ( फ्री व्यूटी ) सिद्धांतावर आधारलेले 
आहे. (याची त्यांना कल्पना असते असे मात्र 
नाही. ) कांटच्या वरील सिद्धांताची दुसरी 
बाजू म्हणजे मुक्‍त सोंदर्यात संकल्पना नसतात हा 
सिद्धांत होय. जर हा सिद्धांत मान्य केला तर 
सौंदर्यानुभव हा पुर्णपणे निरंकुश ठरतो. आपल्या 
आतापर्यंतच्या निष्कर्षाना यामुळे छेद जाण्याची 
शक्‍यता निर्माण झालेली आहे. म्हणून कांटच्या 
भूमिकेचा विचार करायलाच हवा. कांटच्या क्रिटिंक 
ऑफ इस्थेटिक जजमेन्ट या पुस्तकाची विस्तृत 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


२४ 


चर्चा सौंद्यमीमांसा व कांटची सोंद््यमीमांसा 
या माझ्या पुस्तकांमध्ये आलेली असल्याने येथील 
विवेचन थोडक्यात करता येईल. 
मुक्‍त सौंदये हे बव्हंशी निसर्गात सापडते. त्याचा 
विचार करताना कांटने हेतुशून्य हेतुपूर्णेतेला फार 
महत्त्वाचे स्थान दिलेले आहे. निसर्गातील मुक्‍त 
सौंदर्याचा अनुभव म्हणजे निसर्ग आपण होऊन, 
कोणत्याही संकल्पनेच्या मध्यस्थीशिवाय, मानवी 
बुद्धीने केलेली एकतेची, संगतीची, अपेक्षा पूर्ण 
करीत असल्याचा आल्हादात्मक अनुभव होयं. 
निसगेसौंदर्याच्या संदर्भात हे सवे ठीक वाटते. आणि 
कांटची एकूण तेत्त्वज्ञानात्मक भूमिका पाहता तो 
यापेक्षा निराळे असे काही म्हणूही शकला नसता. 
निसर्ग मानवाभिमुख आहे असे मानवाने स्वत:पुरते 
मानायचे असते; ही धारणा मानवाला, विशेषतः 
शास्त्रज्ञांना, उपयुक्त ठरते; ती नसती तर शास्त्र- 
ज्ञांनी सृष्टिनियमांची समष्टी निर्माण करण्याचा 
प्रयत्नच केला नसता. पण सृष्टीच्या मुळाशी एक 
अतींद्रिय तत्त्व असून त्याने सृष्टीची रचता हेतुतः 
मानवाभिमुख केलेली आहे असे म्हणण्याचा मानवी 
बुद्धीला अधिकार नाही असे कांटनेच स्वत: दाखविले 
आहे. दुसरे असे की, सोंदर्यानुभवातून संकल्पनांचे 
उच्चाटन करण्याने सोंदर्यानुभवाची स्वायत्तता सिद्ध 
करण्याचे कांटचे कार्य सिद्धीस जाणार होते. वरील 
दोन कारणांमुळे कांटने मुक्‍त सौंदर्यानुभवात संकल्प- 
नांना स्थान दिले नाही, व हेतुशून्य हेतुपु्णतेच्या 
सिद्धांताला तो चिकट्न राहिला. 
अवलंबित सौंदर्याच्या अनुभवात संकल्पनांना 
स्थान असते असे प्रतिपादन कांटने केले; परंतु 
अवलंबित सोंदर्याविषयीचे विधान हे केवळ अभि- 
रौचिकीय विधान ( प्युअर जजमेन्ट ऑफ टेस्ट ) 
नव्हे, असे म्हणून मुक्‍त व अवलंबित सोंदर्य यांना 
तो एकमेकांपासून दूर ठेऊ शकला. या दोन सोंदर्य- 
प्रकारांमध्ये समन्वय घडवून आणण्याचे काम त्याला 
या संदर्भात करावे लागले नाही. पण कलासोंदर्याच्या 
संदर्भात मात्र हे काम निकडीचे होऊन बसले. . 
मनुष्य आपल्या स्वतंत्र संकल्पशक्‍तीचे (द विल) 
प्रचोदन करूने संकल्पनांच्या मार्गदशंनाखाली कला- 
निर्मिती करीत असतो. निसर्गापेक्षा कला जी वेगळी 
ठरते ती या कारणामुळे. निसर्गात गोष्टी घडतात; 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


ज्ञानेवारी, १९८५ 


कलेत त्या घडविल्या जातात. सुगरण पक्ष्याचे घरटे 
कितीही सुंदर असले तरी ते कला ठरत नाही; 
कारण विशिष्ट कालात निसर्गनियमानुसार सुगरण 
पक्ष्याच्या माफत त्या सुंदर घरट्याची उत्पत्ती होते; 
या उत्पत्तीत स्वतंत्र संकल्पशकक्‍्ती, संकल्पना, निरिचित 
हेतू यांचा अजिबात सहभाग नसतो. कांटने केलेल्या 
वर्गीकरणानुसार कला या वर्गात फक्त ललित 
कलांचा (फाईन आटं) अंतर्भाव होतो असें नाही. 
मानवाने निर्माण केलेलें सवच पदा्थ- उदाहरणाथ, 
घेर, कपडा, खाद्यपदार्थ- या वर्गात समाविष्ट 
होतात. या वर्गातील एक उपवर्ग म्हणजे सुंदर 
ललित कला होय. या उपवर्गाच्या संदर्भात एक 
अतिशय बिकट तात्विक प्रॅश्‍न निर्माण होतो. कारण 
ललित कला ही कला असल्यामुळे ती हेतुतः व 
संकल्पनांच्या साहाय्याने निर्माण झालेली असायला 
हवी. उलट पक्षी, ती जर सुंदर ठरायची असेल, 
तिच्यात मुक्‍त सौंदये असायला हवे असेंल, तर 
तिच्या रचनेत हेतुशून्य हेतुपुणेता, नियमरहित 
नियमितता, संकल्पनांवर जी आधारलेली नाही 
अशी एकता, सुसंशलेषितता, सुसंगती असायला हूवी. 
कांटने हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी खूप प्रयत्न केले. 
अखेरपयंत तो स्वत: या प्रश्‍नाची उकल करू शकला 
नाही हे खरे; पण व कोणत्या दिशेने गेल्यास प्रश्‍न 
सुटू शकेल याचे मार्गदशन त्याने केले हेही खरे. हा 
तात्त्विक प्रश्‍न सोडविताना कांट आणखीही एक 
गोष्ट साधण्याचा प्रयत्न करीत होता; 
नव-अभिजातवाद (निओ-क्लासिसिझम 
वाद ी.. रोमॅटिसिझम ) यांच्यात समन्वय 
आणणे ही होय. 
अगदी सुरवातीपासून कांट ललित कलेच्या कला- 
२ चेक आह देतो : पर्यायाने तो ललित कलेतील निय- 
' "ण त्याचबरोबर तो हेही 
स्पष्ट करतो की, ललित कलाकृतीतला नियम ी 
नियमांप्रमाणे- उदाहरणार्थ, कापड, भांडी अ 
यांच्या निमितीच्या संदर्भात उपयोग 
जय उपयोगी पडणाऱ्या 
न न -- असत नाही; ललित कला सुंदर 
रायचा असल्यास तो नियम या दुसर्‍या प्रकारच्या 


नियमांप्रमाणे असून चालणार 
ल एर नाही. यांत्रिक पद्धतीने 
4५ श 
वता येईल असा तो न सला 


ती म्हणजे 
) व निभरता- 
न्वय घडवून 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठा वकास सस्यद्धार 


मराठी समीक्षकांपुढील काही प्रश्न 


उपयोजनातून नंवनिमिती झालीच पाहिजे असा तो 
हवा. ज्यात नवीनता खात्रीने असते असे 
तत्त्व मुक्‍त सौंदर्याच्या संदर्भात आपल्या परिचयाचे 
झाले आहे; ते म्हणजे नियमरहित नियमितता, 
हैतुशून्य हेतुपुर्णता हे होय. पण ते जसेच्या तसे 
कलासौंदर्याला लावता येणांर नौही; कारण कला- 
निमितीत हेतू हा निश्चितपणे असतो. यावर कांटने 
काढलेला तोड्गा असा की, ललित कलानि्मितीत 
हेतू असतो हे खरे, पण तो आहे हे कलाकृतीचा 
अनुभव घेणाऱ्यांला भासांयला नको, 

सुंदर कलाकृतीतल्या या आगळ्या नियमांचा 
इंगमं कोंणतां ? कांटच्या मते मांगसामधला निसगगं 
हो प्रतिभेच्या माफत कलाकृतीला तिचा संशळेंषक 
नियम पुरवीत असतो. बाहेरच्या निसर्गातील मुक्‍त 
सौंदर्यात निसर्ग उत्स्फूतेपणे मानवी बुद्धीची एकतेची- 


सुसंगतीची इच्छा पूर्णे करायला बद्धपरिकर झाल्या-. 


सारखा वाटतो; माणसामधील निसर्ग ललित- 
कलाकृति-निर्मितीच्या वेळी वरोबर असाच बद्ध- 
परिकर झाल्यासारखा वाटतो. कलाकृतीतल्या साम- 
ग्रीच्या नियमनाचे कार्य प्रतिभा या मनःशक्ती- 
कडून होते असा निष्कषे कांटने काढला आहे. ही 
प्रतिभा म्हणजे नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा होय. 
प्रतिभेमुळे नावीन्याची हमी मिळते हे खरे; पण 
नुसते नावीन्य असून चालणार नाही. मूर्खंपणाही 
नावीन्यपूर्ण असू शकतो. कांटला नावीन्याबरोबर 
मल्ययक्‍तताही हवी आहे. म्हणून तो असे म्हणतो 
की, नावीन्यपूर्ण ललित कलाकृती इतरांना अनुकरण- 
योग्य वाटायला हवी, ती एक आदर्श नमुना ठरा- 
यला हवी. पण येथे एक अडचण उभी राहते. 
निसर्गातील मुक्‍त सोंदर्यात आढळणारे संघटनतत्त्व 
व प्रतिभेच्या माफत ललित कलाकृतीला प्राप्त 
आलेले संघटनतत्त्व ही सारखीच असतील तर प्रत्येक 
कलाकृतीतले संघटनतत्त्व केवळ तिच्यापुरते मर्या” 
दित ठरेल, ते त्या त्या कलाकृतीतील सामग्रीचे 
विठ्लेषण करण्यात संपून जात असणार, त्याला 
त्या विशिष्ट कलाकृतीच्या बाहेर काढून त्याचे उप- 
योजन इतरत्र करणे अशक्य होणार. मंग प्रतिभा- 
जन्य कलाकृती ही अनुकरणयोग्य असा आदश 
नमना ठरली पाहिजे हे म्हणण्याला काय अथ उस्छा १ 
प्रतिभाजन्य,नियमाच्या 'न-भूतो-न-भविष्यति' या 
न, भा. ४ 


अनुक्रमणिका 


०२९५ 


स्वरूपामुळे कोणत्याही कलाकृतीपासून कोणाल1 
काही शिकता येईल ही शक्‍यता संपुष्टात येते. कला- 
कृतींमध्य सलगता ( कंटिन्यूइटी ) असणे, कला- 
परंपरा अस्तित्वात येणे, कादंबरी, कथा, शोका- 
त्मिका इत्यादी वाडू्मयप्रकार निर्माण होणे इत्यादी 
गोष्टीही अशक्‍य ठरतात. कांटला यांपैकी 
काहीही नाकारायचे नव्हते. कांटचा ग्रंथ दोन परं- 
परांच्या संधिकालात लिहिला गेला; त्या वेळी नव- 
अभिजाततावाद मागे पडत होता व निर्भेरतावाद 
पुढे येत होता. कांटचे प्रस्तुत ग्रंथातील एकूण विवे- 
चन निर्भरतावादाकडे झुकणारे आहे हे निश्चित. 
म्हणून त्याने कलावंताच्या स्वातंत्र्याचा पुरस्कार 
करणे स्वाभाविक होते. पण तो अराज़ुकतावादी 
नव्हता, आणि त्याला परंपरा वगेरे गोष्टींचे महत्त्व 
कळत होते. म्हणून कलेच्या क्षेत्रात तो मुक्‍त सोंदर्याची 
भूमिका घेणे संभवनीय नव्हते. 

जर शिकणे-शिकविणे, परंपरा या गोष्टी ललित 
कलेच्या संदर्भात शक्‍य व्हायच्या असतील तर 
कोणत्यातरी प्रकारच्या नियमांचे अस्तित्व मान्य 
करावे लागते. नियमांच्या काही प्रकारांचे सूचन 
कांटने केले आहे. (अ) नुसत्या प्रतिभेच्या जोरावर 
कोणालाही कलाकृती निर्माण करता येत नसते. 
कारण या निर्मितीत शिकता-शिकविता येण्याजोग्या 
तंत्राची, तांत्रिक नियमांची गरज लागते. (आ) 
प्रतिभा ही जरी निसर्गाने काही मोजक्या लोकांना 
दिलेली देणगी असली तरी बुद्धिमान लोक प्रतिभा- 
जन्य कलाकृतींच्या अभ्यासातून शिकता-शिकविता 
येणारे कलानिमितीचे काही नियम, ठोकताळे काढू 
शकतात.” हे नियम असतात म्हणून संगीत, चित्रकला, 
नृत्य, कथेसारखे काही वाडूमयप्रकार यांच्या क्षेत्रात 
निमितिप्रक्रिया शिकविणाऱ्या संस्था मोठ्या संख्येने 
अस्तित्वात आल्याचे आपण पाहतो. या संस्थांमधून 
शिकून आलेला माणूस बऱ्यापैकी कलाकृती निर्माण 
करू शकतो. त्यांना प्रतिभाजन्य कलाकृतींची सर 
येत नाही ही गोष्ट वेगळी. 

कांट जेव्हा प्रतिभेविषयीचे विवेचन करतो तेव्हा 
तो स्वतः सतत चाचपडतो आहे असे वाटते. तसे 
नसते तर त्याच्या मूळ भूमिकेत त्याने बदल केला 
आहे असे जे वाटते ते वाटले नसते. निसर्ग हा 
प्रतिभेच्या द्वारा ललित कलाकृतीला नियम देतो असे 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


२९ 


जेव्हा कांट सुरुवातीला सांगतो, त्या वेळी तो प्रतिभे- 
कडे एक नियमन करणारी शक्‍ती म्हणून पाहतो 
आहे हे स्पष्ट होते. पुढे चचच्या ओघात तो प्रतिभे- 
कडून नियमनाचे काम काढून घेऊन जिचे नियमन 
करायचे अश्या सामग्रीत भर टाकण्याचे कामच फक्त 
सोपवितो." सामग्रीची संपन्नता वाढविण्याचे काम तो 
नंतर आत्मा (सोल) या नव्या मन:शक्‍तीकडे सोप- 
वितो. तिचे काम म्हणजे संवेदनेच्या, किवा कल्पना- 
शक्तीच्या पातळीवरील परिकल्पना ( इस्थेटिक 
आयडिया) निर्माण करून विचारांची अमाप संपत्ती 
उत्पन्न करणे.' पण ही संपत्ती कितीही अमाप असली 
तरी केवळ तिच्या जोरावर ललित कलाकृती निर्माण 
करता येत नाही. कारण या संपत्तीचे निय- 
मन व्हावे लागते व ते नि्णेयशक्‍तीला पसंत पडावे 
लागते, याची कांटला जाणीव आहे. त्यासाठी त्याला 
एकदम अभिरुची ( टेस्ट ) या मनःशकक्‍्तीची आठ- 
वण होते. निसर्गातील पुक्‍त सोंदर्याच्या संदर्भात या 
मन:शक्‍तीची कांटला फार मदत झाली होती. मुळात 
जे नियमनाचे काम कांटने प्रतिभेकडे दिले होते ते 
तो अखेरी तिच्याकडून काढून घेऊन अभिरुचीकडे 
सोपवितो. ही अभिरुची संस्कारित होऊ शकते असे, 
कलेच्या संदर्भात त्याचे मत असावे. जर प्रतिभा- 
जन्य सामग्री व नियमितता यांच्यात संघर्ष निर्माण 
झाला तर आपण नियमिततेच्या बाजूने आहोत 
असे- नव-अभिजाततावाद्यांना जवळचे वाटेल असे- 
आपले मत नोंदवितो.'"” 
प्रतिभाजन्य कलाकृतींपासून जे पुर्णपणे वेगळे 
काढता येतील असे नियम अमू व यांत्रिक होतील. 
नव-अभिजाततावाद्यांनी असे नियम तयार केले 
होते हे सर्वांना माहीत आहे. कांटला निर्भरतावादाचे 
महत्त्व पटलेले असल्याने त्याने असे नियम मान्य 
केळे असते असे वाटत नाही. आणि म्हणून ललित 
कलाकृतींमधले नियम त्यांच्यात देहीभूत झालेल्या 
स्थितीत पाहणेच योग्य असे कांट म्हणतो.'! वरील 
सर्वे विवेचनावरून असे लक्षात येते की, कांट अक्ा 
नियमांच्या, संकल्पनेच्या शोधात होता की, ज्यात 
नव्या कलाकृतीचे इतर कलाकृतींशी असलेले साम्य 
व भेद, सारखेपणा व भिन्नता या दोन्हींवर जवळ- 
जवळ सारखाच भर दिला जाईल. ' जवळ जवळ ! 
हा शब्द बापरण्याचे कारण असे की, कलाकृतीच्या 


अनुक्रमणिका 


नेवभारत 


जानेवारी, १९८५ 


अनन्यसाधारणतेचा मुद्दा कांटच्या आणि पुढील 
हेगेलवाद्यांच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचा आहें, त्यांतले 
काहीजण तर कलाकृतीच्या अनन्यसाधारणतेमुळे, 
तिच्यातील संश्‍लेषणनियम तिच्यातच जिरून जात 
असल्यामुळे- निदान आदर्श कलाकृतीत असे व्हावे 
अशी अपेक्षा असल्यामुळे- कलाकृतीकडे सर्व विव्व- 
रचनेचे प्रतीक म्हणून पाहतात. सर्व विश्‍वाचा 
समावेश जिच्यात झालेला आहे अश्ली कलाकृती 
निर्माण होईपर्यंत ती आदर्श या स्वरूपातच राहील, 
यात मात्र संशय नाही. 

ज्या नियमाच्या शोधात कांट चांचंपडंत होता 
तो त्याला जरी नाही तरी त्याच्या मार्गाने 
जाणाऱ्या, व तो जेथे थांबला तेथे न थांबणाऱ्या 
विदवचेतन्यवाद्यांना सांपडंलां असे म्हणता येईल. तो 
नियम म्हणजे विदोषसंपृक्त सामान्य ( काँक्रीट 


' युनिव्हर्सल ) हा होय. विशिष्टांपासून अलग केलेल 


सामान्य अमूत (अँब्स्ट्रॅकट) असते. विशिष्टसंपृक्‍त 
सामान्य म्हणजे असा सबंध (होल) की, ज्याच्यातील 
सभासद-घटक जरी त्याच सबंधाचे स्वरूप व्यक्‍त 
करीत असले तरी ते हा आविष्कार वेगवेगळ्या व 
एकमेकांना पुरक रीतींनी करीत असल्याने ते 
एकमेकांसारखे नसतात. '' कलाव्यापारात वापरल्या 
जाणाऱ्या बहुतेक संकल्पना या विशिष्टसंपक्‍्त 
सामान्याची चांगली उदाहरणे ठरतील, नवअभि- 
जाततावादी किवा नि्भरशील वाडमय, कादंबरी, 
नाटक, शोकात्मिका, राग, ठुमरी, घराणे ... यांच्या 
स्वरूपांकडे पाहिल्यास हा मुद्दा पटेल. दोन शोका- 
त्मिका किवा कादंबर्‍या यांच्यात साम्य असते, पण 
त्यांच्यात तितक्‍याच अपरिहार्यपणे भेदही का 
असतात हे या नव्या बोद्धिक मॉडेलमुळे स्पष्ट होते. 

कांट याच दिशेने प्रवास करीत होता हे आपण 
याआधी पाहिले आहे. तेव्हा प्रतिभाजन्य कलाकृती, 
ही इतरांना अनुकरणीय वाटेल असा नमुना ठरायला. 
ह्‌वी या कांटच्या मुद्द्याचा विज्षेषसंपृक्‍त सामान्याच्या 
माडलमध्ये समावेश करून घेणे योग्यच ठरेल, तसे 

केल्यास प्रतिभानिमित कलाकृतींना कलापरंपरेत 
वाड्मयप्रकारांच्या इतिहासात महत्त्वाचे स्थान क 
असते हे स्पष्ट होईल. अक्या केलाकृतींना विविध 
बाजू असल्याने त्या जणू आपल्याभोवतीचे सामान्य 
केस वाढणार आहे याचा संक्षिप्त आलेख सूचित 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


मराठी समीक्षकांपुढील काही प्रश्न 


करीत असतात. अर्थात हे खरे को, या सूचित 
झालेल्या दिश्यांनीच त्या सामान्याची वाढ होते असे 
नाही. कारण कोणतीही कलापरंपरा एकाकीपणाने, 
निर्वात पोकळीत वाढत नसते; ती इतर परंपरांच्या 
समवेत वाढते. कोणताही एक समाज हा एक 
विशिष्टसंपृक्‍्त सामान्य आहे असे कल्पिले तर 
त्पातील सामाजिक, आथिक, राजकीय, धामिक, 
सांस्कृतिक संस्था व परंपरा इत्यादी या सामान्याचे 
घटक ठरतोल, व त्यांचा एकमेकांवर व एकूण 
समाजावर सतत परिणाम कसा घडत असतो हे 
लक्षात येईल. कला हे एक विशिष्टसंपृक्‍्त सामान्य 
असल्याने सर्वे कला अगदी एकमेकांसारख्या असतील 
हे संभवनीय वाटत नाही. अर्थरहित संगीत आणि 
अर्थसंपृक्‍्त वाड्मय या दोन कलांमध्ये इतर जीवना- 
पासूनचा तुटलेपणा सारख्याच प्रमाणात असेल 
किवा असावा असे मानण्याचे, अशी अपेक्षा करण्याचे 
कारण नाही. संगीताविषयी आपले काहीही मत 
असले तरी एकूण कलांमध्ये वाड्मयकला ही इतर 
जीवनव्यवहारांपासून कमीतकमी अलिप्त असलेली, 
जीवनार्थापासून कमीत कमी तुटलेली असते असे 
मानण्यास कसलीही तात्त्विक अडचण नाही. 


ही विशिष्टसंपृक्‍्त सामान्ये आपल्याला आपल्या 
सामाजिक गटाकडून मिळतात. आपण कोणत्यातरी 
समाजगटात जन्मतो व वाढतो. मानसिक दृष्टीतून 
पाहता, आपला प्रगल्भतेकडे होणारा प्रवास म्हणजे 
विविध जीवनव्यवहारांत अनुस्यूत असलेल्या 
सामान्यांवर व संकल्पनांवर जास्तजास्त मोठ्या 
प्रमाणात आपली पकड बसत जाणें होय. ही पकड 
बसविण्यासाठी आपण नेहमी जाणीवपुर्वक प्रयत्न 
करतो असे मात्र नाही. आपली मातृभाषा (पहिली 
भाषा), तिचे व्याकरण हे जसे आपोआप आत्मसात 
होते तशीच बरीच सामान्ये आपण जाणीवपूर्वक 
प्रयत्न केल्याशिवायच आत्मसात होतात. येथे एक- 
दोन उपमुद्द्यांचा उल्लेख करायला हवा. एक म्हणजे 
भाषाव्यवहार हा एक प्रत्येक माणसाला अटळपणे 
करावा लागणारा व्यवहार आहे; इतर काही व्यव- 
हार- उदाहरणाथं, उत्तर हिंदुस्थानी संगीतव्यवहा र- 
असे नसतात. दुसरे असे को, भाषाव्यवहाराला 
लागणारी क्षमता ही निसर्गाने सढळ हाताने सर्वांना 


अनुक्रमणिका 


-२४) 


दिलेली असते. उत्तर हिंदुस्थानी संगीताच्या क्षमते- 
बद्दल असे म्हणता येणार नाही. 

येथे एका महत्त्वाच्या मुद्द्याचा निदेश करायला 
हवा. विवक्षित जीवनव्यवहाराला गती येण्यासाठी 
निसगेदत्त क्षमता जितकी महत्त्वाची तितकेच तिचे 
प्रचोदन करून तिला विशिष्ट दिशेने वळविणारे 
संस्कारही महत्त्वाचे असतात. बालपणापासून लांड- 
ग्यांच्या कळपात वाढलेल्या रामू या मुलाला कोणं- 
तोच मानवी भाषा येत नव्ह्ती; कारण त्याच्यावर 
कोणत्याच मानवी भाषेचे संस्कार झालेले नव्हते. 
विशिष्ट भाषाच आपली मातृभाषा (पहिली भाषा) 
ठरते याचे कारण असे कौ, आपल्या भाषिक क्षमतेचे 
प्रचोदन व संस्करण विशिष्ट भाषिक वातावरणा- 
कडून झालेले असते. आपल्यापेकी अनेकांना उत्तर 
हुंदुस्थानी संगीतात रस व गती असते, पण त्यांना 
पाऱचात्त्य संगीत कळतेच असे नाही. याचेही कारण 
हेच को, त्यांची सांगितिक क्षमता विवक्षित सांगितिक 
वातावरणाने संस्कारित झालेली असते. 

वरील एकूण विवेचनावरून हे लक्षात येईल को, 
आपण कोणताही मानवी व्यवहार कोऱ्या, रिकाम्या 
मनाने करीत नाही; आपला प्रत्येक व्यवहार 
संकल्पनासंपृक्‍्त मनानेच केलेला असतो. वाडू्मय- 
निर्मिती व त्गड्मयसमीक्षा या गोष्टी मन मानेल 
तशा करणे अवेध आहे. या दोन्हींवर व वाड्मय- 
कृतीच्या स्वरूपावर, कलापरंपरेचा व तीत देहीभूत 
झालेल्या संकल्पनांचा, विशिष्टसंपृक्‍्त सामान्यांचा 
अंकुश असतो. याचा अर्थ असा नव्हे कौ, या व्यव- 
हारात स्वातंत्र्याला व वेविध्याला अर्थ नाही. स्वातं- 
त्याला निचित अर्थ आहे; पण हे स्वातंत्र्य निर्वात 
पोकळीतील स्वातंत्र्य नव्हे; असे स्वातंत्र्य अस्ति- 
त्वात असू शकत नाही. वैविध्य़ाला वाव असणे हे 
तर विशिष्टसंपृक्‍त सामान्याचे महत्त्वाचे लक्षण आहे. 

वाड्मयव्यवहार निरंकुश नसतो, तर तो विशिष्ट- 
संपृक्त नियमांनी बांधलेला व्यवहार असतो ही 
जाणीव झाली की, या व्यवहारात काय वेध व काय 
अवेध हे लक्षात येते. एखाद्या वाड्‌मयकृतीचे निमित्त 
करून लेखकलक्ष्यी किवा समीक्षकलक्ष्यी स्वतंत्र 
वाडमयकृती निर्माण करणे हा वेध समीक्षाव्यवहार 
खास नव्हे. तो एखादा वेगळा व्यवहार असू शकेल; 
तो रंजक, चटकदार असल्याने त्याकडे अधिकाधिक 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


२८ 


लोक आकृष्ट होत असतील. हे सर्व मान्य केले तरी तो 
समीक्षाव्यवहार ठरत नाही. समीक्षा हो वाडूमय- 
कृतिलक्ष्यीच असायला हवी. वाड्मयकृतीचे अस्तित्व 
व स्वरूप वाड्मयीन, सांस्कृतिक परंपरेच्या विशिष्ट- 
संपृक्त सामान्यावरच अवलंबून असल्याने तिचे 
विश्लेषण व मूल्यमापन या सामान्याच्या संदर्भातच 
व्हायला हवे. समीक्षाव्यवहाराची इतर व्यवहारांशी 
गल्लत होऊ नये असे वाटत असेल, तर या व्यव- 
हारांना पायाभूत असलेल्या संकल्पनाव्यूहांची आप- 
ल्याला स्पष्ट जाणीव व्हायला हवी. समीक्षाव्यवहारा- 
पुरते बोळायचे, तर आपल्याला विशिष्ट वाड्मय- 
कृतींच्या समीक्षेच्या पातळीवरून सेंद्धांतिकतेच्या, 
सौंदर्यमीमांसेच्या पायरीवर जायला हवे. 

चांगळी वाड्मयसमीक्षा करायची असेल, तर 
समीक्षकाने वाड्मयकृतीची सर्वांगीण चिकित्सा 
करायला हवी. मनोहरची आकाशवाणी या 
ना. सी. फडक्यांच्या पुस्तकातली बव्हंशी तंत्रलक्ष्यी, 
लालित्यपूर्ण, पण जुजबी समीक्षा जशी अपुरी ठरते 
तशी बांधिलकी मानणार्‍या बऱ्याच समीक्षकांची 
बव्हंशी केवळ आहयलक्ष्यी आणि बहुतेक वेळा 
पंथीय (-आंबेडकरवादी, मा्क्संवादी, हिंदुत्ववादी-) 
समीक्षाही अपुरी ठरते. मानवजीवनार्थ-अभिमुखता 
हे वाडूमयाचे खास वैशिष्टय आहे. म्हणून वाड्म- 
यीन समीक्षेत वाड्मयकृतीतल्या जीवनार्थदर्शनाला 
विशेष महत्त्व मिळणे स्वाभाविक आहे. मानवी 
जीवनव्यवहार अनंत आहेत; ते समजून घ्यायचे 
असतील तर समीक्षकाला या जीवनव्यवहारांना 
पायाभूत ठरणाऱ्या संकल्पनाव्यूहांचा चांगला 
परिचय करून घ्यायला हवा, व या व्यूहांचा 
प्रस्तुत जागी वापर करण्याचे कोशल्य मिळ- 
वायला हवे. याचा अर्थ असा नव्हे, की समीक्ष- 
काला एखादे शास्त्र किवा विज्ञान माहीत असले- 
किवा आपल्याला ते माहीत आहे असे त्याला 
वाटत असले- तर ते त्याने कारण नसताना 
समीक्षेत घुसडलेच पाहिज. प्रस्तुत-अप्रस्तुताचा विवेक 
पाळणे हेही आपल्याकडील समीक्षकांना जमतेच 
असे नाही. वाडू्मयकृतीविषयीची, कलाकृतीविष- 
यीची प्रतिक्रिया ही समाधानाची ढेकर, असमाधा- 
नाची कळ, किंवा लाडिक, भावुक उद्गार, आत्म- 
चरित्रपर ललित गद्य या स्वरूपात व्यक्‍त न होता 


अनुक्रमणिका 


नेवभारंते 


जानेवारी, १९८५ 


विधानांच्या स्वरूपात व्यक्‍त झाली पाहिजे. वाडमय- 
कृतीच्या विदलेषणासाठी व मूल्यनासाठी निठचित 
अभ्युपगम मनात निर्माण व्हायला पाहिजे; त्याच्या 
आवाक्‍यात वाड्मयकृतीतली जास्तीत जास्त घटिते 
सामावली जायला हवीत. या समीक्षापद्धतीला इतर 
पद्धतींपासून वेगळे काढण्यासाठी घिदग्ध समीक्षा- 
पद्धती असे नाव देणे सोयीचे ठरेल. माझ्या समी- 
क्षणांत्मक बहत्‌्लेखांत मी ही पद्धती वापरण्याचा 
प्रयत्न केला आहे. त्यातील माझ्या वैयक्तिक 
यशापयशावरून प्रस्तुत पद्धतीच्या यश्ापयश्शाबद्दल 
वाचक अंदाज बांधणार नाहीत अशी आश्टा आहे. 

विशिष्टसंपृक्‍्त सामान्य ही संकल्पना हेगेलमध्ये 
व हेगेलपासून स्फूर्ती घेतलेल्या तत्त्वज्ञांमध्ये विशेषे- 
करून आढळते. येथे एक गेरसमज होणे संभवनीय 
आहे. तो टाळायला हवा. हेगेल व त्यानंतर मार्क्स 
यांनी स्व मानवजातीच्या इतिहासाचा आराखडा 
तयार केला; सर्व मानवजात एकाच दिशेने, समान 
अवस्थांमधून, जाणार आहे, असा त्यांचा दावा 
आहे. पण एकूण मानवजातीचा इतिहास पाहिला 
तर पुर्वी सवे ठिकाणी तो एकाच क्रमाने घडल्याचे, 
व आता तो तसा घडत असल्याचे दिसत नाही. 
हेगेलने कलांची प्रतवारी लावली असून, निर्भरशील 
काव्याला सर्वांत उच्च स्थान दिले आहे; व त्यानंतर 
तत्त्वज्ञानात्मक गद्यालाच सर्वोच्च स्थान मिळेल असे 
त्याने म्हटले आहे. हेही पटण्यासारखे नाही. कारण 
वास्तुकलेपासून तत्त्वज्ञानात्मक गद्यापर्यंत सर्व गोष्टी 
एखाद्या समाजात एकाच वेळी आढळू शकतात; व 
या गोष्टींकडे विश्‍वचेतन्याचे जास्त-जास्त प्रगत 
आविष्कार म्हणून का बघायचे हेही कळत नाही. 
तसेच कोणत्याही एका कलापरंपरेत बदल होतात 
हे जरी खरे असले तरी तिच्यात प्रगती होते असे 
मानायला, सर्वांना पटेल असे कारण देता येईल 
असे वाटत नाही. " 

ल वाडुमय, संगीत, चित्रकला इत्यादींमध्ये एक 
कत तील शोक 3 ती शकार स 
नियमांच्या साहाय्याने मां ह: 20 तोंगतीत:आसून 

पाहाय्याने मांडता 


त्या 1 येते, सुसंश्लेषणाचे 
री व कलांना समान आहेत- फरक काय तो 
साध्यमाचा- इत्यादी पोरकट कल्पना टाकन दिल्यास 


आपण वाडूमयकृतींच्या स्वरूपाकडे-- त्यांच्या आशय 
र 1 


मराठीचा विकास: 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


भराठी समीक्षकांपुढील काही प्रश्न २९ 


अभिव्यक्ती, बांधणी या बाजूंकडे- जास्त व्यवस्थित- 
पणे पाहू शकू. सर्वे कलांतील नव्हे तर केवळ 
वाड्मयातील चांगलेपणाचे व मोठेपणाचे निकष 
कोणते, व त्या निकषांनुसार गेल्या दीडशे वर्षातील 
मराठी वाडमय कितपत चांगले व मोठे ठरते 
याकडे साहजिकच आपले लक्ष जाईल; आणि या 
शोधाअंती आपल्या पदरी फक्त विषष्णता येईल 
या काळात एकसुद्धा मोठा लेखक, कोणत्याही 
]डमयप्रकारात मोठी म्हणता येईल अशी एक- 
सुद्धा परंपरा निर्माण झाल्याचे दिसत नाही 
आमच्याकडची मोठी अश्ली वाड्मयीन परंपरा 
दाखवायची म्हटली तर सरळ सतराव्या किवा 
तेराव्या शतकाकडे जावे लागते. गेल्या दीडशे 
वर्षातली आपली वाड्मयीन कामगिरी इतकी 
दरिद्री का ? 

याचे एक संभाव्य उत्तर मर्ढेकरांनी बाड'मयीन 
महात्मतेत सुचविले आहे. मराठी लेखक-वाचकां- 
वर इंग्रजी वाड्मयाचा जितका परिणाम झाला 
तितका इतर जागतिक भाषांतील वाड्मयाचा 
झाला नाही. मूल्ययुक्‍ततेचे जे नमुने इंग्रजीत उप- 
लब्ध होते ते, काही अपवाद सोडता, इतरत्र उप- 
लब्ध असलेल्या नमुन्यांपेक्षा कमी कसाचे होते. 
नाट्याच्या क्षेत्रात शेक्सूपिअर हा ठोलेजंग लेखक 
खरा. पण इतर कोणीही इंग्रजी नाटककार शेक्स्‌- 
पिअरच्या जवळपासही येऊ शकत नाही याचा अर्थ 
काय ? टॉलस्टॉय व डॉस्टोव्हस्की यांच्या तोडीचा 
एकही कादंबरीकार इंग्रजीत का सापडू नये? 
कांटचे बोट धरून चालणाऱ्या कोलरिजइतक्याही 
उंचीचा दुसरा सैद्धांतिक इंग्रजीत का नसावा ! 
आपल्या गोऱ्या मालकांनी इतक्याच कसाचे नमुने 
आपल्यासमोर ठेवल्यामुळे आपल्या वाड्मयाची 
वाढ खंटली तर त्यात काहीच नवल नाही 

या परिस्थितीवर मर्ढेकरांनी सांगितलेला उपाय 
मात्र पुरेसा नाही, आणि एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे 
तो घातकच ठरेल. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाण एकूण 
जागतिक ,वाडमयाचा आपल्याला परिचय झाला 
तर ते केव्हाही फायद्यान्ञने ठरेल. कारण मग आपण 
आयुप्यातील प्रश्‍नांकडे केवळ इंग्रजी दृष्टिकोणातून 
न पाहता इतरही दृष्टिकोणांतून पाहू शकू. हे ठीकच 
आहे. घरात खेळती हवा पाहिजे असेल तर 


एकाच्या ऐवजी दोनतीन खिडक्या असलेल्या बऱ्या 
पण ही सूचना स्वीकारण्यातील धोका असा की, 
गेल्या दीड शतकातील आपले परावलंबित्व पाहता 
आपण आपले घर केवळ खिडक्यांचे बनवून 
घेण्याची शक्यता आहे. मग आम्हाला इंग्रजांच्या, 
रशियनांच्या, चिन्यांच्या, अमेरिकनांच्या...... 
दृष्टिकोणांतुन जगाकडे पाहता येईल. यात जर 
भारतीय दृष्टीनेही गोष्टींकडे बघण्याची सोय 
झाली तर, आणि तरच, ही उपाययोजना उपयुक्‍त 
ठरेल. * आमची संवेदनशीलता, मूल्यात्मक धारणा 
महाराष्ट्रीय नाही, भारतीय नाही, ती आंतरराष्ट्रीय 
आहे ' असे सांगणारे महाभाग आज अधूनमधून 
विसतात. परदेशी वाड्मयकृतींच्या पेपरबॅक प्रती 
मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होऊ लागल्यामुळे ते 
यापुढे जास्त मोठ्या प्रमाणात भेटण्याची शक्‍यता 
निर्माण झाली आहे. पण यात एक मूलभूत भाबडे- 
पणा आहे. कारण साम्यवादी व लोकशाही गोटा- 
तील रशिया व अमेरिका ही प्रमुख राष्ट्रे आपआपले 
राष्ट्रहित कसोशीने जपताना दिसतात. त्यासाठी 
ते कोणत्याही गोटातील राष्ट्रांशी युती करताना 
दिसतात. असे असतानादेखील आमच्याकडील 
लोकांना आंतरराष्ट्रीयत्वाचा पुळका यावा याच्या- 
मागे आमचे गेल्या दीडशे वर्षातील केविलवाणे 
परावलंबित्व आहे 

आता अशी वेळ आलेली आहे कौ, आपण एक 
महत्त्वाचा मूल्यात्मक निणेय घ्यायला हवा. आमचे 
स्वत्व क्यात आहे हे शोधायला पाहिज व ते टिक- 
वायचे की नाही हे ठरवायला हवे. हे काम निकडीने 
केले नाही तर तथाकथित आंतरराष्ट्रीय समष्टीत 
कायम'चे गुलाम म्हणून जगण्याचे आपल्या नशिबी 
येईल. दुसरे असे को, जोपर्यंत आपण भारतीय, 
महाराष्ट्रीय होत नाही तोपर्यंत आपण कोणत्याही 
आंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक क्षेत्रात कसलीही भर टाकू 
शकणार नाही हेही ध्यानात ठेवले पाहिजे, वर 
उल्लेखिलेला मूल्यात्मक निर्णय केवळ ' वाडमयादी 
कलांपूरता घेऊन चालणार नाही; तो आपल्या 
एकूण जीवनप्रकाराच्या व्यापक संदर्भातच घ्यायला 
ह्वा. 

गेल्या दीडशे वर्षांत प्रामुख्याने ब्रिटिश-अमेरिकनं 
व काही प्रमाणात इंग्रजी भाषेतून झिरपत आलिल्या 


व: 


पाश्चात्त्य वाड्मयामुळे व विद्येमूळे आपल्याकडे 
आंग्लविद्याविभूषितांचा एक नवा वर्ग (एल्टि) 
निर्माण झाला आहे. या वर्गाने सर्जनशील साहित्य 
व समीक्षा या क्षेत्रांमध्ये इंग्रजी नमुने, संकल्पना- 
व्यूह, मूल्ये, निकष इत्यादी सवं गोष्टी- निदान 
बर्‍याच गोष्टी- स्वीकारल्या. या वर्गाचे काम 
आयत्या मिळालेल्या सामग्रीमुळे सुलभ झाले. 
परंतु त्यामुळे काही तोटे झाले. एक म्हणजे 
हा वर्गे वाडूमयाच्या बाबतीत परप्रत्ययनेयवुद्धी 
झाला. वाडमय हे स्वभावतः जीवनमूल्यसंपृक्‍त 
असल्यामुळे आणखीही एक तोटा झाला. पाइचात्त्यांचे 
प्रश्‍न हे आपलेच प्रश्‍न आहेत अश्या समजुतीने या 
वर्गातील बरेच लोक लिहू लागले, त्यामुळे अनुकरणा- 
त्मक व आपल्या आजच्या वास्तवात पाळेमुळे नस- 
केळे असे बरेच वाड्मय निर्माण होऊ लागले. 
मर्ढेकरांच्या कवितेत भग्नता, नैराश्य जागोजागी 
दिसते. ते त्यांच्या स्वत:च्या जीवनदशंनाचा अपरि- 


हार्य भाग आहे असे मानू या. असे जीवनदशंन. 


विशिष्ट व्यक्‍्तिजीवनातून, व्यक्‍तीच्या भावनिक व 
वेचारिक विठ्वातून निर्माण होऊ शकते. तेव्हा 
मढकरांच्या जीवनदर्शनातील सर्वस्पर्शी भग्नता ही 
जरी सच्ची मानली तरी त्यांच्यानंतर लिहिल्या 
गेलेल्या वाडूमयात- विशेषतः काव्यात- मढेंकरी 
जीवनदशंनाची जी बरीच लागण झाल्याचे दिसते 
त्याचे स्पष्टीकरण कसे द्यायचे ? जीवनाचा, मूल्यांचा, 
परंपरांचा सर्वकष नाझ करणारी दोन महायुद्धे 
ज्यांनी अनुभवली त्या पाइचात्त्य देशांमध्ये जीवन हे 
मूल्यशून्य व अर्थरहित आहे अशी तीव्र जाणीव 
मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाली तर ते स्वाभाविक 
आहे. पण ज्या अर्थाने पाश्‍चात्त्यांनी दुसरे महायुद्ध 
अनुभवले, त्या अर्थाने आपण ते अनुभवले नाही. 
युद्धप्रयत्नांसाठी निघालेल्या ऑफिसांमधीळ व सेन्या- 
तील नोकऱ्यांचा सुकाळ, भडकती महागाई, अनेक 
वस्तूंची तीव्र टंचाई, काळा बाजार या गोष्टी आपण 
अनुभवल्या; पण सर्वकष विनाश काही आपण अनु- 
भवला नाही. असे असताना मर्ढेकरांनंतरच्या काही 
वर्षांत मढकरी जाणीव, त्यांनी आणलेली नवी 
प्रतिमासृष्टी या इतरही लेखकांमध्ये का दिसतात 
याचे उत्तर पाइचात्त्यांचे अनुकरण करण्याची प्रवृत्ती 
इतकेच देता येते. ऐहिक जीवन मूल्यहीन, किळस- 


अनुक्रमणिका 


नेवेभारते 


जानेवारी, १९८५ 


वाणे आहे ही श्रमणपरंपरेतील निवृत्तिपर जाणीव 
भारतात जुन्या काळापासून दिसते. पण मढेकरोत्तर 
काळातील महाराष्ट्रात फोफावलेली जाणीव श्रमण- 
परंपरेतील म्हणता येणार नाही; कारण या काळात 
श्रमणपरंपरा विशेष प्रभावी झाल्याचे दिसत नाही. 
. अतुकरणावर भागविण्याची सवय झाल्याने 
मूल्यनाच्या बाबतीत आपण कशा चुका करतो याचे 
एक चांगले उदाहरण म्हणून रणांगण या कादं- 
बरीचे आपण जे मूल्यमापन केले त्याकडे बोट दाख- 
विता येईल. प्रत्यक्ष महायुद्ध किवा त्या आधीची 
युरोपातील परिस्थिती हे सर्वे आपल्याला ख्‌प 
दुरून व धूसर असेच दिसले. आपल्या अगदी जवळ 
असलेल्या दलितांचे जीवन तात्त्विक पातळीवर 
विठ्ठळ रामजी शिदे येईपयंत व वाड्मयीन पातळी- 
वर्‌ श्री. म. माटे येईपयंत सवर्णांना दिसले नाही व 
प्रत्ययकारीपणे दाखविता आले नाही. तेव्हा नाझी 
जमंनीतल्या ज्यूंची ससेहोलपट आपण फारच दुरून 
पाहिली (? ) अंसल्यास नवल नाही. तिचे स्वरूप 
आपल्याला माहीत आहे असे मात्र आपण बिनधास्त- 
पणे गृहीत धरले. रणांगण वाचताना आपल्याला 
इतके पुरेसे वाटले. जीवनातील प्रश्‍नांविषयी काही 
प्रमाणात आस्था असलेली, व्यवस्थित वेतले्ल॑ 

सुरेख आटोपक्ीर वर्णने असलेली, चटका क्य 
एक नेटकी कादंबरी असे तिचे 


चे वर्णन केल्यास ते 
यथायोग्य ठरेल, पण रोड्स टू फ़रोडम, कापुट, 


एद्धात्तर काळापर्यंतचे विवक्षित तपश्षीलांनी गच्च 
भरलळ, आणि म्हणून जास्त दाहक, प्रत्ययकारी असे 
जे | जीवनदर्शन देतात ते रणांगणमध्ये मिळत 
नाही. गा आवाक्याच्या बाबतीत ही कादंबरी 
वर अड पीसच्या जवळपासही येऊ शकत नाही 
मुख्यतः आगबोटीत घडलेल्या, नेहमीच्या व्यि 
जगण्याच्या प्रवाहापासून तोडलेल्या (र्ड वतिनी 
अलाइश्ड ) जीवनाच्या बव्हंशी रोमंटिक काहीशा 
स्वप्नरजनात्मक दशनाला आपोआप प्रतीकात्मकता 
प्राप्त झाली. आणि आज रणांगण ही एक मोठी 
वाड्मयकृती म्हणून मान्यता] पावली आहे. सर्वकष 
विनाश्ाचा जवळून घेतलेला, अगदी नजीकठछन | पाहि- 
लहा अनुभव आपल्या गाठी असता तर ही ठा 
त्मक चूक आपल्या दातुन ज्ञाळी नसती, न. बजा 


स १1 
चया पय 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


४! 
मराठी समीक्षकांपुढील काही प्रश्न ६ 


मानवजीवनसत्मुख अशा वाडू्मयकलेच्या संदर्भात 
अंशी चूक होणे अक्षम्य आहे. 

एंखोद्यो कादंबरीतील जीवनदर्शेनाबाबत, मूल्य- 
व्यवस्थेबाबत जर आपण अशा चुका करीत असलो 
तर आत्मनिरीक्षण करण्याची आपल्याला निकडीची 
गरज आहे हे लक्षात यायला हवे. आपले जीवन- 
दर्शन आपल्या जीवनावर आधारलेले असायला 
हवे; आपली मूलव्यवस्था आपल्या समाजाचे प्रश्‍न 
सोडबिताना, सोडविण्यासाठी निर्माण व्हायला हवी. 
गेल्या दौडशे वर्षातल्याप्रमाणे भरभृत राहून चाल- 
णोर॑ नाही. आपल्या वाडू्मयाच्या व एक स्वतंत्र 
राष्ट्र म्हणून भारतीय जीवनाच्या दृष्टीने पाहता 
यॉँ चुका यापुढे टाळायलाच हव्यात, आपल्या 
समाजजीवनाचा मध्यवर्ती स्रोत शोधून काढला 
पाहिजे व॑ तेथे जीवन जगताना घडवताना आपले 
स्वत्व शोधले पाहिजे. हा मध्यवर्ती स्रोत कोठे 
सापडेल ! 

महाराष्ट्रातील सहा कोटी लोकांपैकी पाच लाख 
लोक दरवर्षी विठ्ठलदर्शनासाठी जमतात. म्हणज 
जवळजवळ दहा टक्‍के लोकांना त्यांचा आत्मिक- 
मल्यात्मक-वाड'मयीन जीवनरस वारकरी जीवनाच्या 
व वाडमयाच्या परंपरेतून मिळतो. दर वारकऱ्याच्या 
घरातील एकदोन आप्तेष्टांवर त्याचा थोडाबहुत 
परिणाम घडतो असे मानले तर हे लक्षात येईल 
की, एकण महाराष्ट्राच्या देनंदिन जीवनात पाश्‍चात्त्य 
विद्याविभषितांना जे स्थान आहे त्यापेक्षा कितीतरी 
जास्त महत्त्वाचे स्थान वारकऱ्यांच्या व तत्सम 
इतर संप्रदायांना व त्यांच्या मौखिक परंपरांना 
आहे. या परंपरेचे आतून ज्ञान मिळविले नाही 
तर त्यांच्या वाडमयाचे विश्‍लेषण व मूल्यमापन कस 
करायचे हे केवळ इंग्रजीवर पोसलेल्या समीक्षकांना 
जमेल असे वाटत नाही. कारण ज्ञानेदवरीसारखण्या 
प्रचंड आवाक्याच्या तत्त्वचितनात्मक वाडमयकृतीला 
पुर्ण न्याय मिळवून देऊ शकेल असा संकल्पनात्मक 
व्यह इंग्रजी समीक्षेत उपलब्ध नाही. त्यांना त्याची 
जरुरी पडली नसणार; कारण इंग्रजीत या 
वाडमयप्रकारातली या तोलाची वाड्मयकृती कोठे 
आहे ? अँलेक्झेंडर पोपचे एखे ऑन सॅन हे 
काव्य ज्ञानेश्वरीच्या जवळपास पोचण्याच्या गुण- 
वत्तेचे नाही. आपल्याकडे ज्ञातेश्‍९वरीला जे.स्थान 


अनुक्रमणिका 


आहे ते पोपच्या या काव्पला-इपफ्रकीलवाठमयपर- 
परेत नाही. खरे म्हणज हा एकच मुद्दा आपल्याकडं 
आंग्लविद्याविभूषितांमध्ये सध्या प्रचल्ति असलेल्या 
वाड्मयीन संकल्पनाव्यूहाचा पुनविचार करण्यासाठी 
आपल्याला प्रवृत्त करायला पुरेसा आहे. 

वरील सांप्रदायिकांच्या जीवनप्रकारांबरोबर व 
मौखिक वाडमयाबरोबर नव्याने बोलू-लिह लाग- 
लेल्या ग्रामीण व दलित जनतेचा, त्यांच्या जीवन- 
प्रकारांचा, आर्थिक-सामाजिक स्थितीचा, त्यांच्या 
आकांक्षांचा, त्यांच्या वाड्मयाचा विचार केला कौ, 
आपल्या समाजाचा मध्यवर्ती जीवनस्रोत कोठे आहे 
हे शोधण्याच्या कामी बरीच मदत होईल. येथे हे 
लक्षात ठेवले पाहिजे को, जुन्याच्या केवळ पुनरुत्था- 
नातून काहीही मिळणार नाही; कारण ग्रामीण व 
दलित या वर दिलेल्या दोन्ही गटांतील लोकजीव- 
नाचे प्रकार बदलत आहेत. उदाहरणाथ, नगदी 
पिके घेणाऱ्या शेंतकऱ्यांमध्ये भांडवलशाहीकरण 
होते आहे; दुसरे म्हणजे, दलित समाजाला 
नवी अस्मिता लाभली आहे. एका नव्या विचा- 
राच्या पुढारीवर्गाचे अस्तित्व प्रकर्षाने जाणवू 
लागले आहे. दुर्दैवाची गोष्ट अशी को, एको- 
णिसाव्या शतकातील उच्च वर्णीयांप्रमाणे हा नवा 
पुढारीवर्ग आंग्लाळण्याची, म्हणज परात्मभावाने 
पछाडला जाण्याची शक्‍यता बरीच आहे. इंग्रजी 
माध्यमाच्या शाळांबाबतची जिल्हा परिषदांची 
वाढती मागणी हे याचेच द्योतक आहे. नव्या विद्यांचे 
माध्यम म्हणन समाजाला इंग्रजी भाषेची गरज 
वाटावी हे स्वाभाविक आहे. पण त्या माध्यमातून 
जी मूल्ये, विचार, भावनात्मक दृष्टिकोण येतात, 
त्यांची नीट पारख केली नाही तर पुन्हा एक फार 
मोठी चूक घडणार आहे. 

ब्रिटिशांकडून गेल्या दीडशे वर्षात आपल्याला 
काहीच मिळाले नाही, असे मला सुचवायचे नाही. 
जे जे पाश्‍चात्त्य ते ते वाईट असेही माझे म्हणणे 
नाही. पाइचात्त्यांकडून आपल्याला जीवनाचे नियमन 
करणारी काही महत्त्वाची मूल्ये मिळाली हे मान्य 
करायलाच हवे. उदाहरणाथ, मानवी व्यक्‍तीची 
प्रतिष्ठा, एक प्रकारचे व्यक्‍्तिस्वातंत्र्य, समानता, 
विज्ञाननिष्ठा. आपल्या निकडीच्या गरजा म्हणून 
या गोष्टी आपल्या समाजाने उत्स्फूर्तपणे निर्माण 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


ड््रे 


केल्या व झगडून त्या प्रस्थापित केल्या असे झाले 
नाही हे खरे. त्यांची केवळ वैचारिक पातळीवर 
आयात करण्यात आली. म्हणून ती येथे रुजायला 
बराच काळ लागला. समाजजीवनात ती प्रत्यक्ष 
जगताना त्यांना आपल्या परिस्थितीला योग्य असा 
आकार आपण अजूनही देऊ शकलो नाही. हे सवं 
जरी खरे असले तरी त्यांनी आपल्या समाजात नवे 
विचारप्रवाह सुरू केले, अल्प का होईना पण काही 
प्रमाणात समाजपरिवर्तन घडवून आणले हे मान्य 
करायला हवे. या नाण्याच्या दुसर्‍या बाजूचा विचार 
आपण थोडा नंतर करणार आहोत. 

आणखी असे को, जे जे मध्यमवर्गीय, पांढरपेशीय 
ते ते सर्वे संकुचित, मूल्यहीन, बिनकण्याचे, किडके, 
ढोंगी असे मी मानीत नाही. रानडे, टिळक, 
आगरकर, गोखले, शिदे, सावरकर, डांगे, रणदिवे 
हे सर्व ज्या वर्गातून आले त्या वर्गाबद्दल अज्ली दृष्टी 
बाळगणे चूक ठरेल. मध्यमवर्गाचे जे दोष सांगितले 
जातात ते इतर वर्गातही दिसतात. पुन्हा असे की, 
आजकालचा मध्यम वर्ग केवळ ब्राह्मण-कायस्थ- 
सारस्वतांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. त्यात सर्व 
जातींचे लोक समाविष्ट झालेले आहेत व होत आहेत. 
येथे एका घटिताचा उल्लेख करावासा वाटतो. 
आंबेडकरांचे वडील संन्यात अधिकारी होते, त्यांचा 
पेशा शिक्षकाचा होता, त्यांची आथिक स्थिती बरी 
होती, घरात सुसंस्कृत, कबिरादींनी संपन्न केलेले 
वातावरण होते, हे पाहता आंबेडकरांनाही बहुतेक 
मध्यमवर्गीय म्हणावे लागेल असे वाटते. 

वरील विवेचनावरून असे लक्षात येईल की, 
समाजाच्या अंशा विस्तारलेल्या एकूण संदर्भात 
जेव्हा आपण गोष्टींकडे बघायला लागू, समाजा- 
तील संस्थांच्या बांधणीचे प्रश्‍न तपासायला लाग 
तेव्हाच आपल्या विचारांना, मूल्यांना, वाड्मयाला 
सामाजिकतेचे परिमाण लाभेल. यात जेव्हा आप- 
ल्याला नव्या ममंदृष्टी ( इन्साइट्स ) मिळतील, 
तेव्हा आपल्या जीवनात व वाड्मयात जिवंतपणाची 
व मोठेपणाची चिन्हे दिसू लागतील. जो संकुचित- 
पणा पुर्वीच्या आंग्लविद्याविभूषितांमध्ये दिसत असे 
तोच दलित समाजात, त्याच्या वाडमयात निर्माण 
होण्याची शक्‍यता आहे. दलित लेखकांना, त्यांच्या 
समाजावर पिढ्यान्‌ पिढ्या झालेल्या अन्यायाची 


अनुक्रमणिका 


नेवेमारत 


जानेवारी, १९८५ 


तीब्र चीड आलेलो अंसंणे, त्यांची भाषी आंग्रंही ना 
आक्रमंकं होंणे हे सवे स्वाभाविक आहे. पण मानवी 
अन्यायाची कक्षा काही जातींपुरती मर्यादित नाही 
हे त्यांना उमजायला हवे. त्यांच्यापैकी काहींना ते 
उमजले आहे व त्यामुळे ते आंबेडकरवादांबरोबर 
मारकसेवादाचा आधार घेतात, स्त्रीदांस्यविमींचना- 
साठीही त्ते लंढंताना दिसतात. न्यायासाठी चाललेल्या 
लढ्याचा असा विस्तार होणे हे महत्त्वाचे आहे. 
दलितांनी बहुजनसमाजाशी द्वंद्वात्मक एकता साध- 
ण्यात सर्वांचे हित आहे. दुसरे म्हणजे स्वतः दलि- 
तांनी, विशेषतः नवबौद्धांनी आत्मनिरीक्षण केले 
पाहिजे. बिदरच्या बादशहाकडून महारांनी मिंळं- 
विलेल्या सनदेत जी सामाजिक विषमता अंतभूत 
आहे ती आजही नष्ट झाली आहे असे म्हणता येतं 
नाही. ती काढून टाकण्याची जबाबदारी त्यांनी 
स्वीकारळी पाहिजे. अक्या वेगवेगळया मार्गानी सुसं- 
इलेषित होणारे घटक म्हणून आपण जेव्हा जगो- 
यला लागू, व जगताना विचार करायला लाग्‌ 
तेव्हाच आपल्या जीवनाला व वाडूमयाला सामा- 
जिकतेचे परिमाण पूर्णपणे लाभेल. समाजजीव- 
नाच्या भूमीवर पाय घट्ट रोवून वाड्मयनि्मिती 
करणे ही या प्रक्रियेची पहिली अवस्था होय, 

पण इतको सामग्री पुरेशी नाही. सामाजिकते- 
बरोबर अतिभोतिकीय, किंवा एका व्यापक अर्थाने 
धामिक ' परिमाणही जीवनातील व वाडू्मयातील 
मोठेपणाला आवद्यक आहे. या मुद्द्याची थोडी फोड 
केल्यास एक संभाव्य गेरसमज टाळता येईल. 
विज्ञानाची प्रचंड प्रगती होत असताना अतिभोति- 
चज! किंवा धर्माची जरुरी काय ? एक दिवस 
असा यणारनाही का कौ जव्हा आपले सर्व प्रश्‍न 
केवळ विज्ञानाच्या साहाय्याने सुटलेले असतील ? 
त्या दिवशी तरी आपण अतिभोतिकीच्या व 
पर्माच्या पाशातून मुक्त होऊ ता ? विज्ञात- 
निष्ठांच्या या दाव्यात काही प्रमाणात तथ्य आहे हे 
निश्‍चित. आपल्यापुढचे अनेक प्रश्‍न 'ही घटना कशी, 
कोणत्या कायकारणनियमानुसार झाली ? या प्रका- 
रचे असतात. त्यांना वेज्ञानिक उत्तरे मिळतात ; 
विज्ञानाची प्रगती अशीच चालू राहिली तर ही उत्तरे 
हा ल कही गस हत हा 

[आ ॥णूस असेही प्रश्‍न विचारतो की. 


ह 


काळा उत 


। 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


। 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे । 
संगणकीकृत 


मराठी समीक्षकांपुढील काही प्रश्न 


“ही घटना का झाली? का व्हावी? क्ष या 
सात्त्विक माणसॉलां असी दुंधेर व क्लेशदायक 
रोंग का व्हावा ? जीवन म्हणजे वेदनांची एक अखंड 
संवेदना ठरावी अंशीं शारीरिक विंक्ृंती एंखाद्या 
नवजात अर्भकाला का व्हावी ? मानवी मूल्यांचा 
आणि विश्वरचनेचा काही संबंध आहे की नाही? ' 
हे प्रश्‍न वैज्ञानिक दृष्ट्या अवेध असतील; त्यांना 
मिळालेली उत्तरे ज्ञांनंद तसंतौल॑. पंण तरीही असे 
प्रश्‍न विचारणे व त्यांची उत्तरे शोधणे हे माणसाच्या 
स्वभावातच असावे. विज्ञानाची कितीही प्रगती झाली 
तरी माणसाची ही अतिभोतिकीविषयीची ओढ कमी 
होईल असे वाटत नाही म्हणूनच जीवना्थसंपृक्‍त 
धाडमयकलेत ते वारंवार उपस्थित होते हें अपरिहार्य 
आहे. म्हणनच महाभारत, ज्ञानेश्वरी, शेक्स्‌पि- 
अरच्या शोकात्मिका, टॉलस्टॉय, डॉस्टोव्हस्की यांच्या 
कादंबऱ्या या सर्वांमध्ये अतिभौतिकीय प्रश्‍न उपस्थित 
होतात; व या वाड्मयक्कतींचे मोठेपण काही प्रमा- 
णात या प्रश्‍नांच्या उपस्थितीवर अवलंबून आहे हे 
निद्चित 

ज्या वाडमयकृती जीवनाला गंभीरपणे भिडतात 


त्यांच्यात जसे विश्‍वरचनेबद्दलचे प्रश्‍न निर्माण होतात. 


तसे ते मानवी “मी बद्दलही अटळपणे निर्माण 
होतात. ' मी ' कोण हा प्रश्‍न मनोवज्ञाविक, सामा- 
जिक, व अतिभौतिकीय पातळ्यांवर उपस्थित होतो 
जर जाणिवेच्या पातळीवरील दोन मनांच्या सघषा- 
पलीकडे जाऊन नेणिवेतून उफाळणाऱ्या, वेळप्रसंगी 
आपला स्वतःचा तंत्रनिष्ठ आब, कलाकुसर, तोल, 
इत्यादींना उद्‌ध्वस्त करून टाकणाऱ्या लाटा अंगावर 
घेण्याचे धाडस मराठी लेखकांनी केले असते तर 
मोडन पडलेल्या का होईना पण मोठेपणाची ग्वाही 
देणाऱ्या वाडमयकृती आपल्याकडे आजच्या मानाने 
कितीतरी जास्त संख्येने दिसल्या असत्या. “मी ' हा 
वेगवेगळया सामाजिक, आथिक, सांस्कृतिक व्यूहांनी 
कसा घडतो हे शोधण्याचे प्रयत्न निकडीने व खोलात 
जाऊन केले गेले असते तर आपल्या वाडःमयक्रृतींत 
जास्त चैतन्य व खोली दिसली असती. 'मी' विषयीचे 
अतिभौतिकीय प्रश्‍नही महत्त्वाचे आहेत, माणसाचा 
* मी 'पणा कशात आहे, त्याची आपस्याला ओळख 
कशी पटते, त्याची प्रतिष्ठापना कशी होते, 'मी' चा 
व. एकूण विश्‍वाचा संबंध काय, 'मी' हा केवळ साक्षी 
न, भा, ५ 


अनुक्रमणिका 


ऱ्रे 


आहे की कर्ताही आहे. या साक्षित्वाचे व कर्तेपणाचे 
संबंध काय, 'मी' मध्ये केवल धनस्वरूपी गुण आहेत 
की क्रणस्वरूपीही गण आहेत, दोन्ही असतील तर 
मानवधर्म (हयुमनिझम) मानणाऱ्यांचे काय- हे 
सवे प्रश्‍न महत्त्वाचे आहेत. उदाहरणादाखल शोंव- 
टच्या प्रश्‍नाचे थोडे विश्‍लेषण करू. 

निसर्ग व कला यांच्यात भेद करताना कांटने असे 
म्हटले आहे की, निसर्गात कार्येकारणादी नियमां- 
नुसार गोष्टी घडतात; उलटपक्षी जेव्हा मानवाच्या 
स्वतंत्र संकल्पशॅक्तीचे (द विल) प्रचोदन होते व 
तो संकल्पनांच्या साहाय्याने कार्य करतो तेव्हा कला- 
निर्मिती होते. कला म्हणजे केवळ ललित कला नव्हे. 
कलेतील एका वर्गात यांत्रिक कष्टाच्या साहाय्याने 
केलेल्या निमितीची गणना होते. ही नि्भिति-प्रक्रिया 
स्वतः सुखद नसते; तिच्यामधून जे निर्माण होते ते 
सुखद असते; हे यांत्रिक कष्ट, टाळता येण्यासारखे 
नाहीत म्हणूनच केवळ करायचे इतकेच. ललित 
कलानिर्मितीत मात्र निमितिप्रक्रिया व तिचे फल हे 
दोन्ही स्वभावतः सुखद .असतात. ही निर्मिती पूर्णपणे 
मक्‍त, स्वांत: सुखाय केलेली असते. मुक्‍त निर्मिति 
शीलता हे मुक्‍त मानवाचे एक केन्द्रीभूत वशिष्ट्य 
आहे असे म्हणता येईल. पुढे माक्‍सनेही या सिद्धां- 
ताला उचलन धरल्याचे व त्याला एका नव्या संद- 
भात बसविल्याचे दिसते. आतापयंतच्या वर्गा- 
धिष्टित समाजाच्या इतिहासात माणसाला आपल्या 
जातिसत्त्वापासुन दूर ठेवण्यात आले आहे. पण 
साम्यवादी क्रांतीनंतर हा परात्मभाव नाहीसा होईल, 
व ललित कलानिर्मितीत मानवाची मुक्‍त, आनंद- 
दायक, साध्यभूत अशी आत्मनिर्भर निमितिशीलता 
जशी आविष्कृत होते तशी ती इतर क्षेत्रांहही आवि- 
कृत होईल, असा माक्संचा विद्वास आहे. पण येथे 
शंकेची पाल मनात चुकचुकते. अगदी समाजवादी 
राष्ट्रांचा आजवरचा अनुभव पाहिला तर असा 
प्रश्‍न विचारावासा वाटतो को, मानवाच्या मुक्‍त 
निमितिशीलतेचा आविष्कार कलासाधना इत्यादी 
स्वरूपांतच दिसेल हे कश्ावरून ? इतरांचा छळ 
करण्यासाठी निर्मिलेल्या यंत्रतंत्रांत तो दिसणारच 
नाही याची खात्री काय ? माणूस मुळात चांगलाच 
आहे, विकृत समाजरचनेमुळे त्यात विकृती शिरल्या 
आहेत, समाजरचना बदलली की त्या विकृती जातील 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


-1-: 


या विचारशंखलेची सुरुवात माणसाच्या सत्त्वा- 
विषयीच्या एका अतिभौतिकीय श्रद्धेपासून झालीं 
आहे. ही श्रद्धा समाजजीवनाचे नियमन करण्याच्या 
कामी उपयुक्त ठरली आहे व ठरते हे खरे; जीव- 
नौतल्या काही दुःखांपासून सुटण्याचे मार्ग शोधण्या- 
सांठी आपण या श्रद्धेमुळेच प्रयत्नशील झालो; काही 
दुःखांचे निवारण करूही शकलो. पण मानव हा 
मुळात पुर्णपणे धनस्वरूपी आहे, अजिबात क्रण- 
स्वरूपी नाही, या सिद्धांताला अनुभवाचा जेवढा 
पाठिबा मिळायला हवा, तेवढा मिळालेला नाही हे 
सत्य आहे. 

स्वत:ला रॅशनॅलिस्ट म्हणविणाऱ्या लोकांना अति- 
भोतिक व धामिक गोष्टींची फार अलर्जी असते. 
त्यामुळे काही गोष्टींकडे त्यांचे दुर्लक्ष होते. महा- 
राष्ट्रात आगरकरप्रणीत रॅशनॅलिझिमने (खरे म्हणजे 
अनुभववादाने व उपयुक्‍ततावादाने) मराठी समाजाचे 
काही बाबतीत हित केले आहे यात शांका नाही. 
उदाहरणार्थ, त्याच्या स्वीकारामुळे निसगंक्रमा- 
विषयीच्या, वास्तवाच्या स्वरूपाविषयीच्या अनेक 
अंधश्रद्धांचे उच्चाटन करणे शक्‍य झाले आहे. पण 
अनुभववादामुळे माणसाच्या जीवनाला एकारलेपणा 
येतो हे या रॅशनॅलिस्ट लोकांच्या लक्षात येत नाही. 
विज्ञान हे वास्तवाचे ज्ञान मिळवून देते. पण वास्तवा- 
विषयीचे भावनिक-मूल्यात्मक दृष्टिकोण देऊ शकत 
नाही. माणसाच्या व्यक्‍्तित्वाला, अनुभवापलीकडे 
जायचे नाकारणारी बौद्धिकता हे एकच अंग असते 
हे खरे नाही. या बोद्धिकतेबरोवर इतरही अंगे 
असतात; व तीही महत्त्वाची असतात. त्यांच्या निय- 


मनासाठो एका आगळा प्रकारच्या प्रतीकव्यूहाची 


गरज भासते. अनुभववादावर सर्वस्वी अवलंबून 
राहिल्यास माणूस या_ प्रतीकव्यूहाच्या निमितीची 
क्षमता गमावून बसेल अशी भीती वाटते. दुसरे असे 
को, जास्तीत जास्त लोकांचे जास्तीत जास्त सुख हे 
ध्येय समोर ठेवणे उपयोगी खरे; पण त्यालाही 
मर्यादा आहेत. उपयुक्‍ततावादाचा एक प्रमख प्रणेता 
जॉन स्टुअटे मिल याला या मर्यादांची जाणीव होती. 
आपल्याकडील रॅशनॅलिस्ट म्हणविणाऱयांना त्यांची 
जाणीव आहे कौ नाही कोण जाणे. 

येथे जाताजाता एक गोष्टीकडे वाचकाचे लक्ष 
' वेधावेसे वाटते. आधुनिक भारताची बांधणी करण्यात 


नवभारत 


जानेवारी, १९८५ 


मोठा भाग धेणाऱ्यांपेको राममोहन रॉय, रानडे, फुले, 
टिळक, गांधी, शिदे, विनोबा यांना व्यक्‍तिजीवन व 
समाजजीवन या दोन्ही संदर्भांत धर्म आणि अति- 
भौतिकी यांची गरज भासली हे महत्त्वाचे आहे. 
अगदी अलीकडचे उदाहरण द्यायचे तर ते डॉ. 
औबेडकरांचे देता येईल, आंबेडकर ज्या अन्याया- 
विरुद्ध आणि ज्या विवक्षित धनस्वरूपी मूल्यांच्या 
बाजूने झगडत होते, त्यासाठी त्यांना कोणत्याही 
धर्माची अपरिहार्य अशी गरज होती असे नाही. 
केवळ अनुभववाद, उपयुक्ततावाद, उदारमतवाद 
यांच्यावर विसंबून मानवाच्या जीवनातील सर्वे प्रश्‍न 
सुटत नसतात या जाणिवेमुळेच त्यांनी बोद्ध धर्माचा 
स्वीकार केला हे उघड आहे. काही दलित लेखक 
मानतात तशी धर्मस्वीकार ही एक स्टॅटेजी नव्हती; 
धर्माची आवश्यकता हा आंबेडकरांच्या जीवनदर्व- 
नातला एक अविभाज्य भाग होता. 

येथे आणखी एक महत्त्वाचा मुहा लक्षात ठेवा- 
यला हवा. गेल्या दोनतीनशे वर्षांत पाइचात्त्य 
देशांनी जे करून दाखविले ते इतके प्रचंड आहे की, 
त्यामुळे सर्व जग दिपून जाणे स्वाभाविक आहे. 
सर्वे बाबतीत आज पाडचात्त्यांसारखे व्हायला पाहिजे 
असे वाटणेही स्वाभाविक अ हे. आपल्याकडच्या 


प्रचंड लोकसंख्येच्या अगदी प्राथमिक गरजा भाग- 
क्रापासून स्वसंरक्षण करायचे 
असेल तर औद्योगीकरणाचा वेग वाढवायला पाहिजे 
हेही 
पाइचात्त्यांनी या मार्गाने 
आहे तसे पुष्कळ गमाव- 
वातावरणाचा समतोल 


वायच्या असतील, परच 
अ 
यात काहीच संशय नाही. पण त्याचबरोबर 
लक्षात ठेवायला हवे को, पार 
जाऊन जसे पुष्कळ 
लेही आहे. उदाहरणार्थ, 
बिघडल्याम मुळे आणि प्रचंड 
शकणार्‍या 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


मराठी समीक्षकांपुटील काही प्रश्न 


त्याचा विनियोग कसा करायचा याचे पाउचात्त्य 
राष्ट्रांनी एक उत्तर गेल्या दोनशे वर्षांत दिले आहे. 
ते उत्तर म्हणजे या अधिकच्या उत्पादनाचा विनि- 
योग जास्तजास्त उत्पादनासाठी करावा. प्रचंड 
उत्पादनाने माणसाच्या मूलभूत गरजा व्यवस्थितपणे 
भागविण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे; अनेक 
राष्ट्रांमध्ये सर्व उपभोग्य वस्तूंची रेलचेल झाली 
आहे. पण त्याचबरोबर नवे प्रश्‍नही निर्माण झाले 
आहेत. श्रीमंत राष्ट्रांकडे पाहिले की, ' सुखांची रेल- 
चेल म्हणजे मानवी संपन्नता नव्हे' असे वाट्‌ 
लागते. रशियासारखी समाजवादी राष्ट्रेही याला 
अपवाद नाहीत, यामुळे जास्त निराश वाटते. दुसरे 
एक उदाहरण घेऊ. पाइचात्त्य श्रीमंत राष्ट्रांत व्यक्‍ति- 
स्वातंत्याचे फार गोडवे गायले जातात. व्यक्‍्ति- 
स्वातंत्र्य चांगले हे खरे; पण अमर्याद व्यक्‍ति- 
स्वातंत्र्यामुळे कुटुंबव्यवस्थेवर, माणसांच्या परस्पर- 
संबंधांवर जे परिणाम झाले आहेत ते पाहता, असे 
व्यक्तिस्वातंत्र्य हे खरेच मानवजातीच्या हिताचे 
ठरले आहे की नाही याचा पु्नविचार लोक आता 
करू लागले आहेत. सर्‌प्लसचे काय करायचे, व्यक्‍्ति- 
स्वातंत्र्याचे काय करायचे, या प्रश्‍नांना प्रत्येक समाज 
इहवादी, उपयुक्ततावादी उत्तर देईलच असे नाही. 
प्रत्येक समाजाचा, प्रत्येक कालखंडातील एकूण मूल्य- 
व्यूह जसा असेल तसे त्याचे उत्तरही असेल. वरील 
विवेचनावरून अनुभववाद, इहवाद, उपयुक्‍्ततावाद 
ही एकूण मानवजातीची जीवनातील अंतिम प्रश्‍नांना 
दिलेली अखेरची उत्तरे नव्हेत हे ध्यानात येईल. 
आणि पाडचात्त्य देशांकडे जीवनविषयक एकमेव 
आदश नमुना म्हणून पाहणे हे चूक आहे, असेही 
वाटू लागेल. 

जीवनार्थसंपृक्‍्त अश्या वाड्मयकलेत परतत्त्वस्पणे, 
अतिभौतिकीय वेध यांची काय गरज आहे याविषयी 
आपण याआधी जी चर्चा केली आहे तिच्यामुळे एक 
गैरसमज निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे; तिचे 
निराकरण करायला हवे. अतिभौतिकीय किवा 
धार्मिक चौकट प्राप्त झाली की, जीवनातील भाव- 
नादींचे सप्तरंग लोप पावून केवळ सात्त्विकतेची 
धवळलता राहील अशी काही लोकांना भीती वाटते. 
भारतात शोकात्मिका निर्माण झाली नाही याची 
खंत बऱ्याच आधुनिकांना वाटते आणि याचे खापर 


अनुक्रमणिका 


३५ 


भारतीयांचा कमेसिद्धांत व पर्वजन्मसिद्धांत यांवर व 
एकूण धार्मिकतेवर फोडण्यात येते. युरोपातील 
शोकात्मिकेच्या अस्ताचे खापर मानवाच्या अंतिम 
भल्याचे निरिचित आइवासन देणाऱ्या ख्त्रिस्ती धर्मा- 
वर व मार्क्सवादावर फोडले जाते. धर्मावर व 
सत्याच्या अंतिम विजयावर पूर्ण विश्‍वास असलेल्या 
ख्त्रिस्ति व गांधी यांना आयुष्याच्या शेंवटच्या काळात 
प्रचंड एकटेपणा व यातना यांचाच अनुभव घ्यावा 
लागला, हे या संदर्भात ध्यानात ठेवायला हवे. 
इतिहासातील यादृच्छिकतेच्या ( चान्सिनेस ऑफ 
हिस्टरी ) अंशामुळे माक्‍संवाद्यांना वेळोवेळी दिडूमूढ 
केळे असणार यात शांका नाही. 
आपल्याकडील केवलाद्वेती किवा चिद्विलासवादी 
मतप्रणालीच्या पुरस्कर्त्यांना बाहेरच्या खलांशी व 
दुःख, मोह या मानसिक शत्रूंशी सतत झगडावे 
लागले आहे, यावरूनही वर उल्लेखिलेल्या गैर- 
समजाचे निराकरण होऊ शकेल. विद्यारण्याच्या 
जीवनसमुक्तिविवेकातील ज्ञानोत्तर चालणाऱ्या अंत- 
बाह्य झगड्याची चर्चा या संदर्भात महत्त्वाची ठरेल. 
आणि तुकारामातही याची उत्तम साक्ष मिळते. 
झगडणे शेवटपर्यंत चाळूच असते. म्हणून- 
अवघी भ्‌ते साम्या आली । देखिली म्यां के होतीं ।। 
विश्‍वास तो खरा मग । पांड्रंगकृपेचा ।। 
माझी कोणी न धरो शंका । हो कां लोकां निद्टंद्द ।। 
तुका म्हणे जें जे भेटे । ते तें वाटे मी ऐसे ।। 
याच्याच बरोबर- 
तेव्हाम्यावरि विच्‌ आला | देवपूजा नावडे त्याला । 
तेथें पैजारेचे काम । अधमासि तो अधम ॥ 
आणि 
रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग । आंतर्बाह्य जग 
आणि मन । 
हेही मिळते. तसेच ज्ञानेश्‍वराचा गुरू निवृत्तिनाथ 
याला आपली धाकटी भावंडे आपल्या आधी इहलोक 
सोडून गेल्याचे पाहावे लागळे व उदासीन होऊन 
' ज्येष्ठाच्या हि आधीं कनिष्ठानें जाणें । केलें नारा- 
यणें उफराटे ॥ उफराटे वाटे माझें मनीं । वळचणीचे 
पाणी आढ्या गेले || ' असे आतं उद्गार काढावे 
लागले. 
वाड्मयकलळेचा स्वभावच असा आहे, समाज- 
जीवनाच्या ओघात तो असाच घडला आहे की, 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संरय्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


रद 


जीवनार्थाला अभिमृख राहूनच वाड्मयकला जगू 
शकते, रसरसून वाढू शकते. म्हणून वाड्मयकृति- 
समीक्षा प्रामुख्याने जीवनार्थाच्या अंगाने होणे हे 
क्रमप्राप्त आहे. वाड्मयकृतीतले जीवनदशंन व 
जीवनमूल्ये यांची चिकित्सा व मूल्यमापन करणे हे 
समीक्षकाचे प्रमुख कतंव्य आहे. ते जो व्यवस्थितपणे 
करीत नाही तो वाड्मयीन समीक्षकच नाही. पण हे 
करीत असताना असे लक्षात येते को, फॉमंच्या 
व्यवस्थितपणे केलेल्या चिकित्सेशिवाय वाडःमय- 
समीक्षा पूण होऊच शकत नाही. सोंद्यमीमांसेत 
दाखविल्याप्रमाणे ' फॉर्म ' या शब्दाला वेगवेगळे 
अथ आहेत. त्यांत शब्दयोजना, शेली, वृत्तरचना, 
प्रतिमा व त्यांचा व्यूह, कथानकाची मांडणी, निवे- 
दनाची पद्धती, वाड्मयप्रकारांचे संकेत इत्यादी सर्व 
बाबींचा समावेश होतो. माझ्या तिन्ही वृहत्‌लेखांत 
या सर्वाकडे आवर्जून लक्ष पुरविले आहे. उदाहरणाथ, 


मक्‍्तिबोधांवरील बहतूळेखात क्षिप्रा, सरहद्द व 


जन हे... यांच्याकडे एक कादंबरी-त्रय (ट्िलजी) 
म्हणून पाहता येईल का? त्यांच्या संग्लेषणासाठी 
छेखकाने कोणकोणती साधने वापरली आहेत? 
याची चर्चा अगदी सुरुवातीलाच केली आहे. शांता- 
रामांच्या शब्दकळेचे व शेलीचे विद्लेषण, कमल 
देसाईंच्या “ महादेववाडी ' या कथेच्या संग्लेषण- 
तत्त्वाची चर्चा यांचाही उल्लेख येथे उदाहरणादाखल 
करता येईल. मध्यंतरी आपल्याकडे फॉर्मचा जो 
उदोउदो झाला तो ऐकून मराठीतील फॉर्मल समीक्षे- 
कडे वळावे तर तेथेही निराला पदरी येते. वाडूमय- 
कृतींचा फॉर्मच्या दृष्टिकोणातूनही आपल्याकडे 
चांगला विचार झालेला नाही. फॉमवर चांगली 
पुस्तके नाहीत. उदाहरणार्थ, आपल्याकडे पर्सी 
लबकच्या क्राफ्ट ऑफ फिक्डानच्या तोडीचा ग्रंथ 
निर्माण झालेला नाही. 

एकसत्त्वतर्काभास टाळला आणि वाड्मयकलेची 
स्वाभाविक जीवनार्थाभिमुखता लक्षात ठेवली की, 
वाडूमय किवा काव्य हे जीवनावरील भाष्य आहे 
या मॅथ्यू आनेल्डच्या सिद्धांतात खूप तथ्य आहे हे 
पटू लागते. समाजाच्या आत्मिक ( -जीवनदशंना- 
त्मक -- जीवनमूल्यात्मक- ) सुस्थितीची काळजी 
घेणे हे वाडूमयाचे प्रमुख कार्ये आहे. हे कार्य विव- 
क्षित वाझ्मयक्ृतींमध्ये कसे झाळे आहे याची 
चिकित्सा व मूल्यमापन करणे हे वाड्ययसमीक्षकाचे 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जानेवारी, १९८५ 


काम आहे. म्हणजे पर्यायाने वाड्मयक्रृतींच्या 
निर्मात्याप्रमाणे त्यांचा समीक्षकही समाजाच्या 
आत्मिक सुस्थितीशी संबंधित आहे. वाड्मयकृती 
निर्माण करणे व तिची समीक्षा करणे या दोन्ही 
गोष्टी करमणूक व्हावी म्हणून केलेल्या नसतात; 
त्या नेतिक जबाबदारीने करण्याच्या गोष्टी आहेत. 
एकेक लेखक घेऊन त्याच्या सर्वे वाड्मयकृतींची 
सर्वागीण चिकित्सा करावी, जीवनाच्या विशाल 
संदर्भात त्यांचा अर्थ लावावा, त्यांच्यातून कोणते 
जीवनदर्शन व मूल्यव्यूह उभे राहतात याचा शोध 
घ्यावा, रचना-अभिव्यक्‍्तीची कोणती कोौशल्ये 
त्यांच्यात प्रामुख्याने दिसतात हे पाहावे, त्यांच्या- 
वाबत निचित अभ्युपगम पुढे मांडावेत, त्यांच्या 
समर्थनार्थ फक्त वाडब्रयकृतींमधूनच मिळालेले 
भरपुर पुरावे द्यावेत अशा इच्छेने मी गेल्या तीन- 
चार वर्षांत या आधी उल्लेखिलेले बृहत्‌-पमीक्षा- 
लेख लिहिले. वाडूमयीन मोठेपणाची वर चचचिलेली 
काही वेशिष्टये ज्यांच्यात विवक्षित प्रमाणात दिसली 
त्यांच्याकडे मी वळलो; उदाहरणार्थ, मी निवडलेल्या 
लेखकांत समाजजीवनाच्या भूमीवर पाय घट्टपणे 
रोवलेळे असणे, समाजबांधणीचा, त्यातील संस्थांच्या 
बांधणीचा विचार केलेला असणे, अतिभौतिकी, 
* मी 'चा खोलवर जाणारा शोध ... यांपैकी कोणते 
तरी एकदोन गुण विशिष्ट प्रमाणात आहेत. हे ठेखक 
मोठ आहेत असा माझा दावा नाही. गेल्या अनेक 
क म केच्या भविष्यकाळात मरा- 
ठोत खरोखरी मोठा लेखक निर्माण होईल असे 
आहेत. तेथेच मोठेपण ल काभ करीत होते किवा 
लागेल व समड़ी ककी आवड्यक असे म 
वादि, पा यी विकी द असा माझा माच 
इतरही काही लेखकांवर सिर क ब झाली वद्य 
आहे. माझे विश्लेषण ७ हिण्याचा माझा र मनोदय 
मूल्यमापन काहींना पट- 


् द... 
ही ' त्यांनी ते पुरेशा गंभीरपणे ' तळ- 
् दिलेल्या पुराव्य 

नर ठ [निशी 
जरूर खोडून काढावेत. या वादांच्या ओघात जर 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


मराठी समीक्षकांपुढील काही प्रश्न ३७ 


संदर्भ व टीपा : 

१. “ आस्वाद ' या शब्दाबद्दल थोडे विवेचन येथे करणे आवश्‍यक आहे. त्याला धनस्वरूपी 
मूल्या्थ आहे. त्याचे वर्णनपर अर्थ वेगवेगळे असले, तरी दुर्देवाने त्यांपैकी एका अर्थावर मराठीत 
अतिरिक्‍त -भर देण्यात आलेला आहे; कदाचित या दुर्देवाची मुळे फार पुर्वीच्या काळापर्यंत पोच- 
ण्याचीही शक्यता आहे. ' रसास्वाद ' व “* रसग्रहण ' या शब्दांबददलही असेच म्हणावे लागते. 
सामान्यतः नायक-अभिनवगृप्लापासून रसचचत भावनात्मकतला, साधारणीकृत भावांच्या चर्वणेला, 
ते भाव प्रत्यक्ष अनुभवण्याला ( अंडरगोइंग इमोडन्स ) बरेच महत्त्व मिळालेले आहे. वाड्मयकृतीच्या 
वाचनाची परिणती वाचकाच्या मनात साधारणीकृत भावांचे संक्रमण झाल्याने होते असा समज 
साहजिकच रूढ ज्ञाला. भावावस्थेला इतके अतिरिक्‍त महत्त्व मिळाल्याने स्वाभाविकपणे इतर मानसिक 
प्रक्रियांचे- उदाहरणार्थ, बौद्धिक प्रक्रियांचे- महत्त्व कमी झाले. वाडूमयकृतीमुळे निर्माण झालेल्या 
भावावस्थेचा आविष्कार हा साधा भावाविष्कारच असतो, तो तसाच असायला पाहिजे, वाड्मय- 
व्यवहारात बौद्धिकतेला खरे पाहता वावच नाही, त्यात तकेककंश चर्चा तर मुळीच नको, इत्यादी समज 
आपल्याकडे प्रसृत झाले असतील तर त्यात नवल नाही. परंतु मी “ आस्वाद ' हा शब्द इतक्या संकुचित 
अर्थाने वापरीत नाही; मी तो “ वाचन _ या व्यापक अर्थाने वापरतो. या वाचनात विदलेषणादी 
वौद्धिक प्रक्रिया व मूल्यमापन अंतर्भूत आहेत, इतकेच नाही तर त्यांना केवळ भावनानुभव घेण्यापेक्षा 
जास्त महत्त्व आहे. वर्गात किंग लियर शिकविणे म्हणजे पहिल्या बाकावर बसलेल्या एखाद्या मुलीपुढे 
गुडघे टेकून : (1301 5एटा 59९2९5, 019 (01१6019, ४०१३ 01९115९102 पाठक 1106156. 
असे म्हणून सर्वांना रंडायळा लावणे नव्हे; तसेच वाड्मयकृतीचे वाचन करणे व तिची समीक्षा 
करणे म्हणजे सामुदायिक गदगदणे नव्हे. वाचन करणे, समीक्षा करणे, शिकविणे या क्रियांमध्ये इतर 
व जास्त महत्त्वाच्या गोष्टींचा अंतर्भाव होतो याची जाण होणे हे मराठी समीक्षेच्या घसरगुंडीच्या 


काळात फार महत्त्वाचे आहे. वी व शि 
२. मार्क्सवादी काहीही म्हणोत, पण ₹ शब्दप्रामाण्याचा मोह सुटलेला नाही, हे येथे 


नमद करायला हवे. ब्रिटिशपुवे काळात भारतात एशियाटिक मोड ऑफ प्रॉडक्छान अस्तित्वात 
होते असे म्हणताना रजनी पाम दत्त यांस मार्क्सचा आधार लागतो ( पहा: ल 1013 गक. 
, 0. एर. 1947, प्रकरण ४); या विदलेषणाला विरोध करताना इर्फान हेतीव य साक्‍्तेचाच 
आधार लागतो ( पहा : त्यांचा १९८३ च्या मार्क्स सेन्टेनरी टा मेक सादर केले त्या लेख ७1०1: 
एलाल्लूपणा पाताळ '- हा लेख 7९ वल्ड या नियतकालिकात १९८३ मध्ये नर झाला 
आहे. ) पॅरिस मॅन्युस्क्रिप्ट्स व यरुंड्रिस यांचा आजकाल जो विशेष अभ्यास होतो आहे त्याचे 


गब्दप्रामाण्याविषयीची ओढ हेच असावे. | व | 
कारणही ३. 1). 1) १९05911191 : गू॥९ (णा[पा'2 छत (1011173101 0० $1९01९21॥. 10189 111 


पाडणारा 0परयरा2ट (1001. 1977, ५१1035 एपागाडययाश, ल, ४) “1 1८ गांतृता8 ०01. 
12 (द्धा 08 हा ४४९८ 113119 दापद्र 1120 [९१९125 01 ७०१ (016 
उतत) 9 ७१७ 0119 ०॥6... "11९ डिप्तत 2 111501, (00 0९९ 3910 &पटातटत ल 
(९3लाया02्ट ली ०० ९01€171]170131165 किडा ली 8] 1७०1) 1९१]3113 3811110, 8 

ए[तत8]9, 801 ० 1१२118. ]']1€1'01016€, कपत्ता या 681101. 132 69९0 क. क$ च 
6050181 8011096110 ० 15 प्पातृ९50113101 87021 ठिपपातल 1101 ४४85 18 कल 
तुप ७ फट उपफलरब्लाठा$ 0 ]1पा81119. 00ए०्प॥४, च धत हशिण 18९ 0 

० 0०19061910) 9131009) 911 0100106 1 016 1181100 7९870 


50 114197 5९९८5 क , 
र 11९९त ऐ1 0तहा' तै००७॥॥९५ ८०0] 1101 58159. ” (936९९ 100. 


1111101105 50110९ 300च] 
97-100) 


*इर्ःड एकएक, रि 
"ऐओरञा डा 
बगघरचिळजखज, 


.. । 


-करू 
13 
क , 
वात वखरंळव: 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास | 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


धळ 
५ 


३7” 


३८ नवभारत जानेवारी, १९८५ 


डॅ. कणा ध्यात शिउ्ठटाऊ : जाशिवपा८2 & &॥, 8लटलाठय5तीया पाहाः १७11128, 
(181. 300 ०5९. 3011099, 1952; ७७. 9-10. 

५. (>. ठाळताल 5 कल्ला कज फण्या काळ, १ ततने वाह 
० ए०्श४, ११०0111181, ॥1,01तला, 120७0. 1962. (एड एता 1909 ) प्रस्तुत निबंध 
१९०९ सालचा आहे. त्यातील पुढील उतारे पाहा : (9) " &त, ॥8]]0, 1०९" व्या 
0०७१8, ४९ १1८ (0 ऐ७ 0 9 50९ 851 3013119 ९518513; वत, ठप वयपा१0४ट 
872 8. 200प909, एए८ गावे 99७ ताळ. छ्या वटपवा ०७ 15 (16 5006585010 
€2]1001161060$- 50०प1105, 1119४2४609, [॥1०ए४11(5, हा10010115- ॥०प३ट्टा) एटा ४१४९ [0388 
भाट ॥९ १८ ॥2१ता ४ 85 ]0001129119 85 ७९० ९? (]. 4. येथे आपण काव्याची व्याख्या 
देण्याचा प्रयत्न करीत नसल्याचे ब्रॅडलीने पुढे स्पष्ट केले आहे; ]. २८ पहा.) (9) 7112 ०९७ 
18 10. (1९ 0९९०१७० ०4 एाल्ट्याट्यएटत याते लेल्या] तलीपाटत 11 : 1! 5901111४5 
॥ी0श॥ा (01९ टा'821४९ 1111301520 03 ९६४प€ 1114118190 11855 [016531९ ठि' 06५6९107- 
गोह. वत तेलीगरापठया,.. दया 1९ [एट 0०९ ] ०९४१० 1 ॥॥11]2 1९ १७५ 2. ७0६, 
॥€ तात 10०. 3085695 1115 116811111४; 1 [3059565526 111. 1 ७३४ ॥0( 8. ॥ी1]] ७ लिणाहत 
$0ए ३७2 07 8 000 : ७१३ 0 पाला०82 500] 1 [112 जाटा०१(ट2 ७०त जी 
]९॥॥8]05 (४० 07 [९९ ११०० 1१८85 घ्यात 2 टि $९8[टा'९त 1113565. '॥९ शाण्फ्या् 
०1 (115 0009 110 15 त] ७92 2110 8 ए]९९ट आ] ७४85 (12 5831110 (111७7 85 
पाट डाऊ तप] र्ला तलीपा्रया जी ॥1९9111९.' (00. 23-24) (८) ' शाला ४०प ०16 
0९8तीा शट 9 00९], 1 ॥४०पात 8-०! १॥18]ए७ ७ 1, द्यात गाला 1688 १४१०११५ 
1(, प. 31100ा828्ट 1, 98 1. ]1006205, (0 1139100 18 11] 1111658101 01 ४०ए (१0६०७११ 
[10 ९४6101 01 ए०णपा' 7९002811],2॥ 11921191101- १0 ४० पला 900]लाटात. 85 खाट 
पश 2 टह्याविया गोटवपापा१ए ठा 511059112९, 910 95 91001८ ऐपा890्ट टदयाच चाला] 
50प1]त5, त तठ ४०५ 5011020100 ९०ए१]०प्पात (18652 (५०२? डा. 
110176 [व] ४० 9]]ए्ययालात ववा, एशाट्या ४० 5662 50१2 011 
11 [10 80९ १1० 6:1)1255 8 ९611५, 910 1८ 1061112 ॥॥7 
प 0ल0१२५ ताट गाटयाा१!0् वयात ताल $0पातेड त्रा ०16 : ऐ]लटा2 15.., 7250118111 
शोहयापपा छु, 01 ३. ट्या 1९85018106... त 11 ॥ पोद्षापाटा, छाया ० चाट 
गस्त पटा, (1९ १टठा] भाते ताट लावावलाटा5 वाट ग० 8ठपणाटा]1 र एला ए0ए 
९०0०1८९1४९ 8१. तीठपा ॥1९ ७४०१५; ४०७ भुगर्‍्लालात 11९ ०101 (0 00०1 
(16९ १४०१0७, 910 ॥1० ५१०१५ व पर04851006 ०. (1८1, औैतीटाकरवा'त5, 110 (त०॥0( 
38) ए0प वाट ठप षा2 ०९०० ळकूलालटा 22 फप( एट्याला02 , 
१118198515 0९00113056 (115 1४, 810 वे[[ट्यात (039 50 
1501960. 80 (1652 1117125 का या ए०पा' ६19112 ॥1९8त, ॥० | 
15 ७०९८ ९४10)0716106. 8110 11 ४01 १४१ (0 190९ [12 [310९111 
त 1 9४ अतत ह ये प1दट (४४० 010त[ट!$ ० १९८०॥॥७०५॥॥०॥) 5; ४0 ट्या] 
0119 शिते 1. 9४ 039518 1900 1110 ॥०७९॥० ९५]९टा122 (1). 14] १. 

६. “ स्वभावतः वादग्रस्त संकल्पना ' य़ा विषयीच्या गॅलीच्या सिद्धांतासाठी पहा : रा 
पाटणकर : सखोंद्यमीमांखा, दुसरी आवृत्ती, कांटिनेन्टल प्रकाशन, पुणे, १९८१, प. ७०५ 

७. “ ४८, 81106 (1९ ए०11ए5 15 02 ठी 1193117125 2]12०-- 
"ट्वा'तटच 85 ७प. एवा 111010116101-- 801 ० ललल 


3॥& 
€]9 9०५ त० 110, वेणाए 
८ 811116, (1052 1168 
( [12 1105 ९717095, . . 


ए] 10011 धू 


7 [, ए०ए पाव. 0४ 
वा1८2 016 0 1668 
1 [1९ 0९1], "णाला 
वे्ठवे[], १० ९3110[ 


भा. 
पू ७०-७५, 
१ (१९ 18 1115 ]) वि 


1111105 11९ ९2५9111112 


"कखगघरचि््जचन, 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


मराठी समीक्षकांपुढील काही प्रश्न ३९ 


४०5 1150 [0 8 5णला0ण|, धावा. 15 (0 99 १ ॥10]10010वाटया जडण पटला 8९०्ठात्पाष्ट (0 
165, टणाल्टाटत, 50 द्रिर्‍ चड शीट लाट्पा८811005 १1, 01 5पला १1०तपटा$ र्ा 
शण्ाप5 कयात टा ]300011311105. 81 त, (0 1131. 2४९1, 16 8. 15 101 802) ])९150118 
8 1138, 09 २१ण)२[(ॉ!ला, ”9ा यला गाव पाट, ए०पए्टा 01९ गोल्काएा 0 9 ४९१105, 
४१७४८ []९ ए९. 1. झवि. : (१ तीतृपट ० उपतट्टटाा९॥, (7. 1917105 (८८त १॥टाटत111, 
(210, 1८1, 1964, 0. 181. 

टॅ. । ढा ट्या त 0० णाठाढ एव परिपांळीा पली काळाटिळा जि छ'०परपटा$७र्ठा 
1112 81; 15 ९]1813013101 8110 (5 मिता ए टपणा 2 (वटा 9०9तटाय०9119 11111€0, 
5० एव 11. 1190 0९ 01])10960 1 झाला व. ७४१४ 38 (0 डॉंब्यात पाट (९७ ल ]पतेुटाग९(.. 
]७1त, ७0. 171-72 

९. 151, 0. 1735-00. 

१०. '३७८, ६८ ]पतेषट्ठला]ला( या शटल], 15 (110 ताडल111८ (गा ८०7८०९८) 
० ढाणपक. 1 5८९टा'टा” ला]5 115 ७1४५, 3110 1013105 1. ठा'तलाए ० ७० झालच; एप. 
व. 1९ उक्णाट एंगा२ लट 1 डाण९$ . डुपातेवाटट, काल्टाप बात ०" णी या छट 1(5 1, 50 
18 11 1130 1९500४९ 15 लोवावटाला ठा 1181109. 1 1700तपट€$ 3. ९९911055 9130 
मतहा' 110 एट ७९1(पत८ ० ]]00४1, वा] 50 त्या टांश्‍ल$ ३801109 (0 ऐ॥८- 
16९85, घ्यात तृषरवा!शिपा१्ट पाटा 9. 012९0 |”) पा दाट द्यात ए॥1000539)] )॥]1०"व, 
णि एता मालव ७४ ०पा टा द्यात छा' ३ एणा3ि१ पवी] ए 00९5९० टपा[पा'ट. चे 
60, "टा गाट 1गटा€55 01 ७01 ॥॥९52 तप] टोळ 1 9 ]०तए८(, 91] 0 []८€ 
1195 (0 13९ 8 9९ापी०९ 0. 5011601१02, हा ग: 51०0] एवणाला 3801 01९ अंतेटर्ा 
४९15; वा)त ]पत४९116९11, जाला पा गावटाड ली 9९ बॉ. 109865 05 तट्लडठण 00 114 
0४1 ])101061 7111९11168, १९] ॥00ट एटवेता]ऱ खातपाट 8 9380]॥]९१. 0 (1९ ती'€टत00॥1 
9110 रट ल फपा२”८€ 111१21113101 (1131. ळा ८. पातलाडाव्यातीताट 510110 1८ 
९011]170115९ते. 

गु ए९तणांश(65_ ण पि व. वाट, ॥1८"८0८,; उात्रष्टांपव्षीीया, पातटा'ड्ातिाष्ट, 
पा खाते 2. (गंत, ७. 183) येथे प्रतिभेचा उल्लेखसुद्धा नाही हे लक्षात ठेवण्यासारखे आहे. 

११. हव्याष्टर, पाला, एव. एव पा) हाोत०णण8 0 क. (85 शिट द.) पापड. 
पिता) ताट एपाल, १९1 तात 0010181108. 118 302 11 त्वागा0 1360 लाट इटा. तेठएए 
11 8 छिपापाच छ्यात इटाण्याष४्ट 9३9 01९९00 -ठ0ि' पाला ॥1८ ]पतष्टला७6॥. प])0॥ ॥॥1९ 
७68पर0्3 प] १४०१)त 150 तैटादाप01130012 300णत्ता शट (0 ट्णाट्ट(5. उरेवणालटा गाडा. [1८ 
12 0९ डुष्णाटाटते तगीठपा 0011९ ]९॥0िय181102, 1. 6. ती0ण॥ ॥]॥९ ७70तपटा., "टा 001टा5 
1189 ए5९ (0 एप. [हा 0५00] (81८. (0 ८ (65., 50 35 (0 ]टॉ. 1 5टा९९ 85 32 00, 
10 णि' णि, 0101 गिग्णफाष्ट. ""॥८]०५७॥०1॥॥1५ 0 ॥॥1515 तातीटप] ७० ळय. 
ग॥॥९ वाड तिल्वड वा०ए56 110 1त९85 01 (॥९ ७१. ० 115 301) 7९३ए॥111]10 ॥3(पाट 
१0 ॥8४० णझॉट्त परया भाण 9 0४९ ]1000ठा 0: पीट शाटयादी 1000९५. एळा 115 
8501] शट ॥10तेलड गी परि द. 2 एट 00]9 गा९१$र्ठा पक्त तै०७ ऐणड बॉ 
(0 ०४८४. 1115. . , ९911110 ७० ताट ७9 गाला तलळल00०॥ (€5900181]0 101 र्‍या 
छाट [पाट जी छट १७ ० क्ूष्व्ला ), ध्यात उ 165९ बड, परािणाहापा0ा८2, 0119 1080 
ठवटड ट्या) ७९००१८ ०8७७०१] पालट एट काटाट., 0९9 1912प9४08, ए7९५९"'४९0 
3885 1681यालते, 92 ताट शाढतांपा, (101, 0. 170-171) 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


2० नवभारत जानेवारी, १९८५ 


१२. [1 एशाण र 9 8 पायाल त्यरात पाका लाट एशाणल गाखाट तृषव1(१ 01९ 
5 10 [खाष्टढा 7ल०१ खला प्याला, गाट काढ ०. गाटाट]9 ताट प त ८1९1. 
बाट. 12 ९0॥101॥]101 07 6ठयप03)०प5 1.७८ 005 ली पापा ९१ 0 एाट्या... 
८८ [०१5 ७ १. टञाटालाट 5णडाटया], १ 9081116002 ]10कपल, & गागा, ण 5001619, 
111४. ७2 ८91180 1161117601'5. ी 

उपा €6०हा9 फा्यरात जल लल 15 द्या उत्यातरि(र, ध्यात 5 ७ ळा 910४१४७ 
तीलिला८€5 १९11 1. छटा 805व1तप€.. पुणा2 115५2111915 0 1,0्टा€, ॥॥१०1111191), 
ड,०10071, 1९01. 1928, 11). 37-38 

त्याचप्रमाणे पहा - ठिटायावात 3059 चपल : राच्या दयात [यारा तर्गिटा९€ट, 
-१190०1॥111911, 1,01001, 1920. 

१३. माधव आचवलांच्या किमया ( पुणे, १९६१ ) पासून विजया राजाध्यक्ष यांच्या 
'कवितारती ( पुणे, १९८१ ) व अनुराधा पोतदार यांच्या सहकंप ( पुणे, १९८३ ) पयंतच्या 
बर्‍याच लेखकांना तथाकथित आस्वादक समीक्षापद्धतीची लागण झालेली असल्याने या पद्धतीविष- 
यीचा इशारा पुन्हा द्यावासा वाटणे स्वाभाविक आहे. 

१४. [1८ 181001 10" 5टालाटट 15 ठिपणाटत छिन फाट व्याप पटते ३५१0००३ ०! 
डा€कटा हर्ट मी र्‍या०"टतेटल, काण 2] 1 तलूुलावेला( 140008] १0४919४065, 
85 १150 छि उपाव 1202 1९ 59110 (0 ०0 टा, पद्याटट 5लला15(5 ट्या] ७0353 श"०प1]0 
० ट्लाडंतला'3012 50९101. 0ए०ट'ः 056 एणाठ गाट ९101001 0 ७९10५ 089)1९0 
डला1प565, शंगट€ एलाप5 एटवेला€$ 9 णा १. एणाला छा. पड 11312 
[1८6 15 82 11111 11011305९0 ए॥30॥ ॥. एशाली 1 ९911101 [13115९010. 
11 911] त पा. पट्टा ]याश ञा0€ फ्ट्ह्या १811100. [ ॥१8॥1 : ण. आ. १७. ग. 

१५. धर्माच्या संकल्पनेविषयी बरेच गेरसमज आहेत; त्या सर्वांचे निराकरण करण्याची हो 
जागा नव्हे. पण काही मुद्द्य'चा उल्लख करायलाच हवा. धर्माच्या संकल्पनेत ईश्वराचा समावेश करा- 
वाच लागतो असे नाही. दुसरे असे को, धामिकता म्हणजे केवळ नेतिकता नव्हे. धर्मात नेतिकतेखेरीज 
आणखी एका घटकाचा समावेश होतो. तो घटक म्हणजे कोणते तरी विशवदर्शन ( वल्ड ळच ).बो 
धर्माचा परिचय असल्यास वरील मुद्द्यांचा खुलासा होईल मिळली 

१, माक्‍संने आपल्या कहितरि काते 7111०90112 प्या प5ट11(5 ० 1844 मध्ये 
(?०छष्टा€55 ?एााओलटा5, ॥॥॥ ए२८०1६टत ८01101, 1977 ) 513120१ धी कळाबी 
संकल्पनेची चर्चा केली आहे. (पृ. ६६-८०) या चर्चेतील मजकूर पहावा :-- तया आद 
एटा)... 12९0856 116 (12815 1111500 35 ३ दयाएशा'०ी सात (1८120 
णभ खजकाक, 2 8९1011१/, ल ९ 1501, 3110815 (0 
॥1900 1161€049 9885 3 ९815 01 5931[151901107 3 11€6त-- नौ , 
९५1516110९. ४७. [1९ [])70तएट॥10८ ग 5 शि य ण रि नाकती 0॥7४ट8] 
(तहाण ॥॥४७. 1160 १०८ लावावचिलला रति 51)९0105- च्या गळमममा थाउडुला- 
911100 11 (॥८ ९1310८ 0 18 ॥6 १८1७; त 2 र: लपान 06 वित 


त ही९€ ; 
] ््ल >? ९9७॥६लाठाड 30 
॥॥१॥'5 90९0165-लोा80'30(ल. 110९ 1(5९1| वु]ुल्वाड जाए १४ ३ ताक. री ह 3 
क क क क क क क वी 11५७ 0 पी 
50105 ॥॥० 8९१७ तोाड12019)105 1) गापटती ६ ठया १ न 
1 


[| 15 ]ए5. 00८६56 0 [115 (व 16 15 8 90९९1९5न)९11४९. 01 ०1] 
5060165-00112 ॥॥81 10 15 8 टजा$ला0॥५ श्या, 1. €., ऐ॥. गन 
०9९० 101 171, (2119 060९080560 0 13 18 1185 8९एएाता तट वं 


१ 1131, 95 
ग॥15 1111 1135 


शहा 153 ल्ल 
"0९ 8 [6९ ट्या... 
गावा] 1 1८ 1151 


1(5 19९0165-0 
(11४ 15 
७$ ७ क॑ (0॥- 
9] [1८ २९९१. 
02085९ 1८ फे 


1१, 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


मराठी समीक्षकांपुढील काही प्रश्न ४२१ 


150पा 7०४८5९5 [118 1018101151), 50 1. 1. 15 ]ए5. 13९0850 1191 15 8. 00॥5ल0ए5 
उट्टे एाळपाट यवट$ पंड ॥टिव्टपष्(७७, 115 टळडयाताचा एस्याष्टर, 2 याटाट 112818 (0 
115 ८५121122. 

..-है(ी१ा (टता ए बयाया8]8 98150 ])1०तपट्ट. गाट ७पा!त एाहया5010/€८5 11685, 
तल, 12 (1८ 0९05, 0९१७एला5, १७, लॉट. छे घ्या वणापाच] 001७ [॥10तप०९8 
४8. 11 111110014019 110९005 101 15680 07 15 ए०पा४श... ग. [ा0०तपटल खा[७ पावटा 
(1९ (0111101 0 13१0111९त182 1195108] 166१, ७]. 11911 ]10१प००5 ढश्ह्या एणाटा 
112 15 ती८९ तीठपा [शाशडांट्या गटलटत 9त 0119 एप ]1०वपटल आ ती ल्ट्तठया एटाटीठय. 
81] 8111141 ]170ताटा. 0९लाटुड उयापाटता 8९19 (० 115 1195091 30त४, एग] याया 
९6” एळ्यी०15 115 णतला. & केणी] 1011]15 001९005 ०019७ उ 30001१91106 
७] (८ डॉवातंव्ा'त द्यात [९ 1660 0 पा 39९०65 (0 एला 1 ७९, ४७1151 
1181] 1005 ॥0७ (0 ए00तप०्ट प १९ल्लातद्याट8 फणा पढ डाळावळात जी €९टा४ 
५0९०65, 910 110७५७ 10४ (0 9110197 ९एटाए७8'2 (10 गालाला. डांबयातव्ात (० पाट 
०9]९०६, १६8 1 टार्णठ7/8 9150 ठिपपा$ 0जिंटलाड आ चटट्ाातळाटट 0) ८ 18005 ० 
1680४. 

... 1८ 05]९० ०. 1890पा 15 शालाटठि२ि१ट, एप€८ ळ]ट्टि त्त र १ाचा'5 
७]९९1९५-1९2 : 101 1९ तप]1128(85 1111501 101 0119, 85 1 ९018010प81255, 11(2]1- 
९0811७, 130 9150 90100]9, 11 1९911१7, 910 [1८001९ 10९ 5९65 1111500 11 8. ४४०५ 
(18. 16 1185 टापट्वा[टत. [ हवाय 050 ववे हीण णा [11९ 01९0. 115 ]1०चपलाठया, 
(॥॥1टा'ण0”'ट, ९50 टटत 1800पा' (8915 ॥00॥ 111] 115 5॥९९125-110९, 1115 12941 009)९०॥- 
शं(ए 98 १. पाटा) 00१8 59९०65, वत (1811900118 115 वते णव 0९९ 90111.18 
110 निट ता$वतण9१0ुट 8 1115 10४9110 130१9, गवा, 158 विरला 90१७५ ती0१ा 
111. 

9111119119, गा तब्शाळत2४्ट ५0)071(9116005, ॥ ८2 8010119 (0 3 1109115, 6518100 
18001" 1189105 113115 ४3९९165 ॥४८ 8 1109115 (0 115 1119581091 ९५15(८108. (31. 72-74) 


न, भा. ६ 


"करखगंघनचिछज्ज, 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


- 44 


पवभारत ज्ञानेवारी, 


केश सटिफिकेटस : 


1 


मेर 


तुम्ही सावर विसंबू शकता. 


- काळाबरोबर रहाणे म्हणजेच समृध्दीकडे जाणे. 
जसा काळ पुढे जातो तसे बचतीचे महत्वही वाढते, 
आजच भामचे ३३७.९० रुपयांचे केश सर्टिफिकेट खरेदी करा 
व दहा वर्षांनी त्याचे १,०00 रुपये घ्या. 


अधिक माहितीसाठी नजीकच्या ज्ञाखेल| भेट द्या, 


शी (.!/! /& | 
२ बँक ऑफ 
४/ (भारत सरकारचा उपक्रम) 
मुख्य कचेरी : ''लोकमंगल!' 


पदमजा 


१५०१, शिवाजीनगर, पणे-४ ११ ००५ 


१९८५१ 


दलित चळवळीचे प्रादेशिक स्वरूप* 


सुनील शंकर आडगांवकर 


राष्ट्रीय पातळीवरील एक महत्त्वाचा विषय 
म्हणून जरी भारतातील दलित चळवळीची चर्चा 
होत असली, तरी येथील दलित चळवळीने राष्ट्रीय 
दलित चळवळीचे स्वरूप खऱया अर्थाने धारण केलेले 
नाही. दलित चळवळीचे राष्ट्रव्यापी संघटन अस्ति- 
त्वात येऊ शकले नाही. याउलट, दलित चळवळीने 
विविध ठिकाणी आपले प्रादेशिक स्वरूप कायम 
ठेवले आहे. भारताच्या विविध भागांतील दलित 
चळवळीची प्रादेशिक पृथगात्मता लक्षात घेता असे 
दिसून येते को, भारतातील दलित चळवळ प्रादेशिक, 
खंडित विभागांत विभागली गेली आहे. अर्थात 
भारतातील सवे प्रकारच्या चळवळींत दुहीचे आणि 
खंडित प्रादेशिक संस्कृतीचे प्रतिबिंब पडलेले दिसून 
येते. भारतातील दलित चळवळ याला अपवाद 
नाही. विशेष म्हणजे भारतीय राष्ट्रीप्र चळवळीत- 
देखिल खंडित प्रादेशिक संस्कृतीचे व दुहीच्या राज- 
कारणाचे प्रतिबिब पडलेले आहे. याचे प्रमुख कारण 
म्हणजे भारत हे असे एक राष्ट्र आहे की, जे बहु- 
जिनसी सामाजिक व प्रादेशिक घटकांनी वनले 
आहे.' अश्या समाजात सुसंघटित राष्ट्रोय चळवळ 
उभारणे अशक्य नसले, तरी अवघड असते. याचा 
प्रत्यय स्वातंत्र्यळढ्याच्या वेळी भारतीय राष्ट्रीय 
काँग्रेसला आला होता. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय पातळी- 
वर दलित चळवळ संघटित करणे अशक्‍य नसले, 
तरी अवघड आहे. कारण दलित समाज हा 
प्रामख्याने विविध जातीय गटांत, प्रादेशिक गटांत 
तसेच भाषिक गटांत विभागला गेला आहे. या 
गटांना जोडणारे दुवे प्रभावशाली व सामथ्यवान 
नाहीत. तसेच या सर्वे गटांना राष्ट्रव्यापी चळवळीत 
संघटित करण्यासाठी प्रभावशाली नेतृत्व आज तरी 
अस्तित्वात नाही. म्हणूनच दलित चळवळीला 


राष्ट्रीय स्वरूप देणे एक अवघड कायं होऊन बसले 
आहे. 
गटबाजीचे राजकारण 

भारतीय दलित चळवळीत राष्ट्रीय राजकारणाचे 
प्रतिबिंब पडलेले दिसून येते. येथील राष्ट्रीय राज- 
कारण जसे भाषा, जात, धर्म आणि आथिक दर्जा या 
घटकांबरोबरच विविध गटांचे अंतर्गत संघटन आणि 
या गटांच्या संघटनेतील बाह्य संबंध यातुन घडविले 
जाते, तसेच दलित चळवळीत धरम, जात, भाषा 
आणि विविध गटांचे अंतर्गत संघटन व या गटांचे 
परस्परसंबंध या घटकांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. 
दलित चळवळीतील नेतृत्वावर या घटकांचा प्रभाव 
पडलेला आहे. दलित चळवळीतील राजकारण म्हणज 
या चळवळीतील विविध गटांतील नेते आणि त्यांचे 
गटसंघटन यांच्यातील स्पर्धेक स्वरूपाचे खेळ ठरतात. 
दलित चळवळीतील प्रत्येक गटाचा नेता आपले संघ 
तयार करण्यात गंतलेला असतो. कारण त्याच्या 
गटाच्या सामर्थ्यावर त्याचे दलित संघटनेतील नेतृत्ब 
व प्रभाव अवलंबून असतो. स्वाभाविकपणेच, अश्या 
प्रकारच्या राजकारणात गटबाजी वाढते. दलित 
चळवळीतील विविध गटांना आपल्या हाताशी धरून 


या चळवळीत फूट पाडण्याची संधी इतर राजकोय 
पक्षांतील नेत्यांना मिळते. दलितेतर राजकीय 


पक्षांना दलित चळवळीतील गटबाजोचे राजकीय 
फायदे मिळतात. सारांश, दलित चळवळीतील गट- 
वाजी बाह्य राजकीय शक्‍क्‍तिप्रवाहामुळे बळकट होत 
असली, तरी या गटबाजीचा उगम मात्र दलित 
चळवळीतच झालेला दिसून येतो. 
राष्ट्व्यापी संघटन 

भारतातील अनुसूचित जातिजमातींनी राष्ट्रीय 
पातळीवर संघटित होऊन राजकीय सत्तेत हिस्सा 


४ महाराष्ट्र राजशास्त्र परिषदंच्या पाचव्या अधिवेशनात वाचलेला पेपर : दलित चळवळीचे 


प्रादेशिक स्वरूप. महाराष्ट्र राज्यशास्त्र परिषंदेचे पाचवे अधिवेशन दि. २५-२६ फेब्रु. १९८४ रोजी 


औरंगाबाद येथे संपन्न झाले. 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


४४ 


मिळवावा, अशी इच्छा डॉ. आंबेडकरांनी स्वातंत्र्यपूर्व 
काळात व्यक्‍त केली होती. म्हणूनच त्यांनी दलितांच्या 
सुरक्षिततेसाठी राज्यघटनेत सवलतीची तरतूद आव- 
इयक मानली; पण एवढ्यावरच ते थांबले नाहीत, 
तर दलित जातीच्या हितासाठी राष्ट्रीय पातळीवर 
दलितांना राजकीग्र सत्ता मिळाली पाहिजे असा 
आग्रह त्यांनी धरला होता. स्वातंत्र्यपुवे काळातच 
डॉ. आंबेडकरांनी म्हटले होते कौ, “ मी एक गोष्ट 
जोमाने स्पष्ट करू इच्छितो की, शेड्यूल कास्ट 
फेडरेशनच्या मागे एक शक्‍तिझ्ञाली ( राष्ट्रीय ) 
संघटना आवड्यक आहे. जरा विचार करा की, 
ब्रिटिश सरकार नेहमी मुसलमानांचा पक्ष घेते आणि 
काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी तुरुंगातुन सुटका झाल्या- 
नंतर मुस्लिम नेत्यांशी भारताची, वाटणी करण्या- 
साठी समझोता केल्यास परकीय देशात गेलेल्या 
दलित जातींची काय स्थिती होईल ? जर तुम्हाला 
राजकीय सत्तेत हिस्सा पाहिजे असेल, तर तुम्हाला 
संघटित व्हावे लागेल.”* अज्ञा प्रकारे राष्ट्रीय पातळी- 
वर दलित चळवळीसाठी राष्ट्रव्यापी संघटन उभार- 
ण्याचे स्वप्न डॉ. आंबेडकरांनी सतत पाहिले; परंतु 
ते अद्यापही साकार होऊ शकले नाही. 
सत्तेत सहभाग 

डॉ. आंबेडकरांनी दलित चळवळीला हिंदू समा- 
जातील अनिष्ट प्रथा व परंपरा यांविरुद्धची निषे- 
धात्मक चळवळ (1700९5 910९९11011) म्हणून 
स्वरूप प्राप्त करून दिले. वर्षानुवर्षे दडपल्या गेलेल्या 
दलित जातिजमातींच्या हिताच्या व हक्कांच्या 
रक्षणासाठी त्यांनी एका बाजूने नैतिक लोकमत 
संघटित करण्याचा प्रयत्न केला, तर दुसर्‍या बाजने 
संविधानिक-प्रशासकीय तरतुदींद्वारे दलित समाजाचे 
हित साधण्याचा प्रयत्न केला. असे असले तरी, 
दलितांच्या हिताचे रक्षण करणे, ही दलित जाति- 
जमातींच्मा चळवळीची एक बाजू आहे. दलित 
वर्गाच्या प्रगतीसाठी दलित जातिजमातींना राजकीय 
सत्ता मिळवून द्यावी, ही दलित चळवळीची दुसरी 
बाजू आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर दलित 
चळवळ आणि दलितांचे संघटन उभारणे आवद्यक 
आहे, याची जाणीव डॉ. आंबेडकरांना होती. त्या- 
साठी अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 
त्यांनी स्थापन केळे होते. परंतु आंबेडकरांच्या मृत्यू- 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जानेवारी, १९८५ 


नंतर राष्ट्रव्यापी दलित चळवळीद्वारे राजकीय सत्ता 
प्राप्त करण्याच्या ध्येयाकडे फारशी वाटचाल झाली 
नाही. कारण डॉ. आंबेडकरांच्या मृत्यूनंतर राष्ट्रीय 
पातळीवर राष्ट्रव्यापी दलित चळवळ संघटित 
करणारे आणि राष्ट्रव्यापी दल्िति जातिजमातींचे 
संघटन उभारण्याची क्षमता असणारे दलित नेतृत्व 
दलित चळवळीतून पुढे येऊ शकले नाही. भारतीय 
राष्ट्रीय काँग्रेसमधील दलित नेत्यांना दलितांचे 
राष्ट्रीय पातळीवरील नेते म्हणून मान्यता मिळाली 
नाही. अलीकडच्या काळात, विविध घटक राज्यां- 
तील दलित नेतृत्व त्या त्या घटक राज्यांतील दलित 
समूहांचा प्रादेशिक दबाव गट म्हणून वापर करू 
लागले. दलित जातिजमातींच्या प्रश्‍नावाबत राष्ट्रीय 
पातळीवरून सैद्धान्तिक भूमिका घेण्यापेक्षा, विविध 
भौगोलिक भागांत राहणाऱ्या दलित समाजासाठी 
तात्कालिक फायदे मिळविण्यासाठी दलित नेतृत्वाने 


प्रादेशिक राजकारणात व्यवहार्य भमिका घेण्याचे 


ठरविले. (उदाहरणाथ, महाराष्ट्रात नव-बौद्धांना 
सवलती मिळवून देणे. ) अशा प्रकारे विविध 
घटक राज्यांतील अनुसूचित जातिजमातींतुन पुढे 
आलेल्या नेतृत्वावर प्रादेशिकतेच्या मर्यादा पडल्या. 
थटक राज्यांतील दलित नेत्यांनी विशिष्ट भागातील 
दलितांचे नेतृत्व करण्यासाठीच आपली शक्‍ती व 
बुद्धी खर्च केली. इतर भागांतील दलित समाजाशी 
अथवा दलित समाजातील अभिजन गटाशी संपक 
ठवण्याचा प्रयत्त दलित नेत्यांनी केला नाही. 
परिणामतः: प्रादेशिक संस्कृती, भापा व विविध 
प्रदेशांतील जातीय वेशिष्ट्ये यांनी विभागलेला 
दलित जातिजमातींचा समाज राष्ट्रीय शक्‍तिप्रवा- 


हाच्या स्वरूपात राष्टीय जक ढे हो 
र राजका णा ळ्‌ 
शकला नाही. क अह हाऊ 


अल्पसंख्याकत्वाच्या मर्यादा 
व आ डा. आंबेडकरांनी १९ 


४२ मध्ये देडचल्ड कास्ट 
उरशनमध्ये भारतातील न 


सर्वे अनुसूचित जाति- 


“५ स्वरूपात यज्ञ आले.* 
डा. आंबेडकरांच्या मृत्यूपर्यंत 


र्‍क्षात संघटित व्हावे म्हणून 


ग क परत , 
यत्न झाले, परंतु या प्रयत्नांनाही राजकीय दष्ट्या 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संय्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


दलित चळवळीचे प्रादेशिक स्वरूप 


फारसे यश आले नाही; कारण भारतीय समाजात 
अनुसूचित जातिजमातींचे लोक अल्पसंख्याक असून 
ते सववत्र विखुरले गेले आहेत. त्यातही वन्य जमा- 
तीचे लोकसमूह इतर अनुसुचित जातिजमातींपेक्षा 
भिन्न असल्यामुळे त्यांच्यातून आंतरिक एकरूपता 
असलेली राष्ट्रव्यापी संघटना निर्माण होऊ शकली 
नाही. परिणामतः नागालॅंड, मिझोराम, आसाम- 
मधील काही भाग येथे वन्य जमातींच्या वेगळ्या 
राजकीय संघटना अस्तित्वात आल्या. भारतातील 
इतर विविध घटक राज्यांत अनुसुचित जातिजमा- 
तींचे लोक अल्पसंख्याक गटात मोडत असल्यामुळे 
भारतीय रिपब्लिकन पक्षाच्या राजकोय प्रभावाला 
मर्यादा पडतात. म्हणून विविध भागांतील दलित 
नेत्यांनी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षात आश्रय 
घेतला, तर काही घटक राज्यांतील दलित नेत्यांनी 
विरोधी पक्षांत, काही ठिकाणी प्रादेशिक पक्षांत 
आश्रय घेतला. निवडणुकीच्या राजकारणात यशस्वी 
होण्यासाठी भारतीय रिपब्लिकन पक्षातील नेत्यांनी 
इतर पक्षांशी समझोते केले. निवडणुकीच्या राज- 
कारणात अनुसूचित जातिजमातींच्या काही गटां- 
तील लोकांची मते मिळविण्यासाठी इतर राजकीय 
पक्षांनी दलित चळवळीतील गटांना व त्यांच्या नेत्यांना 
आपल्याकडे आकषित करून घेतले. त्यातून विधि- 
मंडळाचे सदस्यत्व, विविध सार्वजनिक प्रमंडळांतील 
अधिकारपदे व पक्षातील पदे यांची अमिषे दाखवून 
दलित चळवळीतील गटबाजीला प्रोत्साहन देण्याचे 
काये सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांनी केले. परि- 
णामत: दलित चळवळीतील विविध प्रदेश्यांतील 
नेते तात्कालिक व व्यक्‍तिगत राजकीय फायदे 
मिळविण्यासाठी प्रयत्न करू लागले. विविध घटक 
राज्यांतील विधिमंडळाच्या व भारतीय संसदेच्या 
राखीव जागांवर काँग्रेसच्या पाठिव्यावर निवडून 
जाणाऱ्या नेत्यांना दलितांच्या प्रश्‍नावर योग्य 
भूमिका घेता येत नाही; म्हणूनच राखीव जागा 
निर्माण करूनही दलिताचे प्रव्न सुटले नाहीत. 
यासंबंधी डॉ. आंबेडकरांनी सरतेशेवटी खंत व्यक्‍त 
केली. ते म्हणतात, “ हे तथाकथित हरिजन 
नेते काँग्रेसच्या हातातील कठपुतळीच्या बाहुल्या 
आहेत.” १ अक्या प्रकारे सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाने 
दलित चळवळीतील अनेक नेत्यांना आपल्या प्रभाव- 


अनुक्रमणिका 


४५ 


क्षेत्राखाली आणून त्यांना आपल्या हातातील 
कठपुतळीच्या बाहुल्या बनविल्या. निवडणुकीच्या 
राजकारणाचा दलित चळवंळीवर इतका वाईट 
परिणाम झाला कौ, तात्कालिक राजकीय फायद्या- 
साठी दलित संघटनेत गटबाजी वाढली व दलित 
चळवळीच्या नेत्यांनी सत्ताधारी पक्षाशी इतके 
घनिष्ट संबंध प्रस्थापित केले को, दलित चळवळीचे 
पृथगात्म अस्तित्वच संपुष्टात येण्याची शक्‍यता 
निर्माण झाली. 
आश्रित दबाव गट 

भारतातील काही घटक राज्यांत अनुसूचित 
जातिजमातींच्या संघटना व त्याचे समूह यांना 
आश्रित दबाव गटाची भूमिका बजावावी लागते. 
कारण राष्ट्रीय पातळीवरील एका शकक्‍क्‍तिप्रवाहाचे 
घटक म्हणून विविध घटक राज्यांतील दलितांचे 
समूह कार्ये करू शकत नाहीत. भारतातील दलित 
जातिजमातींचे समूह प्रादेशिक, भाषिक व जातीय 
गटांत विभागले व विखुरले गेले असल्यामुळे या 
समूहांना संबंधित घटक राज्यातील राजकीय व 


आर्थिक दृष्ट्या वर्चेस्त गाजविणाऱ्या वरचढ 
जातींच्या प्रभावाखाली राहावे लागते. राखीव 


मतदारसंघातून यशस्वीपणे निवडणूक लढविण्या- 
साठी दलित नेत्यांना सामर्थ्येवान पक्षाशी व त्या 
पक्षातील सामर्थ्येशाली जातीय गटाच्या नेतृत्वाशी 
तडजोड करावी लागते. अश्या प्रकारे, दलित गटांना 
आश्रित दबाव गटाप्रमाणे आपल्या समूहाच्या 
हिताचे रक्षण करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात. 
नेतृत्वाच्या मर्यादा 

स्वातंत्र्यपुवे - काळात, राष्ट्रीय शक्‍क्‍तिप्रवाहांनी 
राष्ट्रीय नेत्यांचा संच निर्माण केला. राष्ट्रनिमितीची 
प्रक्रिया सुरू असताना या राष्ट्रीय नेत्यांनी विविध 
प्रश्‍नांचा राष्ट्रीय दृष्टिकोनातून विचार केला. परंतु 
स्वातंत्र्योत्तर काळात राष्ट्रीय शक्‍क्‍तिप्रवाहांना व 
राष्ट्रीय एकतेला छेद देणारे प्रादेशिक, भाषिक आणि 
सांप्रदायिक नेतृत्व उदयास आले. भाषिक, धामिक 
आणि प्रादेशिक दबावांनी राष्ट्रीय एकतेला छेद 
देणारे हे नेतृत्व होते. ते जातीय, स्थानिक आणि 
प्रादेशिक गरजांना प्रतिसाद देणारे होते.* भारतातील 
दलित चळवळीचे नेते धामिक, भाषिक व प्रादेशिक 
दबावाला बळी पडले. अनुसूचित जातिजमातींच्या 


वियन डी व 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संय्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


४६ 


नेतृत्वाने विशिष्ट प्रदेशातील जातीय, स्थानिक जाणि 
प्रादेशिक गरजांना प्राधान्य व प्रतिसाद दिला. 
परिणामतः डाँ. आंबेडकरांनंतर राष्ट्रीय प्रतिष्ठा 
असलेले व भारतातील सर्वे अनुसूचित जातिजमा- 
तींना मान्य असलेले नेतृत्व दलित चळवळीतून उद- 
यास येऊ शकले नाही. विविध घटकराज्यांतील 
दलित समूहांतील अभिजन गटानेही एकत्र येण्याचा 
प्रयत्न केला नाही. अश्या प्रकारे दलित चळवळीतील 
दलित नेतृत्व संकुचित प्रादेशिक शक्‍क्‍तिप्रवाहातच 
बंदिस्त झाले. 
ज्ञातीय स्वरूप 

डॉ. आंबेडकरांच्या काळात, दलित चळवळीला 
अनुसूचित जातिजमातींची पृथगात्मक अस्तित्व 
असलेली चळवळ म्हणून स्थान प्राप्त झाले. याच 
काळात दलित जातिजमातींना काही मानवी हक्‍क 
मिळावेत म्हणून हिदू समाजाशी संघर्ष द्यावा 
लागला. हिदू समाजापासून अलग पडलेल्या या 
दलित समाजाचे स्वरूप भिन्न आहे ह्या गोष्टीला 
आंबेडकरानी गोलमेज परिषदेतून वाचा फोडली. 
त्या वेळी त्यांनी स्पष्ट केळे की, “ दलित समाज 
मुस्लिम समाजापेक्षा भिन्न आहे. हा समूह समा- 
जाचा असा एक भाग आहे को, या समूहाला ह्द््‌ 
समाजात अंतर्भूत करण्यात आले आहे; परंतु दलित 
जातिजमातींचा समूह हिदू समाजाचा अविभाज्य 
भाग नाही, कारण दलित समूहाला स्वतंत्र अस्तित्व 
आहे आणि दलित समूहाला दिलेला दर्जा इतर 
समाजातील समूहांपेक्षा भिन्न आहे. दलितांना गुलाम 
आणि भूदास यांमधील स्थान देण्यात आले आहे. 
गुलाम व भूदासाचा स्पर्श हिंदूना चालतो; परंतु दलित 
समाजातील लोकांचा स्पशे चालत नाही. .. दलित 
समाजातील लोकांना अशा प्रकारचे मूलभूत नागरी 
हक्‍क आणि समान संधी नाकारण्यात आल्या आहेत 
को, ज्यांच्यावर मानवी अस्तित्व आधारित आहे” < 
सारांश, आंबेडकरप्रणीत दलित चळवळ ही 
समाजातील वाईट प्रवृत्तींविरद्धची निषेधात्मक 
चळवळ होती. दलित समाजातील लोकांना मूलभूत 
हक्क व समान संधी मिळाल्यानंतर या चळवळीने 
वर्गीय चळवळीचे स्वरूप धारण करावयास हवे होते; 
परंतु जातिव्यवस्थेच्या बंधनातून दलित चळवळ ही 
मुक्‍त होऊ शकली नाही. अतुसूचित जातिजमातींचा 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जानेवारी, १९८५ 


जातीय आधार हाच दलित चळवळीचा पृथगात्मक 
अस्तित्वाचा एकमेव आधार बनला आहे. 
जातीय गटाचे निहित स्वार्थ 

दलित चळवळीत विविध भागांतील अनुसूचित 
जातिजमातींचे निहित स्वार्थ निर्माण झाले आहेत. 
मागासलेला सामाजिक दर्जा हाच एकमेव निकष 
स्वीकारून मागासलेल्या जातिजमातींच्या बाबत 
संरक्षक पक्षपातीपणाचे तत्त्व ( ०८८४५८ 
1)15ट0111119(101) स्वीकारण्यात आले व त्या- 
नुसार या जातींतील लोकांना विविध क्षेत्रांत राखीव 
जागा व इतर सवलती देण्यात आल्या. या सवलती 
मिळविण्यासाठी अस्पृश्य जातींबरोबर इतर मागास- 
लेल्या जातिजमातींनी जातीय संघटनांचा व जातीय 
जाणिवांचा आधार घेऊन आरक्षणाच्या धोरणाचा 


फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे जातीयवादी 
शक्‍तिप्रवाहांनी दलित चळवळीला ग्रासून टाकले. 
लिच यांच्या मते, शासनाच्या आरक्षण धोरणातील 
संरक्षक पक्षपातीपणा विरोधाभास निर्माण करणारा 
ठरला; कारण या धोरणात एका बाजूने मोठ्या 
समाजात व्यक्तींची गतिशीलता वाढविण्याचे मार्ग 
निर्माण करण्यासाठी जातिव्यवस्थेची वंधने तोड- 
"याचा प्रयत्न केला गेला, पण दुसर्‍या बाजने या 
धोरणाने अनुसूचित जातिजमातींचा जातीय र्क्जा 
टिकविण्यासाठी काही जातीय गटांचे निहित स्वार्थ 
निर्माण करण्यास मदत केली.' आरक्ष 
परिणाम म्हणून दलित चळवळ हिदू जातिव 
व्यूहूञजाळ्यात सातत्याने 
निर्माण झाला आहे. अर्थात 
वादी व लोकशाही स्व 
काळाची गरज आहे. 
धर्मनिरपेक्ष चळवळ 
भारतासारख्या बहुधामिक देशात मागासलेले व 
दडपले गेलेले वर्ग सर्व धामिक समहांत 
धर्मांतर केल्यामळे रि ता 
३५ 'अशश्‍चन व इस्लाम धमसमृ॒हां- 
तील मागासलेल्या गटांची आई न 
सामाजिक दर्जा सुधारला, असे म्हणता येत नाही; 
हेएनच धर्मांतरित अनुसूचित जातिजमातींन 
शारक्षणाच्या धोरणाचे फायदे मिळवन द्या यी 
मागणी ख्मिश्‍चन व इस्लाम धर्माच्या व्यासपी ् 


च्या व्यासपीठावरू 
“> "1 न 
केली जाते. सामूहिक धर्मांतर केले तरी नवबौद्ध 


ण धोरणाचा 
व्यवस्थेच्या 
अडकून पडण्याचा धोका 
रगत जातिनिरपेक्ष, निधरम- 
रूपाची दलित चळवळ ही 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


दलित चळवळीचे प्रादेशिक स्वरूप 


हेदेखील पूर्वीदतक्याच मागासलेल्या व॑ दडपल्या 
गेलेल्या जातिजमातींतला एक समूह आहेत. 
म्हणूनच दलित चळवळीने धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोनातून 
मागासलेल्या व दडपल्या गेलेल्या जातीय समूहांच्या 
हितासाठी लढा दिला पाहिजे. दलित चळवळीने 
धेमंनिरपेक्ष चळवळीचे स्वरूप धारण केल्यांस विविध 
धर्मपंथांतील मागासलेले गट या चळवळीत सहभागी 
' होतील व ही चळवळं अधिक पुरोगामी स्वरूप धारण 
करू शकेल. परंतु दलित चळवळीचे प्रतिनिधित्व 
करणारा पक्ष म्हणून भारतीय रिपब्लिकन पक्ष 
दलित चळंवळीला धर्मनिरपेक्ष चळवळीकडे नेऊ 
शकेल का? यासंबंधी ल्चि यांनी संशंय व्यक्‍त 
केला आहे. त्यांच्या मते (आधूनिक) दलित चळ- 
वळीचा इतिहास हा अखिल भारतीय रिपन्लिकन 
पक्षाशी संबंधित आहे आणि अखिल भारतीय 
रिपन्लिकन पक्ष आणि बौद्ध चळवळ यांचा परस्पर- 
पुरक संबंध आहे.” परिणामतः बौद्ध धर्मातील काही 
तत्त्वांचा दलित चळवळीच्या वैचारिक भूमिकेत 
समावेश झालेला आढळून येतो. अर्थात भारतातील 
सर्वे अनुसूचित जातिजमातींच्या लोकांनी बोद्ध 
धर्माचा स्वीकार केलेला नाही म्हणूनच दलित 
चळवळीत हिंदू-बौद्ध काही घटकराज्यांत ( उदा , 
महाराष्ट्र) एकत्र आले आहेत. म्हणून लिच यांच्या 
मते नवबौद्ध चळवळ ही दलित चळवळीला धर्म- 
निरपेक्षतेकडे नेईल अशी दूरची वा भावी काळातील 
शक्‍यता आहे. अर्थात दलित चळवळीत धामिक 
कारणावरून फूट अथवा दुही निर्माण झाल्यास 
तिच्यात आंतरिक एकता व एकजूट निर्माण होऊ 
शकणारं नाही. परिणामतः दलित चळवळ दुर्बल 
होण्याची शक्‍यता आहे. 

भारतातील विविध भागांत उदयास आलेल्या 
दलित चळवळीने स्थल, काल, परिस्थितीनुरूप आपले 
स्वरूप बदलले आहे. विविध घटकराज्यांतील 
दलित चळवळ कमीअधिक प्रमाणात जातीयवाद, 
भाषावाद व प्रादेशिकवादाच्या प्रभावाखाली आली 
आहे. विशेषतः वन्य जमातींच्या राज्यांत तर दलित 
चळवळीने प्रादेशिक शक्‍तिप्रवाहाशी हातमिळवणी 
केली आहे. 

भारतातील दलित चळवळीचा विचार करताना 
तीन प्रकारच्या चळवळींचे स्वरूप लक्षात घ्यावे 


छ्छ 


लागते. १) आंबेडकरवादी दलित चळवळ, २) वन्य 
जमातींच्या भूप्रदेशातील वन्य जमातींची चळवळ, 
२) गांधीप्रणीत हरिजन चळवळ. अर्थात आज 
आपण फक्त दलित चळवळ व वन्य जमातींची चळ- 
वळ अश्या दोंन पददलितांच्या चळवळींचा एकत्रित 
विचार करतो. परंतु वन्य जमातींच्या चळवळीचे 
स्वरूप सुधारलेल्या समाजातील दलित-चळवळीपेक्षा 
भिन्न आहे. दलितांचे राजकारण आणि वन्य जमा- 
तींचे राजकारण यांतही फरक आहे. वन्य जमातींनी 
सुधारित हिंदू समाजाविरुद्ध, प्रतिक्रियात्मक चळवळ 
उभारली; तर आंबेडकरवादी चळवळीने हिंदू 
समाजाविरुद्ध निषेधात्मक चळवळीचे स्वरूप धारण 
केलें. वन्य जमातींची चळवळ अधिक विभकक्‍्तवादी 
आहे ( उदा. नागालॅंड व मिझोराम ), तर दलित 
चळवळ अधिक समतावादी आहे. 

दलित चळवळीचे व वन्य जमातींच्या चळवळीचे 
नेतृत्व सामर्थ्याने व प्रभावाने मर्यादित आहे. विविध 
घटकराज्यांतील दलित अभिजनगट ( 58ला2त॥120 
(951. 19111८) आपल्या प्रदेशाबाहेरील दलित अभि- 
जन गटांशी संपक साधून आपले नेतृत्वाचे क्षेत्र 
व्यापक बनविण्यात फारसा यशस्वी झालेला नाही. 
इतके प्रभावी नेतृत्व करण्याची क्षमता विविध घटक- 
राज्यांतील नेत्यांमध्ये नाही. इंग्रजी अथवा हिंदी 
भाषेच्या माध्यमातून विविध घटक राज्यांतील दलित 
नेते परस्परांशी विचारविनिमय करू शकतात; 
परंतु या भाषेचा प्रभावीपणे विचार करण्याची 
क्षमता अनेक दलित नेत्यांमध्ये नाही. इंग्रजी व हिंदी 
भाषा वापरण्याची क्षमता सर्वे दलित समाजातील 
लोकांत नाही. 

राष्ट्रव्यापी दलित चळवळ उभारण्यासाठी प्रथम 
भारतातील विविध प्रदेशांतील दलित चळवळींतील 
अभिजन गटांनी एकत्र आले पाहिजे. त्यांच्यात 
हेतुपुर्णे संवाद प्रस्थापित झाला पाहिजे. त्यानंतर 
विविध प्रदेशांतील दलित लोकसमृहांनी एकत्र आले 
पाहिजे. या राष्ट्रव्यापी दलित चळवळीचे नेतृत्व 
केवळ राजकीय पक्षातील राजकीय नेतृत्व नसावे. 
दलित चळवळीला विधायक दिशा देणारे असे 
नेतृत्व असावे. राष्ट्रीय प्रतिमा असलेले व राष्ट्र- 
व्यापी दलित चळवळीला सामशथ्यं प्राप्त करून देणारे 
दलित नेतृत्व ही काळाची गरज आहे. 


रडटच्या “तद 
७:21... व्िर्वव्य 


चु *<। रट १ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


शड्ट 


भारतातील दलित चळबळीने देशातील पाच 
प्रमुख राष्ट्रीय उद्देशांच्या पूतंतेसाठी कार्य केले 
पाहिज. राष्ट्रीय एकात्मता, सामाजिक न्याय, आथिक 
विकास, राजकीय लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता 
यांसाठी दलित चळवळीला पुरोगामी शक्‍क्‍तिप्रवाहांशी 
साथ द्यावी लागेल. 


भारतातील दलित चळवळीची पाळेमुळे प्रादे- 
शिक समूहांत आहेत. म्हणूनच अखिल भारतीय 
दलित चळवळीत प्रादेशिक वेशिष्ट्ये आढळणारच ; 
परंतु तरीदेखील भारतात राष्ट्रव्यापी दलित चळ- 


नवभनारत 


जानेवारी, १९८५ 


वळ संघटित होऊ शकते. भारतातील विविध 
जातीय, सांप्रदायिक व भाषिक गटांत मागासले- 
पणाचे नवे प्रकार व नवे प्रमाण दृगोच्चर होत 
आहे. या सवं मागासलेल्या गटांनी दलित चळवळींत 
सामील झाल्यास दलित चळवळीला वर्गीय लढ्याचे 
स्वरूप प्राप्त होऊन या चळवळीचे सामर्थ्ये वाढेल व 
दलित चळवळीतील राष्ट्रीय आशय अधिक अर्थपूर्ण 
होईल. भारतातील विविध प्रादेशिक वैशिष्ट्यांनी 
परिपुर्ण अशी दलित चळवळ ही विविधतेत एकतेचा 
नवा संदेश देऊ शकेल व दलितविकासाचे राष्ट्रीय 
कार्य पार पाडू शकेल. 


&. एत 1 16१तला5ायू 


वा] त 001108 1)€९९101- 
गट. ४०७५५ ४०, 1976. 


8९ १1 [रतला 1)6010- 
४ कापवाछपाला( पा. ॥॥0०1011531 


5 5९8801), (३०४६. ल 
3०81'त, (5 1981, ए इ उप तात अत 


टन कपा; 610 96९0105, 
0०५(.. ठी 1811813511, 3011089 1982. 


1॥107.,1)7.॥१01०.5. 

1) 1०॥६.1, २५०1; गट्टा यात 1>टा0111910८. "५७५० 11४05 ० [आताव5 
11008] 0 ॥80 9पातायश 1९३] 1९०0113811'5 (टत) &व(ट तात ऐए॥खया- 
पात, 9] लत 101 आहा, 5011139, 1976, >. 195. 

2) 1२६७85७911 ॥॥. &5., [गाट ॥॥१18४९001: 01 7०01101241 5९७, १४९ 2५299. 

3) उद्या |". ७., डपताव्ट्ण भात 3०115 ((050ि'त 8] फावला ४४७] 1967 % 
98260 5. 

4) फळल्हाफ: पीठा 2 .ल्लापाट तलाएदालत 09 &१ा0ल्तादचा' 01 2601 31. 1944 
1) $लाट्वप]लत (85. एट्तला' 1015 (.०प”टिलाट€ ३. [1]]3पा'. 

5) 866 ८ हल], उ्याताऱ 81 8110008, 

१1१. (९), गाट घणा0्पला 90125 जा ९011100179 ]1त9, 01) 69--95 
(टत ता र्‍यिवा'तष्टाळण० १००टा 1.., आाता-(5०0. ी 
१2 १७०, तळा००प 1902 1०५१1०0 

6) ॥॥॥05 1900९ &॥0ता 9, ९०. 11: 2.56. 

7) पील्त तद &०पड (चव), पगट एजापलड ०! लावता 
1९1, 90प[]1 ७५७७ ०० (011101. ॥ 

7701280101, ८५५ 128111, 1978, ?. 15, 

8) एऑल्व्ह्य्कागषट लि लाढ रेळणात ॥ए'1८ ४० ( 
ताळे (ट्या) 000०0 
१85311 ॥॥०01 (९), 1)1. 0810899100) &110९त815 
शल. हा, एताट२1019] 1)लू., 

9) शाला (02७९1 ॥४॥., ॥॥]८ ५१॥॥१॥१६ १॥॥॥१॥॥॥ 

]गि०प$८, 1१८९७ 1)९111 1969, 0, 207, 
10) एतत, ?. 9. 
11) खरिंता, ?. 165. 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


अक्षरवेध 


आळ २» 
रसीदी टिकट (आत्मकथा )- अमृता सिंग, अनुवाद- डा. मुरलीधर शहा; श्रीविद्या प्रकाशन, 


पुणे-३०; १९८३; पृ. १५७; किमत २५ रुपये. 
अमृता प्रीतम. . . पंजाबी साहित्यातील स वंश्रेष्ठ 
प्रतिभा ! भारतीय साहित्यसृष्टीचं एक अकृत्रिम नि 
अंपूं्ब लेणं ! ! जागतिक वाडू्मयात मानाचं अढळ- 
ल्थान मिळविणारं एक अफलातून साहित्यिक व्यक्‍्ति- 
भत्त्व ! ! ! भारतीय ज्ञानपीठ पारितोषिकासारखा 
साहित्य जगतातील सर्वोच्च सन्मान व त्रिखंडांत 
अंखंड कौर्ती मिळविणाऱ्या ह्या जबरदस्त ताकदीच्या 
नि विलक्षण प्रतिभासंपन्न कवियित्रीचं आयुष्य म्हणजे 
एकीकडे शब्दांवरची अतुट श्रद्धा व दुसरीकडे अन्याय, 
अत्याचाराविरुद्ध पुकारलेलं एकाकी युद्ध... ! 

' र्सीदी टिकट ' ही या सवंश्रेष्ठ साहित्य- 
निर्मात्रीची भावस्पर्शी आत्मकथा आहे. डॉ. मुरली- 
धर शहा यांनी या आत्मकथनाला म'राठी पेहराव 
चढवून मोलाची कामगिरी केली आहे. प्रचलित 
आत्मचरित्रापेक्षा आत्मकथनाचा हा प्रकार आगळा, 
वेगळा आहे. केवळ घटनांचे वर्णन केल्याने आत्म- 
चरित्राला जी रुक्षता प्राप्त होते तिचा मागमूसही 
 रसौदी टिकट'मध्ये आढळत्त नाही. तरल भाव- 
स्पशित्व, अंतःकरणात पीळ निर्माण करणारं भेदक 
वास्तव, मनाचे निरनिराळ्या पातळ्यांवरील पापुद्रे 
उलगडण्याचे समर्थ कोशल्य, काव्यमय भाषाशली, 
रूपककथांचा यथायोग्य उपयोग, जीवनसंदर्भसापेक्ष 
प्रतीतिधमित्ब यांमुळे ' रसीदी टिकट ' ही आत्मकथा 
केवळ एका जीवनाची कहाणी राहत नाही तर ती 
उत्कृष्ट गद्यकाव्यारचं रूप धारण करते. 

अमृता प्रीतम यांच्या स्वभावात एकाच वेळी 
फकिरी आणि अमिरी यांचे लोकविलक्षण दशन 
घडते. ही देणगी त्यांना त्यांच्या वडढिलांप्रासून 
मिळाली. त्यांचे वडील सावकार घराण्यातील. 
आपल्या भगवी वस्त्रं धारण करणार्‍या व साधुवृत्तीने 
जगणाऱ्या बहिणीच्या रागावर त्यांनी स्वत :ही भगवी 

न. भा. ७ 


वस्त्रं परिधान केली. बहिणीच्या मृत्यूनंतर त्यांना 
खरोखरच विरक्‍तीची जाणीव झाली आणि ते 
आजोबांकडून मिळालेली सारी संपत्ती घेऊन संत 
दयालजींच्या डेऱ्यावर दाखल झाले. सारा डेरा 
त्यांना * बालका साधू ' वा “ साधू नंद ' म्हणून 


-संबोधित होता. तेथे “ मत्था ' टेकायला आलेल्या 


राजबीबीला पाहून. साधू नंदाचे मन विचलित 
झाल्याची खात्री करून घऊन दयालजोींनी त्यांना 
गृहस्थाश्रमात प्रवेश करण्याचा सल्ला दिला. कर्तार- 
सिंग या नावाबरोबरच राजबीबीचाही त्यांनी धर्भ- 
पत्नी म्हणून स्वीकार केला. या दांपत्त्याला १९१८ 
साली एक कन्यारत्न प्राप्त झाले. . . ते रत्त म्हणजेच 
अमृता प्रीतम ! त्यांचा जन्म गुजरांवालात झाला 
असला तरी त्यांचे संपूर्ण आयुष्य लाहोर आणि 
दिल्ली या दोन शहरांत गेले. 

कर्तारसिंग स्वतः कट्टर धामिक, निःसीम ईश्‍वर- 
भक्‍त. त्यामुळे अमृता प्रीतम यांच्यावर धर्माचे व 
ईदवरभक्तीचे संस्कार होणे साहजिकच होते. 
आईच्या मृत्यूने हवालदिल झालेल्या अमृतांचा देवा- 
वरील विश्वास ढळायला लागतो तरी ईइवराविषयी 
त्यांच्या मनात सदैव कृतज्ञता वास करते. त्यांच्या 
घरात मुसलमानांसाठी चहापाण्याची वेगळी भांडी 
ठेवण्यात येत असत. एक दिवस अमृता आजीजवळ 
त्याच भांड्यांतून चहा, दूध, पाणी पिण्याचा हट्ट 
धरून बसल्या व वडिलांच्या पाठिब्याने आपला हट्ट 
पुरविला. त्या वेळी त्यांना आपल्या आयुष्याची अनेक 
वर्षे ज्याच्या सहवासात जातील तो मुसलमान 
धर्मांचा असेल याची कल्पनाही नव्हती. सज्जाद, 
साहिर, इमरोज या तिघांबरोबर त्यांचे अत्यंत 
जिव्हाळ्याचे व मित्रत्वाचे संबंध असल्याची त्या 
कबुली देतात. शी 


(५७ 


घटस्फोटानंतर आपल्यापेक्षा बयाने लहान अस- 
लेल्या इमरोज या चित्रकाराला त्यांनी आपला 
जीवनसाथी बनविले. जातिजातींतील, धर्माधर्मातील 
तटबंदी येथे कोसळून पडली. संपुर्ण सहजीवनात 
अमृता व इमरोज हे एकमेकांचे बलस्थान ठरतात. 
अमृता प्रीतम यांच्या वाट्याला दु:खाचा डोंगर 
आला पण त्या दुःखाने डगमगल्या नाहीत तर 
त्यापासुन त्यांनी मनोबल प्राप्त केले. आत्मवेदनेतून 
मिळालेल्या अंत:दृष्टीने त्यांना परपीडा जाणून घेता 
ओली. स्वतःच्या दुःखात सगळ्या मानवजातीचं 
दुःख त्यांनी सामावून घेतलं आणि मग अशा 
गीतांची निमिती केली की, त्यांतून केवळ त्यांचंच 
नेव्हे तर सार्‍या जगाचं दुःख व्यक्‍त झालं. हे त्यांनी 
सुंदर रूपककथेतून सुचविलं आहे. ' 
मनाच्या ऊर्मीतून निर्माण होतं तेच खरं काव्य 
अंशी अमृताजींची धारणा आहे. त्यांची कविता 
म्हणजे सूयेयुगाची कविता ! सूर्याचं त्यांना इतकं 
जबरदस्त आकर्षण आहे की, सूर्याशिवाय त्यांची 
कविता पूर्ण होत नाही. आयुष्य सूर्यापासून सुरू होते 
आंणि सगळे ग्रह पार करून शेवटी सूर्याकडे परंत 
येते, यावर त्यांची अढळ निष्ठा आहे. उदासीनतेचा 
एंक दोघंक्रम त्यांच्या आयुष्यात त्यांनी लेखणी हांती 
घेतली त्या क्षणापासून अव्याहतपणे चालत राहिला. 
जगातले सच्चे लेखक त्यांना ' फिनिक्स ' जातीचे- 
रचनात्मक क्रियेच्या आगीत जळणारे व॒ पुन्हा 
ल्वतेःच्याच राखेतून रचनेच्या रूपाने जन्म घेणारे 
वाटतात. एकां लॅटिन कवीने फिनिक्सचा संबंध 
रोमन साम्राज्याशी जोडला; पण अमृता प्रीतम 
त्याचा संबंध प्रत्येक सच्च्या लेखकाच्या अस्तित्वाशी 
' जोडू पाहतात; मग तो कुठल्याही देशाचा आणि 
शतकातला असो. स्वत: अमृता प्रीतम ह्या 'फिनिक्स' 
जातीच्याच आहेत. 
अमृता प्रीतम यांना अनेकदा परदेशवारी करावी 
लागली. पंजाबातील समंकालीन पंजाबी साहित्यि- 
"कांनी त्यांची बदनामी, तिरस्कार करण्यात कोणतीही 
कॅसर बाकी ठेवली नाही तरी परदेशीय भाषांमधील 
त्यांच्या साहित्याच्या अनुवादांनी त्यांना जगभर 
अमाप प्रसिद्धी मिळाली. त्यांना अनेक देशांकडून 
आमंत्रणे येऊ लांगली. १९६१ साली रशियाकडून 
आमंत्रण आल्यानंतर त्या ताश्कंद, तोजिकीस्तान 


नवभारत 


जानेवारी, १९८५ 


मास्को व अंजरबैजानला जाऊन आल्या. इकडे 
पंजाबात त्यांना रशियाला पाठवायचे की नाही 
यावर वादंग माजतच राहिले. १९६६ मध्ये बल्गे- 
रियाचे बोलावणे आले. बल्गेरियावरून त्या मास्कोला 
गेल्या. १९६७ साली भारत सरकारने त्यांना 
कल्चरल एकसूर्चेजमध्ये युगोस्लाव्हिया, हंगेरी आणि 
रुमानियाला पाठविले. तेथून बल्गेरियाने व वेस्ट 
जमंनीने त्यांच्या खर्चाने त्यांना बोलावून घेतले. 
१९६९ साली नेपाळला तर १९७२ साली युगोस्ला- 
व्हियाच्या विनंतीवरून त्यांना भारत सरकारने तीन 
आठवड्यांकरिता युगोस्लाव्हिया, झेकोस्लोव्हाकिया 
व फ्रान्सला पाठविले. तेथून त्या स्वखर्चाने लंडन व 
इटलीला गेल्या. परतताना एंक ओठवंड्याकरिता 
इजिप्तने काहिरात निमंत्रण दिले. १९७३ मध्ये 
विश्वशांती काँग्रेसच्या वेळी त्या पुन्हा मास्कोला 
जाऊन आल्या. ज्या देशांत त्या गेल्या त्या देशांतील 
श्रेष्ठ कवितांचा अनुवाद त्यांनी आवर्जून केला. 
त्यामुळे त्या देशांतील लेखकांविषयी त्यांना थोडी 
अधिक माहिती मिळत गेली. परदेश्यांत अनेक मित्र, 
मेत्रिणी, हितंचितकांचा त्यांना लाभ मिळाला. 
-“*पिजर ' , ' दिल्ली की गल्यां!, 'आखरी 
खत ', “बंद दरवाजा ', आश, “एक थी 
अनीता ' , “आकके पत्ते !, 'यात्री', * धूप का 
टुकडा ' , * एक सवाल ' , ' धरती, सागर आर 
सिंपिर्या ', * आलना ' , ' एरियल १, बुलाया ' , 
“ जेब कतरे' , ' चक नंबर छत्तीस! या त्यांच्या 
कादंबर्‍या; ' पिघलती चट्टान' , ' दो औरते! १ 
£ हुंकारा ' , ' कहानी दर कहानी ' , “ अदालत , 
€ एक शहर को मौत ', ' काले अक्षर! , 
* कर्मोवाली ' , ' केले का छिलका ' इत्यादी कथा-- 
दीघेकथा या त्यांच्या संपन्न वाडय़यीन व्यक्‍्ति- 
मत्त्वाचा परिचय करून देण्यास समर्थ आहेत. 
त्यांच्या कथा-कादंबर्‍यांतील पात्रे ही त्यांच्या सभो- 
वती वावरणाऱ्या व्यक्तीच आहेत. * या कादंबरीतील 
पात्रे आणि प्रसंग काल्पनिक आहेत. त्यांचा जिवंत 
वा मृत व्यक्तींशी कोणताही संबंध नाही. जर काही 
साम्य आढळले तरं तो योगायोग समजावा ', अशी 
पळवाट शोधण्याचा त्यांचा प्रयत्न नाही. स्वत:च्या 
पात्रांवर त्यांचं निरतिशय प्रेम. या प्रमातूनच 
“पंजाब के बाहर केपात्र' या पुस्तकाची निमिती 


अक्षरवेध 


झाली. 'खरं तर माझी पात्रं व त्यांचं माझ्या- 
विषयीचं प्रेम हीच माझी खरी श्रीमंती ' (९७) हे 
उद्‌गार पात्रांविषयीच्या प्रेमातूनच निघालेले आहेत. 
आपणच निर्माण केलेल्या पात्राला संबोधित करून 
लिहिलेली ' ओळख ' ही एकमात्र कविता होय 

अमृता प्रीतम ही 'स्त्री' नेहमीच अमृता 
प्रोतम ह्या ' लेखिके 'पेक्षा गौणस्थानी राहिली 
आहे. अनेकदा त्या त्यांच्यातल्या 'स्त्री' ची 
स्वतःलाच आठवण करून देतात. पण त्यांचे 
लेखिकेचे रूप इतके प्रखर आहे की, त्यांचे डोळेही 
त्यांना त्याच रूपाने ओळखतात. एकदा त्यांनी 
भारताच्या पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांना 
विचारले, । इंदिराजी, आपण स्त्री आहात म्हणून 
कधी कुणी आपल्या मार्गात अडथळे निर्माण केले 
का?? 

इंदिरा गांधींचं उत्तर होतं, “ त्याचे काही अँड- 
व्हान्टेंजिसही आहेत, काही डिसअँडव्हान्टेजिसही. 
पण मी कधी या गोष्टीकडे लक्ष दिलं नाही. स्त्री- 
पुरुषाच्या भेदाचा विचार न करता मी स्वतःला 
नेहमी एक “ माणूस ' समजत आले. प्रथमपासून हे 
जाणत होते की, मी प्रत्येक गोष्टीला योग्य आहे. 
कुठलाही प्रश्‍न असो. पुरुषापेक्षा अधिक चांगल्या 
रीतीने सोडवू शकते. येवढंच को, शारीरिकदृष्ट्या 
फार वजन उचलू शकत नाही... बस्स ... बाको 
सवे गोष्टींत मी सवे तर्‍हेने समर्थ आहे. आपल्या 
“स्त्री! होण्याला कधीही ती आपली कमतरता 
आहे, या दृष्टीने मी पाहिलं नाही. जे प्रारभी मला 
“स्त्री! समजत होते, त्यांना माझ्या शक्‍तीची 
कल्पना नव्हती. त्यांचा माझ्याविषयी भ्रम होता, 
माझा नाही. लोक काही बोलतही असतील. 
त्यांतल्या अनेक गोष्टी माझ्यापर्यंत येत नाहोत, 
ज्या येतात त्यांना मी महत्त्व देत नाही. (१५३) 

नेमकी हीच स्वत:च्या ' स्त्रीत्वा 'संबंधी अमृता- 
जींची भमिका असून ती त्यांच्या मनाची सहजावस्था 
आहे. ही अवस्था म्हणज अत्यंत दुघेट वाट असलेली 
मंज्षिल होय 

अमता प्रीतम यांचं आयुष्य म्हणजं सत्यापासून 
सत्यापर्यंत पोचण्याची प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेत 
सत्य असलेली पण कधीही साकार न झालेली स्वप्न 
आहित. त्याचप्रमाणे अनुभवाला आलेली अत्यंत कटू 


अनुक्रमणिका 


रै 


व दाहक सत्यंही आहेत. आयुष्यातल्या साऱ्या अड- 
चणी म्हृणजे छोटी सत्यं व इमरोजची साथ मोठं 
सत्य आहे. 

“ रसीदी टिकट'चा अनुवाद डॉ. मुरलीधर 
शहांनी मुळावरहुकूम केला असून मुळातील काव्य- 
मय भावनाटय कायम ठेवण्यात ते यडास्वी झाले 
आहेत. प्रस्तुत आत्मकथा म्हणजे गद्यकाव्याचा 
अप्रतिम नमुना ! अमृता प्रीतम यांची .* रसींदी 
टिकट * ही आत्मकथा मराठीत आणून डॉ. शहांनी 
मराठी आत्मकथनाला निठ्चितपणे नवी दिश्ा प्राप्त 
करून दिली आहे. 


>< >< >< 


अशथ्निपिसारा (काव्यसंग्रह)- अविनाश वरोकर; 
विजय प्रकाशन, हनुमान गल्ली, सीताबर्डी, नागपुर- 
१२; पृ. १०४; कि. १५ रुपये 


'अग्निपिसारा' हा अविनाश वरोकरांचा 'नूरन' 
या खंडकाव्यानंतरचा स्फुट कवितांचा पहिला काव्य>. 
संग्रह. प्रस्तुत काव्यसंग्रहाला सुप्रसिद्ध दलित कवी 
प्रा. यशवंत मनोहर यांची प्रस्तावना आहे. वरोकर 
आणि यशवंत मनोहर यांचा संबंध गुरु-शिष्याचा. 
आपल्या भारतीय संस्कृतीत गुरूची शिष्याकडून 
आपला पराजय व्हावा, अशी इच्छा राहिलेली असून 
या इच्छेचा अथ शिष्य आपल्यापेक्षाही मोठा, कोति- 
वान आणि प्रज्ञावंत व्हावा, असा आहे. मनोहरांनी 
ही इच्छापुर्ती समथथेपणे केली आहे. ही बाब. गुरूला 
जशी भूषणावह आहे तशी शिष्यालाही गौरवास्पद: 
आहे. वरोकरांनी प्रस्तावना लिहिण्याचा मान प्रा. 
मनोहरांना देऊन आपल्या प्रगल्भ जाणिवेचा परिंचय 
किला आहे. 

वरोकरांच्या * अग्निपिसाऱ्या 'चे आजच्या सामा- 
जिक संदर्भात आगळे महत्त्व आहे. आज जी काव्य- 
निर्मिती होऊ लागलेली आहे, तीत विद्रोही जाणिबा 
व्यक्‍त करणार्‍या कवितांना पृथगात्मतेचे वेमळे परि- 
माण प्राप्त झाले आहे. स्वयंकेंद्रित जाणिवांना 
प्राधान्य दिल्यामुळे बरेचदा आत्मनिष्ठ काव्यनिमिंती 
कवी करीत .असला तरी ती कविता समाजनिष्ठःन 
होता आत्मकेंद्री होते. त्यांच्या कवितेतील * मी” हा 
' मी 'च राहती, तो ' मी ' सामाजिक' * मी 'चे'प्रति 


| 
॥ 
गा विकास: महाराष्ट्राचा । सि 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


प्र 


निधित्व करू शकत नाही, त्याला सर्वकष मूल्यगर्भता 
प्राप्त होऊ शकत नाही. वरोकरांनी ही प्रवृत्ती कटा- 
क्षाने टाळली आहे. त्यांचा 'मी' हा “अग्निपिसारा 
बनलेला आहे. त्यांच्या ' मी ' मध्ये एक सावंत्रिक 
विद्रोहाची जाणीव निर्माण होते. 

वरोकरांच्या कवितेचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे ती 
समाजाशी नाते जोडते. हा समाज सुखवस्तू मध्यम- 
वर्गीय वा उच्चभ्रू नाही, तर ' हाडांची काडं अन्‌ 
रक्‍ताचं पाणी ' करणारा आहे. अविश्रांत श्रम करून 
मातीचं स्वप्न साकार करणाऱ्या अनिकेत पुत्रांसाठी 
विकल आत्म्यांसाठी, विगलित देहांसाठी आसवांची 
निरांजनं, करांचे पुष्पहार, मूठभर हाडांच्या पाय- 
घड्या, कणाकणानं झिजत, जळत पालापाचोळा 
होण्याची कवीची इच्छा आहे. * भारता... प्राचीन 
पुरुषा !' या कवितेत या सामाजिक वास्तवाची 
प्रखर जाणीव कवीने विरोधाभासातून व्यक्‍त केली 
आहे. विरोधाभासामुळे वास्तवाला जे 1)112151011 
लाभले आहे, ते चितनीय आहे. समाजातील सामा- 
जिक, आथिक विषमता ही ईश्वरनिमित नसून 
मानवनिर्मित आहे, असे वरोकर मानतात. 'आस- 
वांचं अग्निदिव्य ', “ वेलांटीविना अक्षरे ', ' पेटवलेत 
प्रस्थापितांचे मदांध काफिले', 'स्काय टॉवर्स', 'आज', 
* त्यांचा सुर्य ', ' धुळीतील अक्षरे ', 'गिधाडांचे थवे' 
“अर्थहीन संदर्भ' इत्यादी कवितांमधून कवीने विद्रो- 
हाची जाणीव व्यक्‍त केली आहे. या दृष्टीने वरो- 
करांची कविता सरळ सरळ दलित कवितेशी नाते 
सांगणारी आहे. सामाजिक ढोंग, दांभिकपणा यांवर- 
सुद्धा वरोकरांनी कोरडे ओढलेले आहेत. 

जुने आणि नवे यांचा वाद सनातन आहे. कवीला 
जुन्यांत काही चांगलं तर काही वाईट होतं हे मान्य 
आहे. आज जुन्यातलं चांगलं नाहीसं होऊन वाईट 
अधिक वाईट झालं आहे. म्हणून कवीला त्या वेळी 
जगण्यात अर्थ होता, असं वाटतं. जुन्यातळा वाईट 
भाग काढून टाकून चांगलं स्वीकारण्यास हरकत 
नाही, अश्ञी कवीची भावना आहे. 

समाजाची स्त्रीकडे पाहण्याची देहनिष्ठ भोगवादी 
दृष्टी ही कवीला जातायेता माथा झुकवावा अज्ञा 
अनंतकाळच्या मातेची प्रतारणा वाटते. समाजात 
नवजात कळ्यांना निर्दयपणे कुस्करणारे विदवामित्री 
बाण्यांचे पुर्षच अधिक असतात. त्यांची भोगलोळूप 


अनुक्रर्माणिका राज्य 


नवभारत 


जानेवारी, १९८५ 


नजर विधात्याच्या किमयेने रेखीव गौरकाया प्राप्त 
झालेल्या लावण्यवतीला न्याहळत असते. कवी अशा 
स्त्रीत श्ापग्रस्त देवतेचं दशन घेतो, जिला उत्थान 
नाही नि. उःशापही नाही. 

' अग्निपिसार्‍्या'त प्रेमकविता नाहीत; पण ' तृषाते 
“तु! अनं तृंषाते “मी'ही!' (दोन थेंब!), 
“असावी सोबत तुझ्या अस्तित्वाची ', “ कुठे तू अन्‌ 
कुठे मी ! ' (' आतेता '), ' सूर तुझ्या साउलीचे 
आता नसावे सोबती । स्पंदने माझी मला ती खाव- 
याला धावती ' (' तेच उद्गाते युगाचे ) इत्यादी 
चरणांमधून प्रेमाची आतंता जाणवते पण सामाजिक 
अवगुंठनात रमणाऱ्या वरोकरांच्या कवितेत प्रेम- 
भावनेचे आणि ' रोमँटिक मूड ' चे अस्तित्व नगण्यच 
म्हणावे लागेल. 

वरोकरांच्या निसर्गकवितांमध्ये त्या त्या ठिका- 
णच्या निसर्गाबरोबरच त्या स्थळांची वैशिष्टचे, 
तेथील लोकजीवनाची, समाजजीवनाची वैशिष्टये 
नकळत वरोकर रेखाटून टाकतात. यामुळे त्यांच्या 
निसर्गकवितांना सामाजिक, सांस्कृतिक परिमाण 
लाभतं, म्हणून त्या बालकवी, ना. धों. महानोर, 
उ. रा. गिरी यांच्या निसगंगीतांपेक्षा आगळ्या, 
वेगळ्या, पृथगात्म ठरतात. 

जी गोष्ट निसगेचित्रांची तीच व्यक्‍्तिचित्रांची. 
वरोकरांनी ' पाऊलखुणा! (लाल बहादूर शास्त्री) , 
“ आनंदवन ' (बाबा आमटे), ' एक अपूर्व युगाव- 
तरण ' (म. फुले), ' गॉल गाथाचं रक्‍तवर्ण टेकाड ' 
(येशू स्त्रिस्त), “ बलराज सहानी ', ' युगात्मा ' 
(डॉ. आंबेडकर) , ' आई ', भाऊ ' ही व्यक्तिचित्रे 
रेखाटली. यांतील बाबा आमटेचं व्यक्तिचित्र सोडलं 
तर बाकीची मृत्युगीतंच आहेत. ही व्यक्तिचित्र 
भावपुर्ण उतरली आहेत. तशीच ती भरीव आणि 
ठाशीव आहेत. या व्यक्‍तिचित्रांमधून एक जाणीव 
सतत होत राहते ती अज्ली की, कवी समाज, संस्कृती 
यांना आणि मुख्य म्हणजे स्वतःच्या सामाजिक 
चितनाला विसरला नाहीं. 

या सामाजिक जाणिवेच्या प्रभावामुळे वरोकरांची 
प्रेमगीतं ही अवखळ प्रेमाची गाणी होत नाहीत, 
निस्गंगीतं ही निसर्गाची केवळ रेखाटनं नसतात, 
भावकविता केवळ मुग्धमधुर भावना आळवीत नाही 
आगि व्यक्तिचित्र केवळ देहाचा भूगोळ नसतो. या 


] ी. ... टी 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


य मराठी विकास संस्थेद्वारे । 


संगणकीकृत 


अक्षरवेधं 


सर्वांना एका सूत्रात गोवले जाते आणि ते सूत्र 
म्हणजे सामाजिक जाणिवेचे. . त्यातूनच त्यांचे 
सामाजिक, सांस्कृतिक चिंतन स्पष्ट होत जाते. 
किंबहुना, सामाजिक जाणीव, चितन वरोकरांच्या 
कवितेचा स्थायीभाव आहे, आत्मां आहे. 

.- अशी ही वरोकरांची कविता प्रत्यक्ष जीवनाशी 
संबंधित आहे. समाजासंबंधी प्रगल्भ जाणीव ठेवणारी 
एवढेच नव्हे, तर सामाजिक, सांस्कृतिक, गतकालीन 
संदर्भांत समाजाचा विचार करून समाजातील दंभाने 
पेटून उठून विद्रोही जाणिवा अभिव्यक्‍त करणारी, 
ज्वलंत सामाजिक भावनेचा समर्थ आविष्कार 
करणांरी, अनुभूती आणि आविष्कार यांच्या मजेदार 
संयोगाने विलसणारी, कठोर, सामाजिक वास्तवाची 
प्रखर जाणीव करून देणारी, जीवनाच्या मूलगामी 
संघर्षात आपला ' अग्निपिसारा ' फुलविणारी, शब्द 
आणि प्रतिमांच्या साह्याने अमूर्ताला मूर्त रूप 
देणारी, नि:संदिग्ध, प्रभावी, मनस्वी अशी समर्थ 
कविता आहे. यामुळेच तिला सवंकष मूल्यगर्भता 
प्राप्त झाली आहे. आणि म्हणूनच तिला निडिचितच 
उज्ज्वल भवितव्य आहे. ' वरोकरांची कविता ही 
केशवसुती कविता, मार्क्सवादी कविता, आणि 
दलित कविता या प्रकाशाकांक्षी काव्यपरंपरेतील 
समर्थ कविता आहे', या यशवंत मनोह्रांनी प्रस्ता- 
वनेत केलेल्या विधानाशी जाणते रसिक सहमत 
होतील, यात शंका नाही. 


- जयंतकुमार बंड 


भाषा ब खाहित्य संशोधन- संपा. डॉ. वसंत 


स. जोशी, महाराष्ट्र साहित्य परिषद, पुणे- 
४११०३०; १९८१, मूल्य रु. तीस. 
डॉ. वसंत स. जोशी हे गेली अनेक वर्षे मराठी 


भाषा-साहित्य-संशोधनाच्या क्षेत्रात कार्य करीत 
आहेत. मराठी विषयात प्रबंधलेखन करू इच्छि- 
णाऱ्या अनेक विद्यापीठीय विद्यार्थ्यांना त्यांनी मार्ग- 
दर्शन केले आहे. ज्यांना संशोधनाची काहीच पार्ग्वे- 
भमी नाही, त्यांना तंत्रदृष्ट्या आणि मंत्रदृष्ट्या 
मार्गदक्षंन करणे किती अवघड असते, ह्याचा दीर्घानु- 
झव त्यांच्या गाठी आहे. म्हणूनच नव्याने संशोधन 


१: 


करू. इच्छिणाऱ्यांना मदतीचा, मार्गदर्शनाचा हात 
देण्याच्या हेतुने हा ग्रंथ सिद्ध करण्याचा प्रयत्न 
त्यांनी केलेला आहे. त्यासाठी मराठी भाषा-साहित्य 
क्षेत्रातील मान्यवर व्यक्तींचे साहाय्य त्यांना लाभ- 
लेले आहे. ह्या ग्रंथाचे काम तडीस नेण्यासाठी डॉ. 
जोशी ह्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागले; 
परंतु त्यांतून मार्गे काढीत त्यांनी हा उपयुक्त ग्रंथ 
संपादून उभा केला | नत 
ह्या ग्रंथातील मान्ववर संशोधकांचे लेख मह- 
तत्वाचे व माहितीपुर्ण आहेत. काही लेख अन्य संद- 
र्भांत पुर्वी लिहिले गेले आहेत, अन्यत्र प्रसिद्ध झालेले 
आहेत. काही लेखकांचे एकाहून अधिक लेखही आहेत. 
ग्रंथातील पहिला लेख विषय परिचयात्मक असून तो 
डॉ. जोशी ह्यांनी लिहिलेला आहे. प्राचीन-अर्वा- 
चीन कालखंडातील. भाषा-साहित्य संशोधनाचा 
प्रयत्त करणाऱ्या संशोधकाला ज्यांना सामोरे जावे. 
लागते, अशा काही समस्यांचा विस्तृत परामर्श डॉ. 
जोशी ह्यांनी ह्या लेखात घेतलेला आहे. त्यानंतर 
डॉ. व.. दि. कुलकर्णी ( संशोधन ! स्वरूप आणि 


पद्धती), डॉ. अशोक रा. केळकर ( भापावेज्ञा- 


निक संशोधनाच्या नव्या दिशा ), प्रा. सु. बा. 
कुलकर्णी ( बोलीभाषांचा अभ्यास ) , प्रा. ग. ह. 
खरे ( अभिंलेखागारे ), डॉ. यू. म. पठाण ( प्राचीन 
हस्तलिखिते आणि त्यांचे जतन ) , डॉ. स. गं. 
मालशे ( वृत्तपत्रे आणि संशोधन ), ; डॉ. वि. भि. 
कोलते ( पाठचिकित्सा ), सु. ग. प्रभुआजगाव- 
कर ( संहितेचा संख्याशास्त्रीय अभ्यास ), डॉ. प्र, 
ल. गावडे ( विशिष्ट ग्रंथकाराचा अभ्यासं ), डॉ. 
सु. रा. चुनेकर ( कोशरचना व मराठी कोद- 
वाड्मय ), डॉ. पंडित आवळीकर ( तोलनिक 
वाड्मय ), डॉ. गो. म. कुलकर्णी ( विशिष्ट काल- 
खंडाचा अभ्यास ), डॉ. वि. रा. करंदीकर ( तत्त्व- 
ज्ञानविचार आणि मराठी संशोधन ), डॉ. हे. वि. 
इनामदार ( विद्यापीठीय प्रबंधलेखन ), डॉ. 
शोभना गोखले ( लेखविद्या ), प्रा. रा. श्री. जोग 
(वाड्मयेतिहासलेखन : काही विचार) आदींचे लेख 
( एकूण २६ ) आहेत. डॉ. अशोक केळकर ह्यांनी 
अभ्यासक-संशोधकांसाठी तयार केलेली मागेदर्शक 
संदर्भसूचीही ह्या ग्रंथात अंतर्भूत आहे. मराठी 
विषयाच्या विद्यार्थ्याला विद्यापीठ स्तरावर झालेल्या 


षड 


संशोधनाची माहिती चटकन उपलब्ध व्हावी म्हणून 
मुंबई: विद्यापीठाने मान्य केलेल्या डॉ. पु. ग सहल्न- 
बुद्धे- ह्यांच्या पहिल्या प्रबंधापासून ( १९४० ) 
१९८१ पयंत. विविध विद्यापीठांतून मान्य झालेल्या 
सचं. प्रबंधांची माहिती डॉ. म.. प. पेठे ह्यांनी 
दिलेली. आहे. संशोधनाच्या दृष्टीने. बहुमोल संदर्भ- 
साहाय्य जेथे मिळू शकेल, त्या ठिकाणांची महत्त्व- 
पूर्ण माहिती * संश्योधकांची तीथक्षेत्रे । ह्या नावाने 
दिली आहे. सूची आणि कोशवाडूमयात वर्णानुक्रम- 
पद्धती अपरिहाय़ंपणे वापरली जाते. तिचे विवेचन 
मो. रा. वाळंबे ह्यांनी केलेले आहे. ह्या साऱ्या 
लेखांतून संशोधन करू इच्छिणाऱ्यांना उपयुक्‍त 
माहिती आणि मागदर्शन मिळू शकेल, हे नि:संशय. 
आणि त्याबद्दल संपादक डॉ. जोशी आणि हय़ा 
लेखांचे लेखक धन्यवांदास पात्र आहेत. 


_ तथापि सर्व लेखांची मांडणी एखाद्या विशिष्ट 


सूत्राधारे, क्रम लावून करण्यात आली असती, तर 
अधिक चांगले असते. उदाः, ' संशोधन. : स्वरूप 
आणि व्याप्ती ', ' विद्यापीठीय प्रबंध लेखन ' आणि 
' साहित्यसमीक्षा आणि संबोधन ' ( डॉ. दु. का. 
संत: ) हे संशोधन-संकल्पना स्पष्ट करणारे. तीन: 
लेख. एकत्र आणून एक सलग चित्र. ठसठज्ीतपणे: 
वाचकांच्या समोर उभे करता आले असते, आणि. 
त्यात्रंतर डॉ. माल्शेकृत संशोधनातील तीन प्रारंभिक 


0)- (9. 


वाद-संवाद 


संपादक, 
' नवभारत! मासिक, 
सप्रेम. नमस्कार 

' नवभारत'चा ऑक्टोबर-नोव्हेंबर हा जोडअंक 
व. डिसेंबरचा अंक वाचण्यात आला, दिवाळी अंकाचे 
सर्वांगसुंदर नवे. रूप व दोन्ही अंकांतील निरनिराळ्या 
लेखांच्या निवडीवरून नवभारतचे, बदललेले धोरण 
अभिनंदनीय आहे. ' नवभारत हे नाव सार्थ झाले 
असे. म्हणण्यास ह्रकत नाही. । 

' ह्या संदर्भात ' फ्युचर शॉक ' व ' थडे'वेव्ह ' ह्या 
ग्रंथांचे सुप्रसिद्ध लेखक ऑलविनि टॉफलर ह्यांचे 
नोव्हेंबरच्या “ स्पॅन.'मध्ये प्रसिद्ध झालेले विचार 
उद्रुधृत. करणे योग्य वाटावे- 

“38009 ११85 ७७४पेष्ट- ” 3(घतऱ 8.35 


नवभारत 


जानेवारी, १९८५ 


प्रक्रिया हा लेख मांडला गेला असता, तर लेख 
क्र. ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, २५, 
२७ ह्यांना अधिक अर्थंपुर्णता येऊन संशोधनप्र क्रिये- 
तील विविध अंगांना कोणते महत्त्व आहे, हे. एका 
ओघात स्पष्ट झाले असते. 

डॉ. अशोक केळकर ह्यांचे * भाषावैज्ञानिक 
संशोधनाच्या “ नवा दिशा ' आणि ' भाषा आणि 
साहित्य ' हे. दोन लेख अत्यंत मूलभूत स्वरूपाचे 
आहेत. ह्या दोन लेखांना केंद्रबिदू मानून त्यांचा 
विस्तार केल्यास असाच आणखी एक महत्त्वाचा 
ग्रंथ निश्‍चितपणे उभा राहू शकेल. 

आजकाल संशोधनाविषयीची आस्था असावी 
तेवढी दिसत नाही. तसेच ' संशोधन ' ह्या विषया- 
वर ग्रंथ सिद्ध करणे किती. अवघड आहे, हे जाण- 
कारांना, माहीत आहेच. त्या दृष्टीने डॉ. जोशी 
ह्यांनी मराठीतील संशोधनाला साहाय्यभूत. ठरण्या- 
साठी आणि ते अथंपू्णे व्हावे ह्यासाठी केलेली 
धडपड महत्त्वाची आहे. 

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने हा ग्रंथ प्रकाशित. 


केला आणि महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती . 
मंडळाने त्यासाठी मोलाचे साहाय्य दिले ह्याबद्दल 


ह्या दोन्ही संस्थांचे आभार मानले पाहिजेत. 
मड मोरजे, गं. ना. 


ठि' ८-5] 0! 71९5. 1 ७०पात 9तत 
(0 ए8( “5तातऱ 2 पिट 3 ७८ 5त्ाट 
० ८ ]1€5211 !, 


गा 18 पाठ 1७. 115 


०४५ (181. १४० 166 10 
110१00. 


1 15 1930]०प59 ९8]॥॥016 €:])€- 
ग€1]८6 ठा ञातला(5 (० व. (1101072, 


२००प. . णाला. ठा) 2110. [1८ 5001295 
श[टा1 81१९ पि(पा€९ 


"भप ए'जीला, | गाव 
9381, ०५. 84, ?82० 35. 


दोन्ही अंकांतील लेख-वाचनीय व संग्राह्म आहेत. 
उन्हा एकदा आपले हादिक अभिनंदन. 


कळावे, लोभ असावा, ही विनंती. 


० र. प्र. ज्ञोश्ी 


१९१७४९ ', 


जानेवारी, १९८५ 
साभार पोचं 


% दृहा बाय दृहा- दिलीप पुरुषोत्तम चित्रे, प्रास अ केशिराज व्यास : व्यक्ती आणि वाड्वय- 
प्रकाशन, ३९, नाथमाधव, कांदिवली ( पूर्व ) , रमेश :'आवलगावकर; धारा प्रकाशन, ९१ १५. 
मुंबई ४०० १०१; १९८३; पृ. ३९; कि. १२ गांधीनगर, अग्निशामक मार्गे, औरंगाबाद- 

ध 4 न ४३१ ००५; १९८३; पृ. १३२३; कि. ३५ रुपये 

% खेळ- नामदेव ढसाळ; प्रास प्रकाशन, ३९ नाथ- % .किळबिळ ( कवितासंग्रह)-अविनाश अवलगनुब- 
माधव, कांदिवली ( पूर्वे ); मुंबई ४०० १०१; कर; साकेत प्रकाशन, बन्सिलालनगर, औरंगाबपद; 

__ पृ. ७०; किं. २० रपये. - १९८३; १९८३; पृ. ६०; कि. १० रुपये. 

शि चक्क गुंतले चक्रात ( कादंबरी ) - महंमद /ञ शोेध स्वतःचा- विद्या बाळ; श्रीविद्या प्रका- 
नैसर्गी; कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, विजयानगर, शान, २५० शनिवार पेठ, पुणे- ३०; १९८४; 
पुणे-३०; .१९८४; पू. २२७; कि. २५ :रुपये. पृ. ११२; कि. रु. २७.५०. | 

् जुगारी ( कादंबरी )- दस्तयेवस्की, अनु. जयंत /क नीलाक्षींच्या देशात ( प्रवासवृत्त )- साधना 
दीक्षित; कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, विजयानगर, कामत; श्रीविद्या प्रकाशन, २५० शनिवार ष्रेठ, 


पुणे- ३०; १९८४; पू. २०४, कि. ३० रुपये. 
जनसंपक : संकल्पना आणि सिद्धांत- प्रा. 
सुरेश भ. पुरी; विमुक्‍तजन प्रकाहन, लक्ष्मी- 
निवास, औरंगपुरा, ओरंगाबाद-४२१००१, 


पुणे- २०; १९८४; पृ. ११६; कि. २५ रुपये- 


|. पाऊस ( कथासंग्रह ) - द. ता. भोसले; मेहता 


पब्लिशिंग हाऊस; १२१६ सदाशिव पेठ, पुणे 
४११ ०३०, । 


: माऊली ( कादंबरी ) - आनंद यादव; मेहता 
पब्लिशिंग हाऊस, १२१६ सदाशिव पेठ, 
पुणे ४११ ०३०. 

र्क मानुषी ( कादंबरी ) - प्रतिभा रानडे; श्रीविद्या 
प्रकाशन, २५० शंनिवार पेठ, पुणे ३०; १९८४; 
पृ. १९७; कि. ३५ रु. 

कै मी- एस. एम्‌. (-आत्मकथा )- एस्‌. छम. 
जोशी, कॉन्टिनेन्टल ...प्रकाशन, विजयानशर, | 
पूणे- ३०; १९८४; पृ. ४३७; 'कि. ६० रु. 


१९८४; पृ. १९८४; पृ. १७६, कि. ४० रु. 
ि ४ बिलायतेहून डॉ. बाबासाहेबांची पत्रे- 
रत्नाकर गणवीर; रत्नमित्रा प्रकाशन, बेझनबाग, 
जुन्या पोस्ट भॉफिसमागे, नागपूर-४४० ००४; 
द्वितीयावृत्ती १९८४; पृ. १२८; कि. १८ रुपये. 
$ दास कापिटाल ( भांडवल ) : सुबोध 
परिचय- सुहास परांजपे; प्रकाशक- शंकर ब्रह्म 
समाजविज्ञान .ग्रंथालय, १२९ ब/२ एरंडवणे, 
पुणे ४११००४; १९८४; पू. २६८, कि. ४० रु. 


ठो 9. ८७ 


ल विनंती 


साहित्य कागदाच्या एका बाजूला, सुवाच्य अक्षरात आणि 
मराठी साहित्य महामंडळाच्या शुद्धलेखनाच्या नियमांनुसार असाबे. 


नापसंत साहित्य परत पाहिजे असल्यास 
सोबत पुरेसे टपालहुशील असणे आवश्यक आहे. 


“&” 
2 


नवभारत जानेवारी, १९८५ 


-&* ह» > 2७>६-५- 824 


ल्मजअल्केजध्छ 3६30965633 


अर्ज 


ए४9-.. : / ॥.सत्‌फलाय सहकारिता । 


रि की /“ वाईकरांच्या जिव्हाळ्याची 


> &, च्क 


दि वाऔ अर्बन को-ऑप. बँक लि 


बाई ( सातारा ) फोन नं ७ 


. शर सुदत ठेवोंवर आकर्षक व्याज कै बचतोच्या विविध योजना क. सुलभ हप्त्याची 
हायरपरचेस योजना क्र-सेफ डिपॉझिट लॉकसंचो सोय और. तत्पर सेवा 


शाखा : पांचगणी; फोन नं. २२० 


प. ऱ, अभ्यकर' 5. 0011, ॥1,, 5. 


तन. पटबधघत 
मॅनेजर टर 


चेअरमन 


प अचि तका रे 
"ऑग बत वाचका 


नेर्जेर्जेर 4323८3 वेर नेर वेर जेर वेर जेर जेरजेर जेर 3९34८3 बेरजेर्जेर्मरजेत्जेरजेर 
नेरजे<4323<>><>६ नेरतेर्जेरजे<्जे3<3<5६ 333: > नॅर3<3९3<3323<364£ 
' प्रसिद्ध झाले ! ः 


हिंदुधमांची समीक्षा व सवंधर्मसमीक्षा ( एकत्रित ) 
तृतीयावृत्ती ) (प्रथमावृत्ती ) 
लेखक : तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी 
किमत : ३० रुपये 


मिळण्याचे ठिकाण 
चिटणीस श्राज्ञषपाठशाळा मंडळ 
३१५ गंगापुरी 
वाई-४१२ ८० ३ 
(जि. सातारा ) ' 


र तेर र वेर वेर जेर जे:3९ 44९3९333६3 नेर जेश्‍्जतजरजे .ज:3:333: तेर मेर जे 


यमय पळ. 


असजित्जेर 3 
जल्ला कजजजतजजतक 


नवभारत । जानेवारी १९८५ 
शढ्टाडठात ]४०. 551 - 19 810 1.1081060 (0 0०५ १/1(॥०॥( ७॥16-1)991181(-1.1020108 1४०. 6 
$- २७. “२९७. -७.. र... <<. क. “७७... "७. क: ९. 3 स . सा 


. :- ऑन छा 


1/८८/॥. 19८8/ (१०॥॥८७११॥/॥८॥(७ ॥॥-०॥॥---- 


7९ .4॥ ॥वादय ॥०€ (1€/"य7//0/1 


७7 (»०-००९॥॥॥/८ ७०11771712 
॥॥॥//5 ॥... 


॥!. ७. &. एए॥॥11( 


विवा पटला 


“२. “क. -.. -क.. -.. -.. -5.. -₹३.. -...-<.. -<.. -६.. -&.. 5... ७... ३३... -&. ३. ७. रे. 


॥[. 1). छ. 0५1, 


॥॥९५|तला! 


$- ९७... “शके. 
2-७. र>. “च. “३. “र. “क. “क. “उ. “>. “क. “.. ९७. “३. -पऊ. ३७. -₹७.. २७. 1. ६. “७. “७... “७. “आऊ. 


"७-७..-३.-३.- ७-३ क क र. “२७-७७ क. हि. च. या. आ. या 
हे मासिक श्री. ग. दीक्षित यां 
नत यांनी दो प्राज्ञ प्रम, ३१५ गंगापुरी, वाई येथे छापन 
मडळ, वाई यांच्याकरिता तेथेच प्र सिद्ध केले. 


१ 
तुत!) 
2 
ढं 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


म. पु. रेगे यांनी प्राज्ञपाठ्ाळा 


संगणकीकृत वारा पर 


